टी/ए०७'५९०- 
भारत इतिहास संशाधक मडळ, पुणे 
ळे €”२_ 
ब्रसासक 
ऐतिहासिक संकीणं निबंध 


खंड १७, वर्षे ५४, अंक ३-४ 


(महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या पुरस्काराने प्रकाशित ) 


गो. त्र्यं. कुलकर्णी व 
मा. रा. कंटक, 


य. न. केळकर, 

मा. रा. कंटक, 
शोभना गोखले, 
वसुधा गंधे, 

ग. ऊ. थिटे, 

उषा रानडे, 

रा. पां. गोस्वामी, 

मु. श्री. कानडे, 
ग्रंथपरीक्षण व परिचय 
चिटणिसांचे निवेदन 


अनक्रमणिक्का 
मुघलांच्या सेवेतील ..मराठे सरदार १ 
ज्योतिलिंग त्रिबकेश्‍वर व' जोगळेकर १३ 
संभाजीकालीन...नवा प्रकारा _ २३ 
कान्हेरी येथील अप्र काशित ब्राह्मी लेख ३८ 
लीलाशुक बिल्वमंगलाचे कृष्णकर्णामृत ४२ 


आकाश भैरवकल्पातील साम्माज्यलक्ष्मीपीठिका ४८ 


प्रभुवंश : एक अध्ययन पड 
बासष्टाव्या संमेलनाचा वृत्तान्त पट 
हा ' लेखन-वर्णन ' कार ज्ञानदेव कोण? ६७ 
७२ 
७८ 


महाराष्ट ग्रेशोतेजक संर्का 
११९६ सदारिज ऐड, शो याशा, 
दावा दरतीधषश शोऊ, पुर्षी.-४॥६ ७8७ 


ट्स 


संपादन समिती ; 
डॉ. स. श्री. माटे [ कार्यकारी संपादक ] 1 
प्रा. ग. ह. खरे 
डॉ. चि. ना. परच्रे 
डॉ. मु. श्री. कानडे 
प्रा. व. स जोशी 
(८) डॉ. चि. ना. परचुरे, चिटणीस, भा. इ. सं. मंडळ; १३२१ सदाशिव पेठ, पुणे ३० 
. प्रकाशक: डॉ. चि. ना. परचुरे, चिटणीस, भा. इ. सं मंडळ, १३२१ सदाशिव पेठ 
पुणे ३० 
मुद्रक: म. बा. जोशी, बी. ए. ज्ञानविलास छापखाना 


२७, बुधवार पेठ, पुणे २. 


शक १८९८ वैद्याख शुद्ध १; (शक १ ८९५ चाअंक ३व४ म्हणून प्रसिद्ध 
केला आहे.) 


ज्मा प ब्वा ल 
या नियतकालिकात प्रसिद्ध होणाऱया लेखातील 


मंडळाकडे उत्तरदायित्व नाही. त्याबद्दल लेखक सवेस्वी 


मते किवा विधाने यावद्दल 9 
जबाबदार आहेत. 


* मुघलांच्या सेवेतील काही प्रासेद्ध आणि 
अप्रासेद्ध शिवकालीन मराठे सरदार 


गो. त्र्यं. कुलकर्णी 
सा. रा. कंटक 


प्रस्तुत निबंध आंध्रप्रदेश सरकारच्या हैद्राबाद येथील दफ्तरखान्यातील 
काही अप्रकाशित फारशी कागदपत्रांवर मुख्यतः आधारलेला आहें." या ऐतिहासिक 
कागदपत्रांपैकी बहुतेक कागद मुघल बादशाह शाहजहान याच्या काळातील, . सन 
१६३० ते १६५३ च्या दरम्यानचे आहेत. अवररंगजेबाच्या काळातील फक्त दोनच 
कागद असून, ते सन १६७०-७१ च्य़ा सुमाराचे आहेत. या कागदपत्रांचे सियाह 
हुजूर (दैनंदिन टिपणे किवा अखबार), चेहरा (मुघलांच्या चाकरीतील 
व्यक्‍तींची नाव, गाव, जातकुळीवार माहिती देणारी टिपणे), फर्माने (बादद्याही 
आज्ञापत्रे), तजवीज (क्िफारसपत्रे), परवानच्य़ा (फर्मानांच्या संक्षिप्त नकला), 
याददाइत (॥॥९110/8108 अथवा भावी उपयोगासाठी काढलेली संक्षिप्त टिपणे), 
इत्यादि विविध प्रकार आहेत. या सर्वे प्रकारच्या कागदपत्रांतून प्रामुख्याने शाह- 
जहानच्या सेवेत असलेल्या मराठे सरदारांवद्दळ थोडक्यात टिपणवजा नोंदी आलेल्या 
आहेत. त्यांवरून मुघलांची शासकीय पत्रे लिहुन ठेवण्यांची पद्धती कशी नेटकी 
होती हे कळून येते. तसेच या कागदपत्रांवरून शिवकालीन मराठे सरदारांविषयी 
काही नवीन माहिती उजेडात येत आहे. 


तसे पाहिल्यास आजपर्यंत मराठेज्याहीतील सरदारवर्ग आणि सरंजामी पद्धती 
यांचा पद्धतशीर अभ्यास फारच थोडा झालेला आहे. मुसलमान सरदारवर्गाबहृल 
भसा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न काही प्रमाणात तरी झालेला दिसुन येतो.3 


* छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या त्रिशतसांवत्सरिक 
महोत्सवानिमित्त मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या इतिहास' संशोधन मंडळातर्फे 
(महाराष्ट्रेतिहास परिषदेतफ) आयोजित करण्यात आलेल्या मुंबई येथील अधि- 
वेशंनात कि. ३ नोव्हेंबर १९७४ रोजी वाचला गेलेला निबंध. 


२ झा. इ. सं. सं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


महत्त्वाच्या मुघल सरदारांची माहिती देणारे अकवर, शाहजहान, अवरंगजेब वगरे 
बादशहांच्या काळातील ग्रंथ आजही उपलब्ध आहेत. दुदेंवाने मराठे* सरदारां- 
बाबत तशी परिस्थिती नाही. त्यांच्या संबंधात आजव'र जो अभ्यास झालेला आहे 
तो मुख्यत्वे मराठी कागक्पत्रे, कुलवृत्तान्त, यांत आलेल्या अपुऱ्या माहितीवरून. 
त्यातल्या त्यात पेशवाईतील मराठे सरदारांची जितकी माहिती उपलब्ध आहे 
तितको शिवकालीन मराठे सरदारांची नाही.४अ या दृष्टीने पाहिल्यास प्रस्तुत 
निबंधाला आधारभूत असलेली हेंद्राबाद-दफ्तरखान्यातील फारशी कागदपत्रे शिव- 
कालीन मराठे सरदारवर्गाबद्दलच्या अभ्यासाला पूरक तसेच उपयुक्‍त ठरणारी आहेत. 


या फारसी कागदपत्रांतून शाहजहानच्या दरबारातील ब्राह्मण आणि मराठा 
या दोन्ही जातींच्या मराठे सरदारांची तसेच अधिकाऱयांची माहिती आलेली आहे. 
त्यांपेकी साबाजी (संताजी ? ) निंबाळकर, खंडेराय, राहुजी, लिंगोजी आणि कृष्णाजी 
भोसले, मलोजी आणि त्याचा मुलगा संताजी, धनाजी आणि त्याचा मलगा पतंग- 
राव, लखुजी जाधवरांवाचे संबंधित मुनोजी (मंबाजी ?), दयाजी, रामाजी, 
वाशीमच्या उदारामाचे चाकर गोविदजी आणि मुकुंदजी पंडित, कृष्णाजी सर्जेराव 
गाढे याचे सेवक जगन्नाथराव आणि यशवंतराव, गाढ्याचा वकील गोविद रायाजी 
पंडित, दत्ताजीचा मुलगा जगदेवराव, ही नावे नव्यानेच पुढे येत आहेत. या कागद- 
पत्रांत इतिहासाला परिचित अशी जी नावे आहेत त्यात शाहुजीचे चुलतभाऊ 
मालोजी आणि परसोजी भोसले, ह॒मीरराव ( हंबीरराव) चव्हाण, कृष्णाजी सर्जेराव 


गाढे, उदाजीराम, ही प्रमुख होत. या सर्व परिचित, अपरिचित सरदारांविषयी 
अधिक संशोधन होणे जरूर आहे. 


मालोजी भोसले, परसोजी भोसले, उदाजीराम, हंबीरराव चव्हाण आणि' 
कृष्णाजी सर्जेराव गाढे या पाच सरदारांचे उल्लेख शिवभारतात आलेले आहेत. 
. त्यांच्यापैकी मालोजी, परसोजी आणि उदाराम या तिघांविषयी शिवभारतकाराने 
किती अचूक माहिती दिलेली आहे* हे इतर ऐतिहासिक साधनांवरून सिद्ध 


झालेलेच आहे. याखेरीज त्याने हंबीरराव चव्हाण आणि कृष्णाजी सर्जेराव गाढे 


यांच्याबद्दल जो तपशील दिलेला आहे तो विशेष लक्षणीय आहे. हंबीरराव चव्हाण 
सन १६२४ च्या भातवडीच्य़ा लढाईत निजामशहाच्या बाजूने आदिलशाह-मघल 
युतीविरूद्ध लढला, त्या लढाईत त्याने पराक्रम गाजवला, असे शिवभारतकाराने 
वर्णन केलेले आहे.६ बागलाणच्या मोहिते घराण्यात ' हंबी रराव ! ही पदवी 
शिवाजीमहाराजांपुर्वीपासुन चालत आलेली होती, त्या घराण्याचे पुर्वीचे आडनाव 
चव्हाण होते, हे प्रा. ग. ह. खरे यांनी ऐतिहासिक फारसी साहिंत्याच्या द्वितीय 
खडात दाखवून दिलेळे आहे.७ चव्हाण घराण्याचे हे वेशिष्ट्य शिवभारतकारास 


मुघलांच्या सेवेतील......शिवकालीन मराठे सरदार :; 


माहीत होते असे दिसते. भातवडीच्या लढाईचे वर्णन करताना दोनदा त्याने हंबीर- 
राव चव्हाणाचा * हम्मीरराज ' असा उल्लेख केलेला आहे.< तसेच १६६१ च्या 
उंबरखिडीच्या लढाईत सर्जेराव गाढे हा मुघल सरदार कारतलबखान याच्या सैन्यात 
होता,* असे परमानंद सांगतो. म्हणजे सर्जेराव गाढे हा मुघलांच्या चाकरीत होता 
आणि त्याला “ सर्जेराव ' ही पदवी होती ही गोष्ट त्याला ठाऊक होती. सर्जेराव 
गाढ्याचे नाव कृष्णाजी होते हे तेवढे त्याला ठाऊक नव्हते. प्रस्तुत निबंधात 
वापरलेल्या फारसी कागदपत्रांवरून, गाढ्याचे नाव' कृष्णाजी होते हे प्रथमच 
समजून येत आहे; त्याचप्रमाणे गाढ्याला ' सर्जेराव ' ही पक्वी होती ही शिव- 
भारतकाराची माहितीदेखील खरी ठरत आहे. यावरून असे वाटते की, “* शिव- 
भारताच्या ' विश्‍वसनीयतेबद्दल काही इतिहाससंशोधक जी शंका व्यक्‍त करतात ती 
बरोबर नाही. नवीन ऐतिहासिक पुरावा जसजसा उपलब्ध होत आहे तसतसे 
* शिवभारता चे प्रामाण्यही अधिकाधिक इतिहासाच्या कसोटीस उतरत आहे. 


हेंद्राबाद-दफ्तरातील फारसी कागदपत्रांत उल्लेखिल्या गेलेल्या मराठे 
सरदारांपैकी बहुतेकजण विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा या प्रदेशातील दिसतात. 
पश्चिम महाराष्ट्रातील तसेच कोकण भागातील मराठे सरदारांचा उल्लेख या कागद- 
पत्रांतन फारसा आढळत नाही. ही गोष्ट साहजिक आहे. सोळाव्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात आणि सतराव्या ज्ृतकाच्या सुरुवातीस मुघल सत्तेचे आक्रमण उत्तर 
' हिंदुस्थानातून दक्षिणेत सुरू झाले त्यावेळी तिचा प्रसार उत्तर आणि पूर्वे महा- 
राष्ट्रात लवकर झाला. हा प्रसार होत असताना मुघलांनी कोणकोणत्या ठिकाणी 
आपली ठाणी बसवून चौक्या उभारल्या यासंबंधी च्या नोंदी कालानुक्रमाने संबंधित 
फारसी कागदपत्रांत दिलेल्या आहेत. त्यावरून मुघल साम्याज्य बऱ्हाणपूर, आदिला- 
बाद, खानदेश, बागलाण, जालनापूर, वाशीम, पाटण, सुंदरवाडा, देवगाव, 
बालाघाट, पाईनघाट, तेलंगण, मराठवाड्यातील औसा, धारूर, नांदेड, नगर 
जिल्ह्यातील संगमनेर, शेवगाव, या प्रादेशिक क्रमाने दक्षिणेत विस्तार पावले, 
असे दिसून येते. त्याच्या विस्तारवादाला परिचिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रात 
निजामशाही, आदिल्शाही, कुत्वशाही तसेच शिवाजीमहाराज यांचा जितका 
कडवा विरोध झाला तितका तो खानदेश, बागलाण, विदभ्भे यांत झाला नाही. 
तेथील छोट्या छोट्या सत्ताधीशांनी फारसा प्रतिकार न करता आपल्या साहांय्य- 
कर्त्या मराठे सरदारांसह मुघल सत्तेपुढे लोटांगण घातले. खानदेश-विदर्भातील या 
मराठे सरदारांपैकी अनेकजण त्यावेळी दक्षिणचा सुभेदार असलेल्या अवरंगजेबाला 
भेटून, मुघल दरबारी रीतिरिवाजांनुसार त्याला नजराणे देऊन, त्याची म्हणजे 
पर्यायाने शाहजहान बादशहाची मर्जी खूष ठेवण्याचा कसा प्रयत्न करीत, हे प्रस्तुत 
फारसी कागदपत्रांतील पुढील नोंदींवरून दिसून येईल :- 


भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. २-४ 


याददाइत"? 


भेट. मालोजी (भोसले) व त्याचा मुलगा वगेरे हे मिर्झा अहमद काफी 
याजबरोबर जळगावच्या ठाण्याहून दोलताबादेस अवरंगजेबाच्या भेटीस आले. 


मल्लोजी-४ सदी येसाजी २०० निसार ९ रु. 
संताजी-२०० खंडोजी १०० निसार ५ रु. 


सियाह हुजर 
१६ नोव्हेंबर, १६२७ 


राजपुत्र अवरंगजेब हा दोल्ताबादेस आला. वाटेत लिंगोजी (भोसले) ने 
त्याची भेट घेतली. लिंगोजीने अवरंगजेबास १०० अश्रफ्या आणि सात ह्त्ती 
नजर केले. 


साबाजी (संताजी ? ) निवाळकर, पृथ्वीराज राठोड, दाऊदबेगखान, आणि 
मालोजी भोसले हे अवरंगजेवाच्या दरबारात हजर होते. भेट घेतली.११ 


१७ नोव्हेंबर, १६२७ 


राजपुत्र अवरंगजेवाच्या वाढदिवसानिमित्त कारतलबखान ३००० 
तीन हजारी, जाधवराय १००० एक हजारी, मुनोजी (मंबाजी ? ), दयाजी, 
रस्तुमराय, रामाजी आणि दत्ताजी यांनी होन आणि रुपये नजर केले.१२ 


२७ जून, १६४४ 

मालोजी भोसले यास खिलअत आणि फर्मान देण्यात आले.१३ नमन्यादाखल 
या तीन-चार नोंदी पुरेत. संबंधित फारसी कागदपत्रांतुत अनेक मराठे सरदारां- 
बद्दल अश्या नोंदी आलेल्या आहेत. निजामशाही वगेरे शाहयांप्रमाणेच मुघलांनाही 
दक्षिणेत साम्माज्यविस्तार करण्यासाठी स्थानिक मराठा जमीनदार आणि सरदार- 
वर्गाला कसे हाताशी धरावे लागले हे या सवे नोंदीवरून उत्तम तर्‍हेने समजून येते. 
महाराष्ट्रातील जमीनदारवर्ग, मग तो कोणत्याही भागातील वा जातीचा असो, 
वतनाच्या किंवा मनसबीच्या लालसेने परकीय सत्तेपुढे लाळ घोटण्यास नेहमीच 


तयार असे. अशा स्वाभिमानशून्य सरदारवर्गाला टक्कर देत शिवाजीमहाराजांना 
स्वराज्याचा पाया घालावा लागला. 


मराठे सरदारांच्या स्वाभिमानशून्यतेचे एक उत्तम उदाहूरण प्रस्तुत फारसी 
. कागदपत्रांतील नोव्हेंबर, १६३७ च्या एका टिपणात आलेले आहे.१४ कृष्णाजी 


भोसले या सरदाराची मुलगी नगरजवळील करडे निमोणे या गावी रहमत नाव 
च्या 


क 


मुघलांच्या सेवेतील......शिवकालीन मराठे सरदार ष्‌ 


एका श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या हाती सापडली. त्याने तिला सन १६२३६ च्या माहुलीच्या 
मोहिमेत खानजमान याजकडे पाठविले. मालोजी भोसले यान तिला सोडविण्यासाठी 
३००० रु. देण्याचे मान्य केले. तेव्हा कृष्णाजीच्या मुलीस सोडून देण्यात आले. 
यासंबंधात पैसेवसुलीसाठी कलंदरबेग वरकंदाज याला अंबड येथे पाठविण्यात आले. 
तो .दौल्ताबादेस परत आला आणि त्याने मालोजीकडून १५०० रु. आणून 
खजिन्यात भरले. हा प्रसंग शिवकालीन मराठे सरदारांच्या मनोवृद्रीवर विव्तरक 
प्रकाश पाडणारा आहे. कृष्णाजी भोसल्यासारख्या प्रतिष्ठित आणि, मुघल बादशहाज्ी 
एकनिष्ठ मराठा सरदाराची मुलगी मुघलांनी पळवावी आणि तिला सोडविण्यासाठी 
शिवाजीमहाराजांचे चूलत चुलते मालोजी भोसले यांनी पैसे भरावेत, यापरता 
दैवदुविलास कोणता ? कोठे स्त्रीच्या अब्रूळा प्राणपणाने जपणारे शिवाजीमहाराज, 
तर कोठे स्त्रीची विटंबना सहन करणारे गुलामी वृत्तीचे त्यांचे हे सगेसोयरे ! 
शाहजीचा दुसरा एक चुलतभाऊ खेळोजी भोसले याच्यावरही कृष्णाजीसारखाच 
प्रसंग आलेला होता. त्याच्या बायकोला मुघल सरदार महाबतखान याने पळवून 
नेले. तिच्या सुटकेसाठी काही रक्‍कम त्याला मुघलांना द्यावी लागली.*१५ धन्य ते 
कृष्णाजी-खेळोजी की ज्यांची स्वामिनिष्ठा अशा गोष्टी घडत असूनही अभंग 
राहिंली ! त्यांच्या या स्वामिनिष्ठेचे चीज बादशहांनी कसे केले ? तर या स्वामि- 
निष्ठ हुजऱ्यांपुढे जहागिरींचे आणि मनसबींचे चतकोर तुकडे टाकून, त्यांच्या 
सेवेचा यथेच्छ उपभोग घेत, आपल्या साम्राज्याची आणि खजिन्याची धन करून ! 


दक्षिणेतील शाह्यांशी झुंजायळा उपयोगी पडावेत म्हणून शाहजहानने आपल्या 
गळाला लावलेल्या मराठे सरदारात केवळ लहान असामीच होत्या असे नाही. 
बड्या तोलवारीची घराणीही त्यात होती. याची अनेक उदाहरणे हैद्राबाद-दप्तरा- 
तील कागदपत्रांतून देता येतील. लखुजी जाधवरावाच्या खुनानंतर पण डिसेंबर 
१६३० पुर्वी त्याच्या घराण्याला परगणे मुधोळ, सरकार नांदेड, येथे ५,५०,००० 
दामांची जाहगीर होती.१६ लखुजीच्या खुनानंतर दोनतीन वर्षांतच त्याचा मुलगा 
बहादुर याला ५००० स्वारांची मनसब मिळाली.*७ शाहजीचा चुलतभाऊ मालोजी 
भोसले याला नोव्हेंबर १६३७ त ३००० जात २००० स्वारांची मनसब होती. *८ 
हंबीरराव चव्हाण याला १६४० त ५०० जात २०० स्वारांची मनसब असून; 
परगणे लोहारा, सुभा खानदेश आणि परगणे टाकळी, सुभे वऱ्हाड, येथे एकूण २९, 
६१, ५१० दामांचा तनखा नेमून दिलेला होता. १ कृष्णाजी सर्जेराव गाढे हे 
तर एक बडे प्रस्थ होते. सन १६४३-४४ त त्याला सुभे वर्‍हाड येथील चिखली, 
भौंढा, मूतिजापूर, अमरावती, मांडव वगैरे परगण्यात एकूण ४५,५०,०००दासांची 
जाहगीर असुन, ५०० जात ३०० स्वारांची मनसब होती.२" जूलें १६४४ मध्ये 
साबाजी (संताजी ? ) निबाळकर याला ३००० तीन हजारी जात असुन, ह्रणगाव 


द्‌ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४; अं. ३-४ 


येथे जाहंगीर होती. २१ खंडेराय याला डिसेंबर १६४४ पूर्वी वऱ्हाडातील वाशीम 
परगण्यात दोन कोट सतरा लाख दामांची जाहगीर होती. 


या' सरदारांपैकी कृष्णाजी आणि लिंगोजी या जोडीचे भोसले घराणे कोठले ते 
निदचित कळत नाही. कृष्णाजी नावाचा शाहजीचा लांबचा भाऊ (€0एअ) 
होता, असा उल्लेख गोवे येथे जतन करून ठेवलेल्या विजारपूरसंबंधीच्या बातंमी- 
पत्रात आहे, असे क॑. जदुनाथ सरकार यांनी आपल्या ' हाऊस ऑफ शिवाजी यां 
ग्रंथात म्हटलेले आहे. २३ त्याचप्रमाणे ऐतिहासिक फारशी साहित्य, खंड ५,, भाग 
२ मध्ये क्र. १०७ च्या पत्रात एका कृष्णाजी भोसल्याचा उल्लेख आलेला आहे. 
त्या उल्लेखाप्रमाणे, कृष्णाजी भोसल्याचे आलमेले परगण्यातील बंदहाळ 
(बुदहाळ ? ) गावचे वतन अमानत करण्याबद्दल मुहम्मद आदिलशाह याचा आल- 
मेल्याच्या देसायाना २१ सप्टेंबर, १६२७ रोजी हुकूम सुटलेला आहे.२४ झाहजीचा 


« 


चुलत-भाऊ मालोजी याने कृष्णाजी भोसल्याच्या मुलीला सोडविण्यासाठी ज्याअर्थी 
आपल्या पदरचे पैसे मुघलांकडे भरले त्याअर्थी प्रस्तुतच्या फारसी कागदपत्रांत 
आलेला कृष्णाजी भोसले आणि के. जदुनाथ सरकार ज्याचा शाहजीचा लांबचा 
भाऊ म्हणून हाऊस ऑफ शिवाजीमध्ये उल्लेख करतात तो कृष्णाजी ; ही वहुधा 
'एकच व्यक्‍ती असावी. मुघलांकडे येण्याआधी कृष्णाजी विजापुरकरांच्या नोकरीत 
असावा. मुहम्मद आदिलशहाने त्याला आपल्या पत्रात हरामखोर म्हणून संबोधि- 
लेले आहे. त्यावरून, मुहम्मद आदिल्झहाची कोणत्या तरी कारणाने खप्पा मर्जी 
झाल्याने हा मुघलांना येऊन मिळाला असावा, असे दिसते. पण या बाबतीत ठामपणे 
विधान करण्यापुर्वी इतरत्र आणखी काही पुरावा मिळतो का याचा शोध घेतला 
पाहिजे. 9 
खानदेश-वऱ्हाडातील इतर मराठे सरदारांप्रमाणे कृष्णाजी आणि लिंगोजी 
यांच्या तनखेजहागिरींची नोंद प्रस्तुत लेखाशी संबंधित फारशी कागदपत्रांत आढळत' 
नाही. पण ते मोठे वजनदार असुन, त्यांचे लागेबांधे शाहजहानपर्यंत पोहोचलेले 
दिसतात. याचा अर्थ असा को सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस शिवाजीमहाराजांचे 
भोसले घराणे तेवढेच कतंबगार होते असे नसून इतर अनेक भोसले घराणीदेखील 
आपापल्या परीने पराक्रम गाजवीत होती. प्रा. श्रीराम शर्मा यानी आपल्या 
* रहा्टाठणड गाट ण ए९ ॥॥पटटा8] र्‍]श०8 ' या ग्रंथात शाहजहान 
आणि अवरंगजेब यांच्या पदरी असलेल्या ज्या हिंदु मनसबदारांची यादी दिलेली 
आहे, तीत भोसले आडनावाच्या काही व्यक्‍ती आहेत. भोसल्यांप्रमाणेच जाधव- 
रावाचे घराणे पराक्रमी आणि परंपरेच्या दृष्टीने अधिक पुरातन. लखुजी जाधव- 

रावाने जशी इमानेइतबारे निजामशाहीची सेवा केली तशीच त्याच्या ला 
नातवंडांनी मुघलांची करून आपला वडिलाजित वारसा पुढे दी अ 
र पुढ चालू ठेवला. गाढे, 


मुघलांच्या सेवेतील......शिवकालीन मराठे सरदार ७ 


निंबाळकर, जाधवराव, भोसले, चव्हाण यांच्यासारखी मोठमोठी कर्तृत्ववान मराठे 
घराणी मुसलमानांच्या सेवेत रावल्याने शिवाजीमहाराजांच्या उदयापु्वीं महाराष्ट्रा- 
तील एकंदर समाज गुलामगिरी आणि अज्ञान यांच्या अंधकारात खितपत राहिला. 
या सर्वे सरदारांचा वैयक्तिक लाभ, उत्कर्ष झालाही असेल, परंतु समाजातील 
सर्वसामान्य माणसाची उपेक्षा ही पूर्वीप्रमाणेच चालू राहिली. अशा या उपेक्षितांना 
हाती धरून शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्य, लोकराज्य मिळवून दाखविले, या 
पाइवंभूमीवर महाराजांचे कतंत्व हे अधिक विशाल आणि उठावदार दिसून येते. 


तथापि एक गोष्ट खरी की अनेक मराठे सरदार मुघलांच्या सेवेत शिरल्याने 
आदिलशाही, निजामशाही वगेरे शाह्यांप्रमाणेच मुघल सत्तादेखील दक्षिणेत 
मोठ्या प्रमाणावर मराठे सरदार-जाहगिरदारांवर अवलंबून राहिली. मुघल 
साम्माज्यात मराठ्यांना फार मोठ्या जबाबदारीच्या वरच्या श्रेणींच्या जागा 
क्वचित देण्यात येत हे खरे, पण मुघल राज्ययंत्रणेची तळाची बाजू किवा पाया हा 
मात्र दक्षिणेत सवेस्वी मराठ्यांवर आधारलेला राहिला. या गोष्टीचा फायदा पुढे 
मराठ्यांना त्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर मिळाला. , स्वातंत्र्ययुद्धात मुघलांची सत्ता 
महाराष्ट्रात खिळखिळी झाल्यावर नेमाजी शिंदे, परसोजी भोसले इत्यादि मराठे 
सरदारांनी -मुघलांविरुद्ध चढाईचे धोरण स्वीकारले. त्या वेळी खानदेश, वऱ्हाड वगंरे 
भागात आपल्या सामर्थ्याचा प्रभाव पाडणे त्याना सोपे गेळे; कारण तेथील मराठे 
जहागिरदार, मुघल बादशाहीचा त्यांच्यावरील दाब शिथिल झाल्याने मराठ्यांना 
येऊन मिळाले. हे मराठे जहागिरदार मुघली अमलात जमिनीचा वसूल गोळा 
करून त्यावर आपली सेन्ये उभारीत. त्यांच्या आथिक व लष्करी बळाचा पुरेपुर 
फायदा मराठी स्वराज्याला मिळाला. 


मुघल जागीर अगर मनसब ही बादशहांच्या मर्जीनुरू्ष एकाची दुसर्‍याला 
दिली जात असे. त्याप्रमाणे शाहजहान बादशहाने केल्याची अनेक उदाहुरणे संबं धित 
फारसी कागदपत्रांतून आढळून येतात. या बावतीत त्याने धार्मिक पक्षपात केल्याचे 
मात्र दिसत नाही. त्याच्या आज्ञेवरून २९ डिसेंबर १६३० रोजी लखुजी जाधव- 
रावाच्या घराण्यातील परगणे मुधोळ, सरकार नांदेड, सुभे बिदर येथील ५,५०,००० 
दामांची जाहंगीर काढून घेण्यात येऊन ती मीर झियाउद्दीन हुसेन वलद़ मीर 
अली असगर याला देण्यात आली. २५ या उलट १६ मार्च, १६६४३ रोजी फिरोज 
दखनी या मुसल्मानाची जाहगीर कृष्णाजी सर्जेराव गाढे याला देण्यात आली. २६ 
त्याच साली कृष्णाजीचा सेवक यशवंतराव याला भोज याची १०० जात १०० 
स्वारांची मनसब तगीर करून देण्यात आली. तसेच परगणे चिंचोली येथील अहमद- 
खान घोरी याची १६,५०,००० दामांची जाहगीर खंडेराय याच्या नावावर 
करण्यात आली. २६ एप्रिल, १६४४ रोजी खंडेराय याची वाशीस वगेरे परगण्या- 


टॅ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


तील दोन कोटी सत्तर लाख दामांची जाह॒गीर उदाराम याला देण्यात आली. २७ 
या सर्व व्यवहारामागे, कोणत्याही जाहगिरदाराला एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी 
आपले हितसंबंध निर्माण करून डोईजड होऊ न देण्याचे मुघल बादशहांचे धोरण 
दिसुन येते. या धोरणामुळेच शाहजहानच्या कारकिर्दीत मुघलांच्या मध्यवर्ती सत्तेचा 
वचक तिच्या सरदार-जाहगिर॒दारांवर टिकून राहिला. परिणामी, मुघल साम्प़ाज्य 
सदोष अशा सरंबामशाहीवर उभारलेले असुनही सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीस 
हिंदुस्थानात वेबाणे विस्तार पावू शकले. 


मुघलांच्या सेवेत तत्पर असलेल्या मराठे सरदारांकडून शिवाजीमहाराजांना 
"वराज्य उभारणीच्या कार्यात कसा अडथळा होई हे संबंधित फारसी कागदपत्रांतील 
२४मे १६७० च्यार€ टिपणावरून दिसुन येईल. या सुमारास दत्ताजी जाधवराव'* 
याचा मुलगा जगदेवराव हा नगरजवळील करडे निमोणे या ठाण्याचा मुघलांच्या 
वतीने ठाणेदार होता. महाराजांनी मे १६७०तया ठाण्यावर ह्ल्ला चढविला 
असता जगदेवरावने त्या ठाण्याचे रक्षण केले. त्यावहळ अवरंगजेबाने त्याच्या मन- 
सबीत वाढ केली. महाराजांनी करडे निमोणे या मुघल ठाण्यावर १६५७ त 
हल्ला चढविला होता याची इतिहासात नोंद झालेली आहे. २९ पण त्या ठाण्या-' 
वरील त्यांच्या १६७० मधील दुसर्‍या हल्ल्याची माहिती नवी आ ८. 


महा राजांचा सेनापती हुंबीरराव मोहिते हा देखी झाहूजहानच्या सेवेत अः 
ठेल्या मराठे सरदारांच्या गुलामी वृत्तीचा होता की काय असे क्षणभर र 
दावणारी क ११ती ऐकानाद प्रस्तुत फारसी कागदात आलेली आहे.३० या 
मुड टक 


नेकनामखान मुल्हेर किल्ल्याच्या माचीवरू 
असलेल्या हंबीररावाकडे गेला. हंबीरराव 


गोटात दाखल झाला. हंबीररावाच्या 
यांचे आपसात बोलणे झाले. नेकनामखा 


घेण्यात आला. हंबीरराव बादशाही हुकमाची 
छ्क वाट पहात मुल्हेरगडाजवळ 
र अजन धि & ज् 9 


*ढखुजी जाधवरावाचा मुलगा बहादुर मातो य हि 


मघलांच्या सेवेतील...... शिवकालीन मराठे सरदार > 


दाऊदखानाच्या लष्करात राहिला. त्याच्या अर्जावर अवरंगजेबाचा हुकूम झाला 
को हंबीरराव जेथे आहे तेथेच त्यास ठेवावे. 


ही सर्वे हकोगत ज्या टिपणात आलेली आहे त्यात केवळ हंबीरराव मोहिते ' 
एवढाच व्यक्‍्तिक्शंक उल्लेख आहे. तो कोण, कोठला इत्यादि काहीही . माहिती 
दिलेली नाही. त्यामुळे हा हंबीरराव शिवाजीमहाराजांचा सेनापती हंबीररावच 
कश्वावरूब, अशी शंका मनाला चाटून जाते. बागलाणच्या मोहिते घराण्यात 
* हुंबीरराव ' ही पदवी शिवाजी महाराजांचे नाव प्रकाशात येण्यापूर्वीपासून चालत 
भालेली होती. त्या घराण्यातील एखाद्या व्यक्‍तीचा तर 'हंबीरराव' म्हणून उल्लेख 
आलेला नसेल ना, अश्ली दुसरी शंकाही मनात निर्माण होते. तथापि, नेकनाम- 
खानाने मुल्हेरगडाखाली उतरून हंबीररावाला जो मान दिला, तसेच त्याने, 
दाऊदखानाने आणि खुद्द अवरंगजेबाने हंबीररावाच्या अर्जाचा जो आदर केला तो 
पाहता, ७ जानेवारी १६७१ च्या टिपणातील हंबीरराव हा शिवाजीचा सेनापती 
हंबीरराव मोहिते होता, याबद्दल कसलाही संशय रहात नाही. 


सन १६७० च्या अखेरीस हंबीररावाने मुघलांच्या सेवेत जाण्याबद्दल अर्ज 
करावा ही गोष्ट विचित्र वाटते. हा अर्ज करतेवेळी तो महाराजांचा मुख्य सेनापती 
नव्हता. महारानाशी न पटल्याने त्याने मुघलांकडे जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणावे 
तर समकालीन मराठी तसेच इतर कोणत्याही साधनात १६७४ च्या नेसरीच्या 
लढाईच्या आधीचा त्याचा पुर्वतिहास उपलब्ध नाही. बरे, बादशाही सेवेत आपले. 
ऊर्जित आहे असे वाटून त्याने महाराजांचा द्रोह केला म्हणावे, तर अशा व्यक्‍तीला 
महाराजांसारख्या मनुष्याची उत्तम पारख असलेल्याने, १६७४ त आपले मुख्य 
सेनापतिपद कसे दिले, असा प्रश्‍न पडतो. तेव्हा या बाबतीत दोनच प्रकारची 
शक्‍यता वाटते. ५ जानेवारी १६७१ ला सालेरीचा किल्ला महाराजांच्या ताब्यात 
आला. मुल्हेरचा किल्ला अजून त्यांच्या ताब्यात आलेला नव्हता. तो त्यांच्या 
ताब्यात जाऊ न देण्याची पराकाण्ठा दाऊदखान आणि नेकनामखान हे मुघल 
सरदार करीत होते. तेव्हा नोकरी मागण्याच्या निमित्ताने त्यांच्या गोटात जाऊन 
हेरगिरी करण्याचा हंबीररावाचा उद्देश असावा. अथवा दोन्ही खानांशी गोड 
बोळून वाटाघाटींनी मुल्हेरगड पदरात पाडून घेण्याचा त्याचा बेत असू शकेल. 
यापैकी कोणताही हेतू असो, हुंबीररावाने महाराजांच्या संमतीने सर्वे नाटक 
केले असावे असे म्हणावे लागेल. अर्थात हादेखील केवळ तकेच आहे. 


म प्रा. ग. ह्‌. खरे या निष्कर्षाशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते, प्रस्तुत 
टिपणातील हंबीरराव हा शिवाजीचा सेनापती हंबीरराव होता असे ठाम मत 
मांडण्यास अधिक विश्‍वसनीय पुरावा उपलब्ध व्हावयास हवा. 


१० भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


सन १६७१ मधील हंबीररावासंबंधीच्या या घटनेने आणखी एक प्रश्‍न 
निर्माण होतो, तो म्हणजे, हंबीरराव मोहिते याला “ हंबीरराव ' ही पदवी नेमकी . 
केव्हा मिळाली, हा होय. सभासद ३१ आणि इतर बखरी यातील माहितीनुसार 
पाहता, १६७४ च्या नेसरीच्या लढाईत प्रतापराव गुजर मारला गेल्यावर पागेचा 
जुमलेदार हंसाजी मोहिते याला “ हंबीरराव ' हा किताब देऊन महाराजांनी आपला 
मुख्य सेनापती नेमले. बखरीखेरीज इतर सर्वे मराठी साधने हंबीररावाच्या 
किताबाविषयी गप्प आहेत. प्रा. ग. ह. खरे यानी ऐतिहासिक फारसी साहित्य, 
खंड २ मध्ये, बागलाणच्या भिकूजी चव्हाण ऊफ मोहिते याच्यासंबंधीच्या सन 
१६२३० आणि १६३८ या तारखांच्या फारसी पत्रांविषयी टीप देताना असे विधान 
केले आहे-* पण येथे भिकूजी मोहिते यास हंबीरराव उपपद लावलेले स्पष्ट दिसते. 
तेव्हा मोहितेकुलाला हंबीरराव हे उपपद शिवाजीच्या पुर्वीच मिळालेले आहे, ही 
गोष्ट उघड झाली.3२! हे विधान करताना खऱर्‍्यांनी भिकूजी मोहिते आणि हंसाजी 
ऊफे हंबीरराव मोहिते यांचे घराणे एकच होते काय, किमानपक्षी दोन्ही घराण्यांचा 
जवळचा संबंध होता किंवा काय हे स्पष्ट केलेले नाही. तथापि ७ जानेवारी 
१६७१ च्या हृंबीररावाबाबतच्या टिपणावरून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होते. ती 


म्हणजे, हंबीरराव मोहित्याची 'हंबीरराव' ही पदवी १६७४ च्या नेसरीच्या लढा- 
ईच्या आधीची आहे. 


हेंद्राबाद दफ्तरखान्यातील अप्रकाशित कागदपत्रांत आलेली शिवकालीन 
मराठे सरदारांविषयीची हो सर्व नवीन माहिती वाचून असे वाटते की त्या दफ्तर- 
खान्यात शिवशाहीच्या इतिहासाला उपयुक्त अशी विपुल साधनसामग्री असली 


पाहिजे. या साधनसामग्रीचा योग्य परामर्ष घेतला तर शिंवशाहीच्या इतिह्यसाच्या 
दृष्टीने ते एक वरदानच ठरेल. 


-दटीपा- 


१. सदरहु कागदपत्रे डॉ. गो. 


व्यं. कुलकर्णी यांनी हैद्राबाद येथील दफ्तर- 
खान्यात नकलून आणलेली आहेत. 


२. उदा. 1) ए॥८ ॥एपट्टा8] ०0119) णतला &पा811४2280, 0१ 1॥॥. 
$&॥81 812) ०७१ प्पातशा 2 81118 ०1191, ७५ &. 5. ए 


पिंडळ 3) एक्याप28 कात 0००5 रॉ. ८ फ0ा2ा18] ८०्णा, ७५7 1) 
$द्वींशाला हाता, ी 


४. या ठिकाणी 'मराठे' हा शब्द जातवाचक नाही. महाराष्ट्रातील सवे 
जातीजमातींतील सरदार हा त्याचा अर्थ आहे. 


मुघलांच्या सेवेतील... ... शिवकालीन मराठे सरदार ११ 


४ अ. श्री. मनोहरसिंह राणावत यांच्या * शाहजहां के हिन्दू मनसबदार * या 
छोट्या हिंदी पुस्तकात शाहजहान. बादशहाच्या पदेरी असलेल्या मराठे सरदारांची 
नावे व काही मराठे सरदारांसंबंधी टिपणवजा माहिती दिलेली आहे. प्रतुत लेखा- 
तील माहिती त्यापेक्षा निराळी व नवीन आहे. 

___ ५. कवींद्र परमातंदकृत शिवभारत, संपा. स. म. दिवेकर, पुणे, १९२७, 
भध्याय ३1३, ४११, ४१२, ४२५, २५1५२. 
६. कित्ता, अ. ४१३, ४५० 
७. ऐतिहासिक फारसी साहित्य, द्वितीय खंड, संपा. ग. ह्‌. खरे, पुणे, १९३७ 
पू. १-४, 

८. टीप क्र. ६ प्रमाणे. 

९. शिवभारत, अ. २८॥६१ 

१०. हैद्राबाद दफ्तरातील शाहजहानसंबंधीचे अप्रकाशित कागद, क्र. ४५२१ 

११. कित्ता, क्र. ५५, १६ नोव्हेंबर, १६२७. 

१२. कित्ता, क्र. ५६, १७ नोव्हेंबर, १६२३७. 

१३. कित्ता, क्र. ४९९, २७ जून, १६४४. 

१४. कित्ता, क्र. ४९, नोव्हेंबर, १६४९ 

१५. मुगल दरबार भाग १ (नबाब समसाउद्दोला श्ाहूनवाज खाँ याच्या 
मआसिर-उल्‌-उमरा या फारसी ग्रंथाचा हिंदी अनुवाद), अनुवादक ब्रजरत्नदास, 
काशी, १९३१, पृ. ३०५. 

१६. हैद्राबाद-दफ्तर अप्रकाशित कागद, क्र. ५, २९ डिसेंबर, १६३०. 
१७. मुगल दरबार, भाग १, पू. १७६-७८ 

१८. हैद्राबाद-दफ्तर अप्रकाशित कागद, २२३ नोव्हेंबर, १६३०. 

१९. कित्ता, सन १६४० 

२०. कित्ता, क्र. ४४८, ४७१, १६ मार्च १६४३, २६ एप्रिल, १६४४ 

२१. कित्ता, क्र. ५२३, २९ जुले, १६४४ 

२२. कित्ता, क्र. ५८२, २० डिसेंबर, १६४४ 

२३. प्र०प५८ 0 &णा एकी, ७४ १६तण० 1] 8द्यापतव्या, 3020; 810118, 
1955, ?. 39. 

२४. ऐतिहासिक फारसी साहित्य, खंड ५, भाग २, भारत इतिहास संशोधक 
मंडळ, पुणे, १९६९, पत्र क्र. १०७, पृ. १०४ 

२५. हेद्राबाद-दफ्तर अुपुळु्पलित कार्गदरकके५ त्रडसेंबर, १६३०. 
द्षाषिक ऐ, बरडे घाल 


१२ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


२६. कित्ता, क्र. ४४८, १६ मार्च १६४३ 

२७. कित्ता, क्र. ५८२, ३० डिसेंबर, १६४४ 

२८. कित्ता, २४ मे १६७० 

२९, टण णाथ, ७४ 8९0111300180130 ?828901, 0०018 
1974, ?. 82. झाशी &ात पाड गागरा2७, 09 उ. 5द्या्या, 50 ध्ठ; 
९81०08, 1952, ?. 51. 

३०. हँंद्राबाद-दफ्तर अप्रकाशित कागद, ७ जानेवारी, १६७ १. 

३१. सभासदविरचित श्री शिवप्रभूंचे चरित्र, संपा. वि. स. वाकसकर, १९५७ 

पृ. ७६ 


२२. ऐतिहासिक फारसी साहित्य, द्वितीय खंड, पृ. ३-४, तळटीप क्र. २. 


च (2 हीर 


ज्योतिठिंग त्रिबकेखर व जोगळेकर 


य. न. केळकर 


बकेश्‍वरच्या जोगळेकर पुजार्‍यांच्या घराण्याची विश्‍वसनीय माहिती 
दामोदर गोविद जोगळेकर यांनी वयाच्या ७२ व्या वर्षी श्रावंण महिन्यात मुद्दाम 
* पुढील पिढ्यांना कळावी ' म्हणून लिहून ठेवलेली मला त्र्यंबकेश्‍वर येथील जोगळेकर 
दप्तरांत उपलब्ध झाली. ती लेखकाने मिळाला तितका कागदोपत्री दाखला पाहूनच 
लिहिली आहे; शिवाय घराण्यातील वृद्ध वृद्ध मंडळींनी विश्‍वसनीय म्हणून ज्या 
हकीगती सांगितल्या त्यांचाही नावनिश्यीवार तपशीलवार उल्लेख त्यांत केलेला 
असल्यामुळे या जोगळेकर घराण्याच्या हकीगतीच्या या इतिहासाला हरिवंश बखरी- 
सारखेच काही आगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. 
दामोदर गोविद जोगळेकर शके १७७२ म्ह० सन १८५० साली बायजाबाई 
शिदे याजकडे लष्कर ग्वाल्हेरउज्जेनकडे गेले व तिकडे १८ वर्ष होते, त्यावेळी त्यांचे 
वय ७२ झाले होते व काशीयात्रेसही (जाण्याचा त्यांचा विचार ठरला होता. आप- 
णास 'माहीत असलेली घराण्याची हकीगत व वहिवाट आपल्या पुत्रपोत्रास माहीत 
भसावी म्हणून त्यांनी हा उद्योग केला. 


मूळ अर्जक पुरुष नारो दामोदर जोगळेकर कोकणातून नक्की कोणत्या 
*सालात त्र्यंबकास आले ते उपलब्ध नाही; पण ' वहिवाटीच्या दाखल्याचे आढळा- 
वरून ' ते शके १६४० म्हू सन १७१८ च्या सुमारास तेथे आले. प्रथम 'यांत्रस्थ' 
म्हणून आलेले त्यांचे ती्थंउपाध्ये टेकाळे म्हणून होते त्यांचे घरी राहिले. 

कोकणात निर्वाह होत नाही म्हणून इकडेच काही उद्योगधंदा पहावा असे 
त्यांच्या मनात आले. त्यांचे एक आप्त गोविद हरी सहतस्त्रबुद्धे या नावाचे नाशका- 
जवळ । भोगूर म्हणजेच सध्याचे ' भगूर ' येथे रहात होते. त्याकाळी त्र्यंबकास 
मोगलाई कारकीद होती. मोगली अधिकाऱ्यांशी बोळणी-चालणी करण्याचे काम 
पेशव्यांना वारंवार पडे. ' म्हणून त्या कामावर पेशव्यांनी या गृहस्थांची नेमणूक 
. केली होती. या सहस्त्रबृध्द्यांच्याकडे जाऊन रोजगाराची काही खटपट होते का 
पहावी म्हणून नारो दामोदर त्यांचेकडे गेले 

नारो दामोदर सुस्वरूप, गौरवणे आणि देखणे होते; उमदे वाटत. शिवाय 
-समयोचित बोलण्याचालण्यांत मोठे चतुर होते. सहस्त्रबुद्धे ह्यांनी त्यास आपल्या- 
कडेच ठेवून घेतले व ' कामाची वहिवाट व. रीत समजण्याकरिता नाशिक क्षेत्र 
व त्र्यंबक किल्ला जरी मोंगलांच्या ताब्यात होता तरी त्या प्रांताची ' बाबती 


3.4 भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


सरदेशमुखी ही बाब पेशव्यांच्या हक्कांची होती, तो अंमळ किंवा ती बाब वसुल 
करण्याचे स्वतःचे काम सहतस्त्रबुद्धयांनी नारो दामोदरास सांगितले. ही गोष्ट 
शके १६५५ च्या पूर्वीची म्हणजे सन १७३३ च्या पुर्वीची ! / 

असा . बस बसल्यानंतर नारोदामोदरांनी आपले चुलत बंधु नीळकंठ व्‌ 
ध्रयंबक नीळकंठ या दोघांना कोकणातून स्वत:जवळ आणले. सध्या क्षेत्र त्र्यंबक येथे 
जोगळेकरांचा जो वाडा आहे ते घर त्या सुमाराला म्हणजे सन १७२३३ च्या भाधी 
काही दिवस बांधले. व 

त्या काळी नाशकाचे सावकार पेठे यांचे जव्हार संस्थानात फार वळण 
व वजन होते. त्यांच्या माफेत जव्हार संस्थानाची दिवाणगिरी नारो णा 
मिळाली. तेव्हा मग त्यांनी नाशिकचे स्वतःचे काम हरी नीळकंठास * 


। न्नारो दामोदर जव्हारचा दिवाण झाला त्यावेळी ते संस्थान कर्जात संपुर्ण 
बुडून गेले होते व शिबंदीचा पैकाही वेळेवर देता येईनासा झाला होता, यामुळे ते 
लोक हातघाईला आले होते. नारो दामोदराने नाना उपाय योजून शिबंदीच्या 
पगाराची वाट लावून दिली व जव्हारकरास मोठ्या पेचातून सोडविले. तेव्हा 
खूष होऊन जव्हारकरांनी नारो दामोदर यास एक गाव इनाम करून दिला. 


पुढे त्र्यंबक किल्ला जिंकून गोदावरीक्षेत्र व ज्योतिलिंग. निर्वेध करण्याचे 
पेशव्यांनी ठरविले. ते कारस्थान बरेच दिवस गुप्तपणे शिजत होते. त्याकामी नारो 
दामोदर व त्र्यंबक सुर्याजी प्रभू या दोघांची फार मदत पेशव्यास झाली. फितुराने 
किल्ला काबीज करण्यात आला. पुढे. पेशवे स्वत: त्र्यंवकेश्‍वरास गेले, त्या वेळी 
त्यांनी किल्ल्याची व देवस्थानाची व्यवस्था लावून दिलो. त्र्यंबकेशवराची पुजाअर्चा, 
प्रथम नारो दामोदराच्या हातानेच पुन: सुरू झाली ! 


नानासाहेब व भाऊसाहेब उभयता क्षेत्र मजकुरी आले तेव्हा त्यांनी नारो 
दामोदर व त्र्यंबक सूर्याजी यांचा वस्त्रादिक देऊन मोठा बहुमान केला व नारो 
दामोदरास मोजे तळेगाव पेटा त्रिवक आणि त्रिवक सूर्याजीस कोकणात कल्याणा- 
लगत मोजे परळी नावाचा गाव पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरा इनाम करून दिले. या- 
शिवाय त्यांना दरकीचा अधिकारही दिले. त्रिबक किल्ल्याचा हवालदारीचा दरक 
ब्रिबक सूर्याजीस दिला आणि तेथील सबनीश्ीचा दरक नारो दामोदरास दिला. 
पण या योजनेमुळे नारो दामोदरास थोडेसे वैषम्य वाटले. आपली कामगिरी 
महत्त्वाची झाली असता मिळालेला दरक त्या योग्यतेचा नाही असे त्यास वाटले व 
दरबारास जाणे टाळू लागला. त्यांनी दरबाराचे बोलावणे आल्यावर हरी नीळ- 
कंठास पाठविले तेव्हा भाऊसाहेब पेशव्यांनी विचारले की, * दोन रोजांत नारोपंत 
नाना दरबारास का आले नाहीत ?' तेव्हा उं “कां ते एकांती 
करीन ! ' असे सांगितले ही ते नार रा 
र्‌ णी दामोदराचे सल 


ज्योतिलिंग त्रिबकेरश्‍वर व जोगळेकर १५ 


समजावून घेतले. तेव्हा भाऊसाहेब पेशवे नारो दामोदराचा रुसवा घालविण्यासाठी 
स्वतःच त्यांच्या घरी जाण्यास निघाले.हरी नीळकठाने जलदी करून श्रीमंत भाऊसाहेब 
घरी येत असल्याचे नारो दामोदरास कळविले. तेव्हा स्वारीला सामोरे झाले पाहिजे. 
म्हणून नारो दामोदर मार्गाने चालते झाले तोच स्वारी घरानजीक दाखलही झाली. 
नारो दामोदराने आपल्य़ाकडून करता येईल तेवढा सत्कार भाऊसाहेबांचा केला. 
नंतर उभयतांचे मुख्य मुह्यासंबंधी खलबत झाले तेव्हा भाऊसाहेबांना नारो दामो- 
दराची अशी समजूत घातली की, “जरी त्रिबक सूर्याजीस हवालदारीचा दरक 
दिला आहे तरी तो निरंतरचा असे नाही; परंतु तुमचा सबनिसीचा दरक मात्र निरंतर 
चालण्याकरिताच दिलेला आहे व ही गोष्ट मुद्दाम योजनापु्वेक केली आहे. 
या खुलाशानंतर नारो दामोदरच्या मनातील रुसवा किंवा रोष गेला. नंतर किल्ला 
घेण्याच्या प्रकरणी ज्या ज्या लोकांनी नारो दामोदरास मदत केली, त्यांची नारो 
दामोदराने जशीजशी शिफारस केली बशी तशी नवाजीस पेशव्यांनी नक्त रुपये व 
सोन्याची कडी वगैरे बक्षिसे देऊन केली. नंतर किल्ला पाहण्यास नानासाहेब, 
भाऊसाहेब गेले. तेथे किल्ल्यावरच नारो दामोदराने पेशव्यांस मोठी मेजवानी 
केली. त्यावर खूष होऊन पेशव्यांनी संतोषाने स्वयंपाक करणार्‍यासही बक्षिसे दिली. 


त्यानंतर एकदोनदा पेशव्यांची स्वारी श्रीगंगाकुशावतं तीर्थावर आली तेव्हा 
तीर्थास प्रदक्षिणा करताना एकीकडे नानासाहेब पेशवे मध्ये नारो दामोदर व दुसर्‍या 
बाजूस भाऊसाहेब पेशवे आणि त्या दोघां पेशवेबंधूनी नारो दामोदराचा एक हात 
आपल्या हातात धरून चाललेले असे दृश्य सर्वांस दिसले. त्यावरून नारो दामोदरावर 
पेशव्यांची किती बहाल मर्जी आहे व त्याचे त्यांच्याजवळ केवढे वजन आहे हे 
सर्वांस दिसले. सरकार काम जे कोणी असे निष्ठापुवेक जीव झोकून करतील 
त्यांच्यावर पेशवे कशी कृपा करतात हेही या प्रसंगाने पेशव्यास लोकांना दाखवून 
द्यावयाचे होते. १ 


ही हकीगत माधवराव हरी यांचे कुटुंब गंगाबाई या त्या प्रसंगी हूजर होत्या 
त्यांनी ही हकीगत सांगितली होती. तसेच आवडाक्का जोशी या अतिवृद्ध होत्या 
. त्यांनी क्षेत्र मजकुरी रावजी फडके यांचे घरी ही बखर लिहिणार्‍या दामोदर 
गोविद्ांना भोजनास बोलावून जुन्या जुन्या आठवणी काढल्या त्यावेळी सांगितली. 
नारो दामोदर यांचे कुटुंब गोदावरीबाई यांचे या आवडाक्‍्का जोशयाशी काही फार 
जवळचे नाते होते. आवडाक्कानीही वर सांगितलेली हकोगत मी स्वतः प्रत्यक्ष 
पाहिलेली आहे म्हणूनही सांगितले. 


नारो दामोदर आणि त्याच्या कुटुंबातील परिवाराला पेशव्यांनी नेमणूक 
करून दिली त्याचा तपशील असा : ७ 


71 र. शि ही: 


१६ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


खुद्द नारो दामोदर याचे नावे 
१६८० किल्ले त्रिबक येथील सबनीसीचे वेतन व पालखीचे वगैरे खर्चाबद्दल 
१५८० जातींचे वेतन व पालखीबद्दळ व भोई आसाम्या मिळोन नक्त. 
१०० कापड आख. २५० दर रु. ॥ आख २॥ प्रा रु. 
८० पोर्गे असामी २ रु. 


१६८० | 


२०० संस्थान श्री त्रिवकेश्‍वर कोठीचे कारभाराबद्दळ वेतन (त्यावेळेस 
खर्चाचे मान संस्थान मजकूरचे होते त्या अन्वये ) 


या खेरीज रु. ३६० नारो दामोद्रास वेतन पेशव्यांनी चाळू केले; पण 


| 
»त्याचे कारण प्रति कविश्ली श्रीमंताच्या तफेचा म्हणून एक नमस्कार त्रिबकेश्‍वरास | 
नारो दामोदारांनी करावा म्हणून! , | 

| 


हा प्रकार दिसताना हास्यास्पद वाटला तरी मूळात तो तसा नव्ह्ता. खरा 
प्रकार असा होता. 
एक दिवस नेहमीच्या वहिवाटीप्रमाणे नारो दामोदर श्रीमंतांच्या डेऱ्यांस 


जात होते; त्यावेळी डेऱ्यास लांव मेखा ठोकून रांनी उभे केलेले असते. त्यांपैकी . | 


एका रश्ीत पाय अडकून नारो दामोदर सपशेल कोसळला. डोके ब्रह्मगिरीकडे आणि | 
पाय उत्तरेकडे असा तो साष्टांग नमस्का 


॥रच झाला. ही गोष्ट श्रीमंतांनी समक्षच | 
पाहिली होती. त्यांनी जातीने लगबगीने येऊन कितपत लागले याची चौकल्ी केली | 
तेव्हा नारो दामोदराने चतुरपणे विनोदी उत्तर दिले की, ' दररोज स्वामीकडे 

येते समयी श्री त्रिबकेश्‍वर महाराज यांस नमस्कार घालून येत असतो. आज जलदीने 

घालून येताना नमस्कार घालणे राहिला होता तो डेऱ्यापाशी येताच घालून प्रभूकडे 

हजर झालो !' हे विनोदी भाषण. श्रीमंतांना फारच मौजेचे वाटले पण नारो 
दामोदरांस काही इजाही झालीच होती, म्हणून तेथेच त्यांनी आज्ञा केली की, 

* तुम्ही आपला नमस्कार त्रिबकेश्‍वरास दररोज करताच त्याच वेळेस आमचाही 
नमस्कार होत असावा! म्हणून श्रीमंतांनी नारो दामोदराला ही सालीना ३६० 

रुपयांची नक्त नेमणूक करून (दिली. 


नारो दामोदराखेरीज त्याच्या परिवारातील लोकांना नेमणूका पेशव्यांनी 
करून दिल्या त्या अज्ञा : | 
३७० हरी निळकंठ याचे नावे पेटा-त्रिवक येथील महाल मजकूरचे नेमणुकेत 
आसानीबद्दल सालीना रुपये 
४५० बाळाजी हरी याचे नावे 
२५० पेटानाशिक या महाली मोघम नेमणूक. 


ज्योतिकिंग त्रिबकेश्‍वर व जोगळेकर १७ 


२०० परगणे कोतूल येथील फडणिसी. 


२०० माधवराव हरी याचे नावे हशमनिसी किल्ले त्रिवक येथील. देखील 
तालुके मजकूर. 


१०० बापूजी हरी याचे नावे जहागिर किल्ले मजकुरचे फडणीशीचे कामा- 
बद्दल सालीना. 


त्रिवक किल्ला आणि क्षेत्र पेशव्यांनी जिकल्यावर आसपासचे कोळवणातील 
किल्ले व मुलूखही जिकण्याचा उद्योग त्यांनी आरंभला. त्या वेळी जव्हारचे 
संस्थानही जप्त होण्याचा प्रसंग आला होता. तेव्हा नारो दामोदर हा पूर्वी जव्हार 
संस्थानचा कारभारी होता, म्हणून त्याच्य़ामाफेत अजीजी व खटपट करून 
जव्हारकर संस्थानिक पेशव्यांना भेटावयास येण्यास तयार झाला. त्यावेळी नारो 
दामोदराने हे अतिप्राचीन संस्थान अगदीच बुडवू नये. फक्त आपल्या आहारी आणून 
' राखावे अशी सल्ला पेशव्यांना दिली होती. पेशव्यांनीही ते मान्प केले. मग जव्हार- 
कर भेटीस आले तेव्हा भाऊसाहेब पेशवे नारो दामोदरास बरोबर घेऊन गोवधंनी 
पावेतो सामोरे गेले. मग भेटी, बहुमान व पोषाख इत्यादी व्हावयाचे तसे झाले. 


नारो दामोदराने संस्थानाला केलेल्या मदतीबद्दल जव्हारकरांनी एक गाव 
त्याला इनाम दिला. यासंबंधी यजुःशाखीय ब्राह्मणाजवळ तेव्हा केलेले काही 
संस्कृत लोकही आहेत-यापैकी २1३ इलोक त्रिबकपंत अण्णा देशमुख पेटा त्रिबक 
या वृद्ध गृहस्थांनी प्रस्तुत बखरीच्या लेखकास म्हणूनही दाखविले होते. त्याबद्दल 
हा साक्षेपी बखरकार उद्वेगाने म्हणतो, ' दोनतीन इलोक म्हणून दाखविले. त्यास 
बहुत वर्षे झाली व त्यावेळी माहिती लिहून ठेवण्यास मिळवावी असे मनातदेखील 
येत नव्हते. कारण तेव्हा वडील, चुलते, चुलतबंधु होते व अखेरीस आपणच एकटे 
वडील असे राहू असे बुद्धीस न आलेवरून लिहून ठेवले नाही. वाकी अशी माहिती 
लिहून ठेवण्याची बुद्धीही झाली नाही. कारण तसा संप्रदायही घरात नव्ह्ता- 
नाहीतर याहीखेरीज कितीतरी माहित्या- मिळण्यासारख्या होत्या. 


मौजे गणेशगाव पेटा त्रिबक या गावचे पाटीलकीचे वतन मोगलाई अमल्यत 


पेटामजकुरचे देशमुख देशपांडे पीनाजी दादो याच्याकडे होते. त्याकडून वरील 


२ौ 


गावची निम्मे मोकदमी म्हणजे निम्मी पाटिलकी जोगळेकरांनी मिळविली., 
मौजे खंबाळे हा गाव पेटा त्रिबक येथील. तेथील पाटिलकी जोगळेकरांनी 
मिळवून (नारो दामोदराने ? ) नंतर ती घरचा लेकवळा छबिलाराम म्हणून होता 
त्याच्या नावे बक्षीस करून दिली. 
नारो दामोदर यानी आपले कारकीर्दीत पुष्कळ धर्मकार्ये केली. निरनिराळ्या 
नरे 


शट झा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


पाटणकर, खरे आदि पाच. ब्राह्मणांना दरसाल दर आसामीस ७५ रु. नेमणूक पेशवे 
सरकारातून करून दिली. 


पेशव्यांनी एक नर्मद्या बाण नारो दामोदरास दिला. तेव्हा नारो दामोदरानी 
पेशव्यास विनंती केली की, सरकार मी गृहस्थ आहे; भिक्षुक नाही. या इतक्या 
अगत्याने दिलेल्या देवाची पूजा यथासांग नियमित झाली पाहिजे तेव्हा आता मला 
याकरिता एक भिक्षुक नेमणे आले.' त्यावर पेशव्यानी नारोबा नानांचा हेतू ओळ- 
खून हसत सांगितले, ' येवढेच ना? तुम्हीच एखाद्या ब्राह्मण भिक्षुकाची योजना 
करा. त्याला सरकारातून सालीना पाऊणशे मिळतील ! ! हे आश्‍वासन मिळताच 
नारोपंतांनी त्यांच्या घराच्या पुर्वेस दशपुत्र यांच्या घरात कोणी अकोलकर नावाचा 
एक ब्राह्मण भिक्षुक राहात होता, त्याला त्या पुजेचे काम सांगितले. ते त्या ब्राह्म- 
णाचे वर्षासन अकोलकराचा निवँश होईपर्यंत चालू होते. 


स्वत:च्या घराच्या पश्‍चिमेस एक विहीर व झेजारी ' श्री माल्या ' देवीचे एक 
प्राचीन देवालय होते. ते पडीक होते. त्याचा जीर्णोद्धार करून नारोपंतांनी त्यात 
एक शिवलिंग स्थापन करून त्याचे श्रीवीरेदइवर म्हणून नाव ठेवले व त्या देवाचा 
पूजा नैवेद्य नंदादीपाबद्दल श्रीश्रिवकेश्‍वरचे कोठीकडून नेमणूक सरकारातून करून 
घेतली व त्या देवाच्या पुजेचे काम खऱ्यांच्या गळ्यात घातले. कालांतराने त्या 
देवळात रघुनाथ मल्हार ऊफ दाजीबापंतोजी वावीकर यांनी लिहिणे शिकविण्याची 
शाळा घातली होती. पुढे के १७२९ च्या पुढे पुन्हा त्या देवळाचा जीर्णोद्धार 
कासीपंत बाबा यांनी केला. 


श्रीगंगाकुशावर्ताचे उत्तरेस श्रोरामजीचे ओवरीत श्रौकपूरेश्‍वर महादेव 
पंचमुखी संगमरवर सफेत वर्णाची शाळुंखा व मुख आणि नंदी या देवांची स्थापना 
करून त्या देवास प्रतिनित्य पुजा व महानैवेद्य आणि श्रावणमासी एकमासी प्रति- 
नित्य एकादष्णी करण्यासाठी त्रिबककर आपटे याची नेमणूक केली व महाशिव- 
रात्रीस लघुरुद्र अभिषेक होण्यासाठी सरकारातून नेमणूक करून घेतली. 


श्रीत्र्यंबकेश्‍वराची प्रतिनित्य पुजा-नेवेद्यादिकासाठी शामराव नामक आचा- 
बाकडे सेंपाकाचे काम नेमले व दुधाकरता एक गाय फार उत्तम “ गंगासागर 
नावाची देवास अपण केली व तिच्या गोग्रासाची नेमणूक केली. तिच्या पाचव्या 
सहाव्या पिढ्यांपर्यंत देवास त्या गाईंच्या दुधाचा नैवेद्य चालला ! 


व्रिबक नजीक वाघेरा किल्ल्याच्या हीत धुमोडीपेट्यात डोंगरावर एक 
महादेवाचे लिंग होते. पूर्वी जोगळेकरांनी संकटप्रसंगी आपली मुलेमाणसे या 


जंगलात ठेवली होती, त्याचे स्मरणार्थ त्या महादेवासाठी त्रिबकेइवर कोठीतून 
नेवद्याबद्दळ जिनसांची नेमणूक करून दिली. रश 


ज्योतिलिंग त्रिबकेश्‍वर व जोगळेकर १९ 


त्रिबक येथील जोगळेकरांचे घराचे दक्षिणेस दादंभट भिडे यास एक घर 
दिले व त्याच किस रस्त्यापलीकडे पाच ब्राह्मणांस पाच घरे व त्यासाठी जागा 
दिल्या. “ 


याखेरीज नारो दामोदराने व्यापारी लोक क्षेत्र मजकुरी आणले. तसेच 
उत्तम द्जी, हजाम, भंगी वगेरे कसबी आणून त्यास राहण्यास जागा दिल्या. 


नारो दामोदर पुण्यास आले असता तेथेच वारले. त्यांच्या मृत्यूचे साल नक्की 
लागलेले नाही. 


त्यांना संतती झाली ती फक्त एक कन्या. तिला ताई म्हणत. तिला नाशिकच्या 
पेठ्यांच्याकडे दिली होती. तिचे सासरचे नाव रमा असे होते. 


नारो दामोदरांच्या पत्नीचे नाव गोदावरीबाई असे होते. तिचे माहेर कठोर- 
कर जोशी याकडील. नारो दामोदराच्या मृत्यूनंतर गोदावरीबाईने नारो दामोदरांचे 
सख्खे चुलत बंधु हरी नीळकंठ यांचा कनिष्ठ पुत्र गोविकराव यास दत्तक घेतले. 
हे आकृतीने सवे अवयवी शुद्ध, उंच, वर्ण गौर, उत्तम स्वरूपवान देखण्यात फारच 
चांगले अत्यंत रूपसुंदर अशी. त्यांची कीर्ती होती. म्हणून एकदा नाना फडणिसांनी . 
त्यास मुदह्ाम काही कामाच्या मिषाने पुण्यास बोलावून घेतले होते अश्ली या 
घराण्यात आख्यायिका आहे ! याच गोविद दामोदरांच्या कारकौोर्दीत रावसाहेब 
पेशव्यांची स्वारी एकदा त्रिवबकास आली होती. दर सोमवारी श्री त्रिवकेश्‍वर महा- 
राजांची पालखी किवा छबिना निघण्याची वहिवाट असे. या वेळी पेशव्यांनी 
आपले लष्कर व सरंजाम देऊन हा छबिना काढला. यावेळी श्रीमंत पेशवे स्वतः 
हत्तीवर बसले होते व त्यांनी श्रीचा रत्नाचा मुकुट हाती धरला होता. त्या 
दिवशीचा स्वारीचा तो थाट अगदी अपुर्वच होता. 


त्या स्वारीचे चित्र त्रिवकास हरी नावाचा चितारी होता, त्याजकडून तेल्या 
रंगात कोठीतील दिवाणखान्याच्या भिंतीवर चितारून घेण्यात आले होते. चित्र 
त्यावेळच्या स्वारीसारखे अगदी हुबेहुब होते. त्या स्वारीची चित्रे फार दिवसपर्यंत 
चांगली शाबूत होती. पुढे दुसरे वाजी रावांच्या कारकीर्दीत ती नष्ट झाली ! पेशवे 
त्रिवकास आल्यावर त्याच कोठीत उतरण्याची वहिवाट होती. बाजीरावसाहेबांना 
काय वाटले कुणास ठाऊक ? त्यांनी ती चित्रे सफेत रंग देववून पुसुन टाकविली 
व भितीवर फक्‍त हिरव्या रंगाच्या वेलबुट्ट्या काढविल्या !! 


गोविद दामोदर हे स्वरूपसुंवर होते तसे स्वभावानेही उमदे होते. ' नेत्र 
मोठाले, चेहरा चांगला, आंगळट सडपातळ, स्वभाव सरळ होता. वेदांपैकी संहिता 
शिकलेले होते. अक्षर मात्र साधारण कारकुनासारखे म्हणजे चांगले नव्हते. त्यांनी 


२० भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अ. ३-४ 


कोणाची ताबेदारी केली नाही. शोर्याकडे विज्षेष लक्ष होते. जवळ परिवार पाळावा, 
उंची वस्त्रे व वस्तू वापराव्या, अश्या ऐश्वर्याची त्यांना आवड. तळेगाव या त्यांचा 
इनाम गावी त्यांनी एक बंगला बांधला होता. तेथे नेहमी २०1२५ हत्यारबंद 
माणूस, महार, रणशिंग असे जय्यत ठेवलेले असे. ते शके १७२५ मध्ये शीतज्वराची 
अकस्मात व्यथा होऊन वारले. 


गोविद दामोदरांना दोन पुत्र होते. ज्येष्ठ शिवराम गोविद व कनिष्ठ दामोदर 
गोविद ऊफ रावसाहेब, हे विशेष कते नव्हते व काहीसे आळशीच होते. पेशवे राज- 
वटीत त्यांनी त्रिबकच्या सबनिज्ञीचे व इंग्रजी अमलात संस्थान शत्रिबकेश्‍वरच्या 
कारभाऱ्याचे काम पाहिले. ते वयाच्या ७३ व्या वर्षी त्रिवकेश्‍वरास माघ, कृष्ण ३ 
दशके १७९० म्हणजे सन १८६८ साली वारले. 


गोविद दामोदरांचे कनिष्ठ चिरंजीव दामोदर गोविद ऊफ रावसाहेब. हे 
वडील भावापेक्षाही दीर्घायुष्य लाभून वयाचे ९१-९२ व्या वर्षी मृत्यू पावले. घरा- 
संनिध मठातील विदवेश्‍वराची स्थापना यांनी केली व घरातील लोकांकडून पुजा 
करण्याचा व स्वतंत्र नेवेद्य तृंगारास देण्याचा जाबता बांधून दिला. हे काशीयात्राही 
करून आले होते, बरोबर मुलगा भास्करराव ऊफ बाबासाहेंब व दत्तक दिलेला 
मुलगा नारायणराव ऊफ तात्यासाहेब यांना कुटुंबासह घेऊन गेले होते. शिपाई, 
प्यादे वगैरेही जमाव पुष्वळ नेला होता. काशीयात्रा करून सुखरूप घरी परत 
आल्यावर यांनी सत्पुरुष देव मामलेदार यांना इंदुराहून स्वत:चे घरी राहण्याकरिता 
आणले. त्यांचा मुक्काम महिना दीड महिना यांचे घरी होता, त्या अवधीत आल्या- 


गेल्याचा भोजन खर्चे बहुतच केला. नंतर मोठे मावंदे करून गावातील ब्राह्मणास 
दक्षणा दिली. 


जोगळेकर हे त्रिवकेश्‍वर ज्योतिलिंगांचे पुजारी आणि उज्जन अवंतिकेचे 
महांकाळेइवर हेही “ ज्योतिलिंगा ' पेकीच एक. ते शिद्यांच्या ताव्यात. श्रीमंत 
बायजाबाई शिंदे यांनी महांकाळेश्‍वर देवस्थानचे काम या 'रावसाहेबांच्या गळ्यात 
घातले. त्यासाठी ते बरीच वर्षे उज्जनीत होते. ' संस्थानाचे काम व इतर संनिध 
देवाची कामे बायजाबाई शिदे यांचे मनोदयानुरूप केली. त्यांची कृपा संपादून अर्थही 
मिळविला. उज्जनीत होते तोपर्यंत यांच्याकडे हत्ती व मशाळ असा भान व शिबंदी 


लवाजमा होता. पुढे बायजाबाई वारल्यावर श्रीचा कारभार यांचेकडन निघाला व 
हे त्रिबकास घरी आले. 


यांनी पुढे आग्रारोड रस्त्यावर विचूरकरांचे बंगल्यानजीक जमीन खरेदी करून 
५-६ हजार रुपय खचून एक बंगलाही बांधला होता. ९० व्या वर्षीही क्षरीर- 


टीप : तुंगार- ही कोळघातील गुरवासारखी एक जात. 


ज्योतिकिंग त्रिबकेश्‍वर व जोगळेकर २१ 


प्रकती उत्तम होती. रोज देवद्षंन व भोवनेश्‍वरीस जाणे-येणे कधी चुकले नाही. 
पुढे मात्र अशक्‍तता येऊन डोळयांने दिसेनासे झाले होते. 


जोगळेकरांचा वंशवेळ असा. ' वंशवेल, उपनाव जोगळेकर, गोत्र अत्री, सुत्र 
भरश्‍वलाय, ज्ञाति चित्तपावन, वतन माहाजन, मौजे हेदवी नजीक नरबण तफ 
गुहागर तालुके अंजनवेल प्रांत कोकण. 


बल्लाळ (मू. पुरुष) 
| 
। 


दामोदर 
बल्लाळ 
| 
दामोदर महाजन नीलकंठ महाजन 
ज्येष्ठ कनिष्ठ 


नारो दामोदर | | | |:॥६७९४] 
| बाळाजी वासुदेव ह्री लक्ष्मण व्रिबक 
गोविद (दत्तक) जं तह.) 78.4 
1 । | ११ | 
| | बाळाजी . माधवराव बापूजी गोविद 
शिवराम दामोदर (सावत्र) (सावत्र) 
| | 
"क्या नर 
विष्णु नारायण भास्कर 


पे. द. ४५ पू. ८१ प. नं. १२ 
१७॥१॥ १७४२३ 


१ नारो दामोदर यासी प्रा. उदपूर येथील मजमू सालगुरुप्रा सालमजकुरी 
करार करून वेतन सालीना रु. ७०० प्रांत मजकुरचे येवजी मल्हार कृष्ण यांज- 


कडून देविले. 


२२ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


४1८१७५५ सीतखमसेन 
क॥। त्रिबक नि।॥। नीळकंठ हरी क॥। जमा. 
ब॥ घरे महजद 


७४॥ श्री त्रिबकेश्‍वरचे देवाल्याचे उत्तरभागी दीपमाळेसंनिध आल्फादा 


जमीन होती ते ब्राह्मणास दिली दर हाती रु. ॥। प्रा सरकारात घेऊन महजर 
करून दिली उत्तर दक्षणहात. 


एकूण स्पये 

१२॥ धोंडभट खरे २६ 

१२॥ धघोंडभट शुल्क २५ 

१२॥ आबाभट देवळालकर २५ 

१६ त्रिबकभट पेठे ३२ 

१०] मोरेश्‍वर दीक्षित २१ 

१०॥ रघुनाथभट भार्गव वोझरकर २१ 


७४॥ १४९ 


१२२॥१७६३ स्वारी पंतप्रधान सळास सितेन 
जमा सालमजकूर क।। त्रिबक नि।। ह्री नीळकंठ कमाविसदार 


दफाते पत्रे (१२1२1१७६३ ) 

छ३० रजब मु॥ पुणे वि॥। नारो आपाजी ह्री दामोदर याणी हुजूर पुणियाचे 
,मुकामी विनंति केली को क॥। त्रिवक येथे गौतम तळ्याचे काम श्रीमंत रा. भाऊ- 
साहेब यांचे आज्ञेवरून केले त्यास तळ्याचे दक्षणभागी पुष्पवाटिकेस व घर बांधा- 
वयास जागा पाळीवर व पाळीखाले करून पुष्पांची झाडे लावली व घरहि बांधले 
आहे त्यास येविसीचा महजर करून दिल्हा पाहिजे म्हणून त्यावरून हे पत्र तुम्हास 
सादर केले असे तरी मशारनिल्हे याचे जागियाची हद्महद चतुःसीमा याजखाले 
असेल ती मनास आणून याचे जागीयाची महजद करून देणे म्हणून मशारनिल्हे 
क| मजकूर यास सनद छ २८. रजबू पत्र १. ; 


४४५५. पा। रुबरू. 
> क्क हकक कया वब 
आल्फाद-बेमशागत, पडीक. 


संभाजीकाळीन दक्षिणच्या राजकारणातील 
मुत्सहेगिरीवर काही नवा प्रकाश 


भा. रा. कंटक 


प्रस्तुत लेख पुण्यातील डेक्कन कॉलेजच्या ऐतिहासिक कागदपत्रसंग्रहात 
नुकत्याच समाविष्ट केलेल्या एंका अप्रकाशित फारसी कागदावर आधारलेला आहे. 
दुर्देवाने या कागदाचा मूळ ठावठिकाणा लागत नाही. त्याचा सुरुवातीचा, अखेरचा 
व मधला काही भाग फाटलेला असल्याने, तो कोणी कोणाला लिहिला, कोणत्या 
तारखेला लिहिला, इत्यादि महत्त्वाच्या गोष्टी कळत नाहीत. खेरीज, त्यात 
आलेल्या काही नवीन घटनांचे दुवे एकंदर संदर्भ लक्षात घेऊन तर्काच्या साहाय्याने 
जुळवावे लागतात. 

इतक्या उणीवा असुनही सदरहू कागद अस्सल, विश्‍वसनीय आणि अतिशय 
महत्त्वाचा आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. याचे कारण त्याचे स्वरूप हे होय. 
निव्वळ ऐतिहासिक घटनांची जंत्री वा वर्णन देणारा हा कागद नसुन, त्याचे स्वरूप 
एखाद्या वकिलाने अथवा गुप्त हेंराने लिहून पाठविलेल्या वृत्तान्तासारखे (8०टाटा 
17२९७०) आहे. हा वृत्तान्त, सन १६८२३ मध्ये अवरंगजेब बादशहाने दाम आणि 
भेद या दोन राजनीतींचा प्रयोग करून विजापुरचा किल्ला विनासायास घश्यात 
घालण्याचा कसा व्यूह रचला, तसेच अवरंगजेबाच्या शहाला छत्रपती संभाजीने 
काटशह देण्याचा कसा प्रयत्न केला, यासंबंधीचा आहे. त्याप्रसंगी विजापूरकरांतफे 
सिही मसऊद आणि मुघलांतर्फे मुस्तफा काशी यांच्यामध्ये विजापूरच्या किल्ल्यात 
तहासंबंधीच्या गुप्त वाटाघाटी झाल्या. त्या वाटाघाटींच्या अनुषंगाने प्रस्तुत वृत्तान्त 
लेखकाने मुघल, विजापुरकर व मराठे या तीन दक्षिणी सत्तांच्या प्रमुख राजकार- 
णांच्या मुत्सदेगिरीचे (8(8(251181॥ा]) व राजनेतिक डावपेचांचे यथार्थ चित्र 
रेखाटलेले असून, त्या तिन्ही सत्तांच्या आपसातील राजकोय संबंधांची कुशलतेने 
उकल केलेली आहे. पण एवढेच करून तो थांबलेला नाही, तर राजकारणाच्या 
पटावर प्यादी व सोंगट्या हलविणाऱ्या या तिन्ही पक्षातील सुत्रधारांच्या मनाचा 
वेध घेऊन, त्यांची राजकारणी दुटप्पी चाल त्याने उघड करून दाखविली आहे. ही 
गोष्ट तो प्रभावीपणे करू शकलेला आहें याचे कारण, सिद्दी मसऊद, मुस्तफा काशी 
व संभ्षाजी यांच्या राजकीय ळुतीचे वर्णन करीत बसण्याऐवजी (पवा!) 
मसऊद व मस्तफा यांच्यात झालेले प्रत्यक्ष संभाषणच ((201९९158(101) देऊन 
त्याद्वारे तिघांचीही मनसि अन्यूळ-ब्रज्ञसि अऱ्यद्‌ वृत्ती त्याने साकार केलेली आहे. 


११५ ढाळ 4 २, ५ दा&, 
शतितेंने अकळ त कक, के. अ. क 


२४ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


थोडक्यात म्हणजे हा ९12९152 1२९७०1६ आहे आणि हेच प्रस्तुत कागदाचे 
खास वैशिष्ट्य आहे. 


सर्वे कागद काळजीपूर्वक वाचल्यावर, सदरहू वृत्तान्वलेखक एखाद्या हेर- 
खात्याचा प्रमुख असावा; दक्षिणच्या राजकीय घडामोडींबाबत चोहोकडील गुप्त 
व प्रगट बातम्या त्याच्याकडे येत असाव्यात; आणि त्या बातम्यांची निवडानिवड 


(5०11४) करून त्याने आपला हा अस्तुत वृत्तान्त (1२७७०1६) तयार केला - 


असावा (0111181101) , असे वाटते. हे म्हणण्याचे कारण 
कालीन राजकारणाशी संबंध असलेल्या मराठे, मुघल 
तील अंतःस्थ संबंधांचा, इतकेच नव्हे तर संभाजीच्या राज्यात अत्यंत सावधपणे 
वावरणाऱ्या अवरंगजेवपुत्र अकबराविषयी तसेच संभाजीशी झालेल्या त्याच्या 
व्यवहारासंबंधीही अत्यंत बारीकसारीक तपज्ञील प्रस्तुत कागदात दिलेला आहे. 
दक्षिणच्या राजकारणाचे इतके चौफेर ज्ञान, विविध व्यक्‍ती आणि त्यांचे किताब 
यांच्याविषयी अचूक माहिती आणि कोणती व्यक्‍ती केव्हा काय बोलली याबद्दलची 
तंतोतंत बातमी एखाद्या हेरखात्याच्या भरमुखालाच मिळणे शक्‍य होते. 


असे की संभाजी- 
व विजापुरकर या तीन पक्षा- 


वृत्तान्त-लेखक बहुधा मुघलांच्या बाजूचा असावा, असाही तक करावासा 


वाटतो. संभाजी व अकबर यांच्या हालचालीत व व्यवहारात विज्ञेष रस घेऊन, 
प्रस्तुत कागदात लिहिल्याप्रमाणे, त्याच्याविषय बारीकसारीक माहिती लिहिण्याचे 
विजापुरकरांकडील माणसास कारण नव्हते. याउलट अवरंगजेवाविरुद्ध बंड करून 
पळालेल्या अकबराविषयी व त्याच्या आश्रयदात 
साला विशेष रस असणे साहजिक, 
“सभा मकहुर' “अकवर बागी? यासारखी विशेषणे, सिही मसऊद आणि 
1.२3 उटू-महाम ' व * अमारतपन्हा ' या आदरार्थी 
विशेषणांनी संबोधण्याची पद्धती 


् * तेसेच भाषेचा एकंदर झोक व शेली पाहता, 
कागद मुधल कागदपत्रांच्या वळणाचा वाटतो. ी: 


____ शरेस्ठुत कागदामुळे, सन १६८३ च्या पूर्वार्धात दक्षिणच्या राजकारणात भाग 
घेणाऱ्या राजकारण्यांच्या मुत्सहेगिरीसंबधी जी नवीन माहिती इतिहाससंशोधकां- 
समोर प्रथमच येत आहे, तिचे तीन भाग पडतात. पहिल्या भागात, मघल व 
01323 तह घडवून आणण्याच्या दृष्टीने विजापुरचा मुख्य कारी ती सिद्दी 
०. 1 मुघलांचा शिगिवी मुस्तफा काशी यांच्यात विजापूरच्या किल्ल्या- 

ब त्त वाटाघाटी झाल्या, त्या दोघांतील संवादरूपाने दिलेल्या आहेत. 
र्‍या भागात, छत्रपती संभाजीने विजापुरकरांचा एक किल्ला त्याच्या पक्षात 


व 
फितुरी करून धण्याचा अयशस्वी कट कसा केला ते मसऊ द-मुस्तफा यांच्या संभा- 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील......नवा प्रकाश २५ 


षणातून प्रगट केलेले आहे. तिसर्‍या भागात, शाहजादा अकबर याच्या हाल चाली- 
संबंधी तसेच त्याच्या संभाजीशी झालेल्या व्यवहारासंबंधी काही नवीन माहिती 
देण्यात आलेली आहे. या कागदात आलेल्या काही व्यक्‍ती इतिहासाला परिचित 
आहेत. पण विजापुरकरांकडील यशवंतराव, मियानजी, मलिक मूशक, मुघला- 
कडील मुस्तफा काशी, यादगारअली, अकबराचा चाकर सुंदरसिंग या व्यक्‍ती व . 
त्यांची कामगिरी नव्यानेच उजेडात येत आहे. 

कागदाची तारीख फाटलेली आहे. त्याचे १६८३ हे साल अंतःप्रमाणावरून, 
म्हणजे त्यात उल्लेखिलेल्या काही घटनांवरून अन्‌मानलेले आहे. शाहजादा अकबर 
याचा मुक्काम सांप्रत डिचोली परगण्यात आहे, असा कागदात उल्लेख आहे. अकबर 
हा संभाजीच्या राज्यात असताना फक्त १६८३ या सालातच गोव्याजवळील 
डिचोलीला, वास्तव्य करून होता, ही गोष्ट पोर्तृगेज आणि इंग्रजी कागदपत्रां- 
वरून* सिद्ध झालेली आहे. डिचोलीला जाण्यापूर्वी अकबर गोव्याच्या उत्तरेस 
२५ मैलांवर असलेल्या बांदे येथे रहात होता. अवरंगजेबाच्या आरमाराचा 
यावेळचा प्रमुख जंजिऱ्याचा सिह्यो याकूतखान याने १६ एप्रिल १६८३ रोजी 
गोव्याचा व्हाइसरॉय कोंदि-द-आल्व्होर याला लिहिलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. 
या पत्रात, अकबराचा मुक्काम सध्या बांद्याला असुन, तो लवकरच डिचोलीला 
जाण्याचा विचारात आहे, असे लिहिलेले आहे.२ त्यानंतर अकबर नक्की कोणत्या 
दिवशी डिचोलीला गेला हे सांगणारा पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र १६ एप्रिल 
१६८३ पर्यंत तो निश्चितपणे बांद्याला असल्याने प्रस्तुत कागदाची तारीख १६ 
एप्रिल १६८३ च्या अलीकडे ओढता येणार नाही. कागदात, सिही मसऊद हा 
मुघलाशी तहाच्या वाटाघाटी करीत असल्याचा, तसेच दिलेरखान अवरंगजेबाच्या 
दरबारी असल्याचा, असे दोन उल्लेख आहेत. सिद्दी मसऊद हा ३० ऑगस्ट १६८२ 
रोजी राजकारणातून निवृत्त झाला, अशी नोंद विजापूरच्या इ तिहासग्रंथात ब्‌साती- 
नुस्सलातीनमध्ये3 आणि दिलेरखान हा १५ सप्टेम्बर १६८३ च्या सुमारास 
भयंकर आजाराने मृत्यु पावला, अशी नोंद मआसिर -इ-आलमगिरीत* आहे. 
हा दिलेरखान जयसिंगावरोबर शिवाजीविरुद्ध दक्षिणच्या स्वारीवर आलेला 
दिलेरखान पठाण होय. तो सप्टेम्बरच्या पहिल्या पंधरवड्यात आजारी होता असे 
गृहीत धरल्यास, ३० ऑगस्टनंतर, दिलेरखान आजारीपणामुळे व सिद्दी मसऊद 
सेवानिवृत्तीमुळे दक्षिणच्या राजकारणातून बाद झाले असे ठरते. या सर्वांचा 
अथे असा की प्रस्तुत फारशी कागद १६ एप्रिल १६८३ ते ३० ऑगस्ट १६८३ 
या काळात केव्हा तरी लिहिला गेला. कागदात, संभाजी लवकरच पन्ह्या- 
ळयास जाणार असून, तेथे तो पोहोचल्यावर अकबर खुदावंतपूर येथे त्याला 
भेटण्याच्या उद्देश्याने जाणार आहें, असा आणखी एक महत्त्वाचा उल्लेख आहे. 
आता संभाजीच्या १६८३ मधील हालचाली पाहिल्या तर जानेवारी ते एप्रिल या 


*२६ र 1 भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


काळात मुघलांच्या कोकणावरील स्वारीला तोंड देण्यात आणि १० जून ते 
डिसेंबर अखेरपर्यंत पोर्तृगेजांवरील मोहिमेत तो स्वत: गुंतुन पडल्याचे दिसून येते. 
या काळात पन्हाळ्याला जाऊन अकबराची भेट घेण्यास त्याला फुरसत मिळणे 
अशक्य होते, फक्त मे महिन्यात आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्याला थोडीशी 
_ उसंत मिळाली. या उसंतीच्या काळात किवा १० जूनला तो रेवदंड्याच्या मोहिमे- 
वर निघाला त्यावेळी वाटेत अकवराला भेटण्याच्या उद्देशाने तो पन्हाळ्याला गेला 
असण्याची शक्‍यता आहे. म्हणजे प्रस्तुत कागदाची तारीख मे किवा जून १६८३ही 
ठरते. मसऊद-मुस्तफा मुलाखतीवरून, विजापुरकर-मुघळ वाटाघाटी तिच्याआधी 
दोघेकाळ चालू होत्या, असे दिसून येते. बहुधा १६८३ सालच्या आरंभास अवरं- 
गजेबाने विजापुरकरांशी समेटाची बोलणी सुरू केली असावीत. ती दोनतीन महिने 
रेंगाळल्यामुळे, मे-जून १६८३ च्या ुमारास मसऊद-मुस्तफा मुलाखत घडून आली 


या कागदाची निश्चित तारीख जरी काढता आली नाही तरी त्याच्यावरून 
एक गोष्ट नक्की ठरते. ती म्हणजे, शाहजादा अकबर हा, कै. जदुनाथ सरकार 
आणि के. पिसुलेकर समजतात ७ त्याप्रमाणे सप्टेम्बर १ ६८३ त बांद्याहन डिचोलीला 
गेलेला नसून. दोनतीन महिने तरी आधी गेलेला आहे. ' 


कागदात आलेले सन १६८३ च्या पुर्वार्धातील दक्षिणचे राजकारण नीट 


समजण्यासाठी मुघल, विजापुरकर व मराठे या तीन सत्ता राजकारणांकडे 


सत्तांचा. त्याना नष्ट केल्याशिवाय मुधळ साम्राज्याचे स्वप्न साकार 
नव्हते. त्यामूळे अकबराच्या काळापासुन दक्षिणच्या राजकार 
येऊ लागले. तीन दक्षिणी शाह्यांपैकी निजामशाही नष्ट क 
अडसर दुर केला. तथापि अवरंगजेबाच्या कारकिर्दीत निजामशा: 
ही नवीन शक्‍ती दक्षिणच्या राजकीय क्षितिजावर उदय 
राजकारणास मुघल साम्राज्यशाही विरुद्ध आक्लिशाही 
तील सामन्याचे स्वरूप आले. अवरंगजेबाने 


होणे शक्‍य 
णाला हळूहळू महत्त्व 
रून शहाजहानने एक 
हीच्या जागी शिवाजी 
पावल्याने, दक्षिणच्या 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील...... नवा प्रकादी २७ 


करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पण त्याचा परिणाम मात्र उलटा झाला. शिवाजीची 
सत्ता दक्षिणेत सर्वांत सामर्थ्येवान होऊन, तो मुघलांनाही दंड थोपटून आव्हान देऊ 
लागला. अवरंगजेबाच्य़ा सततच्या दडपणामुळे आदिलशाही व कुत्बशाही यांच्या 
अनुक्रमे दक्षिण व पुर्व हिंदुस्थानातील विस्ताराला आळा वसला खरा, पण त्यांना 
नष्ट करणे त्याला जमले नाही.शिवाजीच्या कारकिर्दीच्या अखेरीस मराठे ज्ञेर झाल्याने 
अवरंगजेबाने आदिल्शाहीचे निर्मूलन करण्यासाठी दिलेरखानाला विजापुरच्या 
मोहिमेवर पाठविले. कुत्बशाही आथिकदृष्ट्या संपन्न असली तरी ती लष्करीदृष्ट्या 
दुबेळ होती. केवळ विजापूरच्या आधाराने ती आतापर्यंत जीव धरून होती. त्यामुळे 
शिवाजीने खिळखिळी केलेली आदिलशाही नाश पावली की तिचा उपग्रह असलेली 
कुत्बशाही पत्त्याच्या बंगल्य़ाप्रमाणे कोसळेल आणि मग सर्वे शक्‍ती एकवटून 
शिवाजीचा समाचार घेऊ, हा अवरंगजेबाचा बेत होता. शिवाजीने हा डाव बरोबर 
ओळखला. उत्तर-दक्षिण संघर्षात त्याने विजापुरकरांचे शत्रुत्व तात्पुरते बाजूला 
ठेवले. दक्षिण ही दक्षिणी सत्तांच्या हाती राहिली पाहिजे या सुत्राचा अवलंब करून 
मराठे-विजापुरकर-गोवळकोंडेकर यांची आघाडी मुघलांविरुद्ध बनविण्यात त्याने 
पुढाकार घेतला. त्यामुळे यापुढे मराठ्यांना दक्षिणच्या राजकारणात महत्त्व प्राप्त 
होऊ लागले. विजापुरकरास झालेल्या शिवाजीच्या उघड व कुत्बशहाच्या अंतःस्थ 
मदतीमुळे दिलेरखानाला विजापुरच्या मोहिमेत अपयश घेऊन परतावे लागले. 


क्रिवाजीच्य़ा पश्‍चात संभाजी छत्रपती झाला. त्याच्या कारकिर्दीत अवरेंगजेब 
बादशहाचा मुलगा शाहजादा अकबर हा बापाविरुद्ध बंड करून जून १६८१ मध्ये 
संभाजीच्या आश्रयाला आला.€ या घटनेने दक्षिणच्या राजकारणाला वेगळीच 
कलाटणी मिळाली. इतके दिवस विजापुरचे राज्य प्रथम बुडविण्याच्या मागे 
अवरंगजेब होता. पण अकबराचे संभाजीला जाऊन मिळण्याच्या समस्येचे गांभीये 
ओळखून त्याने आपले धोरण बदलले. आता त्याने विजापुरकर व गोवळकोंडेकर 
या दोन इस्लामी सत्तांना धर्माच्या नावाने आवाहून करून आपल्या बाजूला 
वळवून दक्षिणी सत्तांची जूट फोडण्याचे ठरविले. त्याच वेळी सर्वे शक्‍ती संभाजीवर 
एकवटून मराठ्यांचे राज्य' बुडविण्याची नवी योजना त्याने आखली. म्हणजे संभाजी 
हा आता त्याचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू बनला. शिवाजीच्या कारकिर्दीत मराठे 
व विजापुरकर यांच्याकडून मार खाल्लेल्या आपल्या नालायक सरदारांना आपली 
नवी योजना यशस्वी करता येणार नाही या विचाराने स्वतःच दक्षिणेत जाण्याचे 
त्याने ठरविले. त्यानुसार अकवराला मदत करणाऱ्या उदेपूरच्या महाराण्याशी तह 
उरकून घेऊन उत्तरेतील कटकटीतून त्याने स्वतःला मोकळे केले. मग ८ सप्टेस्बर 
१६८१ रोजी अजमेरहून तो दक्षिणेकडे निघाला व २२ मार्च १६८२ रोजी 
अवरंगाबादेला पोहोचला.* स्वतः अवरंगजेब आपले दोन मुलगे, अनेक 


२८ भा भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


चांगले अधिकारी व प्रचंड सैन्य घेऊन दक्षिणेत उतरल्याने, हिंदुस्थानच्या राज- 
कारणाचा केंद्रविदु पुर्वी उत्तरेत व दक्षिणेत असा दोन ठिकाणी विभागला होता. 
तो आता पुर्णपणे दक्षिणेकडे सरकला. १६८१"ते १७०७ या काळात दक्षिणचे 
राजकारण म्हणजे हिंदुस्थानचे राजकारण बनले. 


आपल्या बदलत्या धोरणास अनुसरून अवरंगजेबाने अवरंगाबादेहून सूत्रे 
हाळवायला सुरुवात केली. १६८१ व १६८२ या दोन वर्षात त्यांने संभाजीविरुद्ध 
भाक्रमक तर विजापुरकरांबरोबर सलोख्याचे धोरण स्वीकारले. त्याच्या हुकमा- 
वरून जंजिऱ्याचा सिद्दी याकूतखान याने पद्चिम किनार्‍यावरील संभाजीच्या 
मुलखात लूटमार, जाळपोळ चालविली, ह्समनअलीखान याने कोकणात धामधूम 
सुरू केली. शहाबुह्िन याने रामसेजच्या किल्ल्याला वेढा घातला तर अवरंगजेबपुत्र 
शाहजादा अअझम याने विजापुरकर-मराठे यांच्या सरहद्दीवर कारवाया सुरू 
केल्या. एका बाजूने संभाजीविरुद्ध ही चौफेर चढाई सुरू असता विःजापुरकरांशी 
सूत जमविण्यासाठी अवरंगजेबाने विजापूरचा प्रमुख सरदार सय्यद मख्दूम शर्जा- 
खान याला स्वत: मैत्रीचे पत्र लिहिले, इतक्यावरच तो थांबला नाही. विजापूरचा 
त्या वेळचा बादशाह सिकंदर आदिलल्याह याची बहीण शहरबानू बेगम हिचा 
विवाह शाहजादा अअझम याच्याशी झालेला होता, अवरंगजेबाने तिलाही शर्जा- 
खानाच्या नावाने एक पत्र लिहावयास लावले. अवरंगजेबाने काफरांविरुद्ध 
मुघलाशी सहकार्य करण्याचे तर विजापुरच्या राजकन्येने विजापूरच्या हितासाठी 
मुघलांना मदत करण्याचे आपापल्या पत्रात शर्जाखानाला आवाहन केले.१० 


धूर्त अवरंगजेबाचा कावा संभाजी व विजापुरकर दोघांनीही ओळखला. 
संभाजीने मुघलांच्या चढाईला प्रतिचढाईने उत्तर दिले, त्याने त्यांच्या कोकणातील 
दोन स्वार्‍या मारून काढल्या, रामसेज वगरे किल्ल्यांचे वेढे त्यांना उठवावयास 
भाग पाडले, दंडा राजपुरीला वेढा राजपुरीला वेढा घालून जंजिरा किल्ला जिंकून 
घेण्याइतकी वेळ आणली आणि कोल्हापुर-पन्हाळा भागातून ज्याहञजादा अअझम 
याला हुसकावून लावले. शिवाय गनिमी हल्ल्यानी मुघलांच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात 
एकच गदारोळ उडवून दिला. याप्रमाणे संभाजी रणमैदानावर मुघलांना चाख 
उत्तर देत असताना, तिकडे विजापुरकरांनी अवरंगजेबाचा राजकारणी डाव 
उधळून लावला. त्यांनी एकीकडे मंत्रीचे सोंग आणून*तह करण्याच्या मिषाने याद- 
गारअली नावाच्या वकिलास अवरंगजेबाकडे पाठविले, १ तर दुसरीकडे संभाजीशी 
मदतीबद्दल संधान लावले. थोडक्यात म्हणजे, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी संभाजी व 
विजापुरकर यांनी दक्षिणी सत्तांच्या एकीचे शिवाजीचे धोरण पुढे चाल ठेवले. 
विजापुरकरांची दुटप्पी चाळ चाणाक्ष अवरंगजेबाच्या लक्षात ओली अ त्यांने 


१ 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील......नवा प्रकाश २९ 


विजापुरकरांच्या वकिलाला आपली भेट नाकारून त्याची रवानगी केली. या सर्वे 
घटना १६८२ च्या अखेरपर्यंत घडून आल्या. 


आपले दक्षिणचे धोरण दुसर्‍यांदा फसले हे पाहून कावेबाज अवरंगजेबाने 
लगेच नवीन पवित्रा घेतला. साम आणि दंड या दोन उपायांना विजापुरकर दाद 
देत नाहीत हे पाहून त्याने दाम आणि भ्षेद यांचा प्रयोग त्यांच्यावर करण्याचे 
ठरविले. यावेळी विजापूरचा वादशाह्‌ सिकंदर आदिलशाह नुकताच वयात येऊ 
लागला असून, तेथील सवे सत्ता, सिद्दी जौहर याचा जावई व मुख्य वजीर सिद्दी 
मसऊद आणि मुख्य सरदार सय्यद मख्दुम शर्जाखान यांच्या हातात एकवटली 
होती. अवरंगजेबाने आता धूतेपणाचा राजकीय डाव खेळून सिद्दी मसऊद व शर्जा- 
खान याना आपल्या जाळ्यात पकडण्याचे ठरविले. कोणत्याही तर्‍हेचा संघर्ष न 
करता विजापूरचा किल्ला, म्हणजे पर्यायाने आदिलशाही घशात टाकण्याची नवीन 
हाक्‍्कल त्याने काढली. मुघल-विजापूरकर यांच्यांतील संबंधांचा आंजपर्यंत जो 
इतिहास लिहिला गेला आहे त्यावरून, अवरंगजेंब १६८३ मध्ये विजापुरकरां- 
विरुद्ध कोणतीही कृती न करता स्वस्थ होता, असा समज निर्माण होतो. अवरंगजेब 
या साली रणक्षेत्रावर विजापुरकरांविरुद्ध स्वस्थ होता हे खरे असले तरी पोलादी 
पडद्याआड विजापुरकरांविरुद्ध राजकारणी डाव खेळून त्यांच्यावर बाजी मारण्यात 
तो गुंग झालेला होता. केवळ राजकीय सूत्रे हलवून आदिलशाही बुडविण्याचा 
मुत्सद्दीपणाचा डाव तो कसा खेळला, हा प्रस्तुत फारशी कागदाचा मुख्य विषय आहे. 


या काळात शाहजादा अअझम याची अवरंगजेबाने विजापूरच्या कामगिरीवर. 
नेमणूक केलेली होती. १२ झाहजाद्याने अवरंगजेबाच्या नव्या योजनेनुसार सिही 
मसऊंद व शर्जाखान यांच्याशी तह घडवून आणण्याच्या दृष्टीने १६८३ च्या आरंभी 
वाटाघाटी सुरू केल्या. अवरंगजेबाचा ज्ञाहजाद्याला असा आदेश होता की, 
कोणताही वादाचा वा संघर्षाचा प्रसंग न आणता, मसऊद व शर्जाखान याना सर्वे 
कौशल्य पणाला लावून मुघलांच्या चाकरीत आणावे. म्हणून शाहजाद्याने वाटा- 
घाटींच्या सुरुवातीला, शर्जाखानाने मुघलांची चाकरी पत्करली पाहिजे, अशी 
विजापूरकरांना अट घातली. त्यावर मसऊद व शर्जाखान यानी आपल्या अटी 
अअझमला कळविल्या. त्या सर्वे अटी फारसी कागदात आलेल्या नाहीत. फक्त एकच 
दिलेली आहे. ती म्हणजे, विजापूरकरांना खर्चावद्दळ मुघलांनी मदत करण्याची. 


मसऊद व शर्जाखान हेही काही कच्च्या गुरुचे चेले नव्हते. त्यांनीही अवरंग- 
जेबाच्या नवीन डावाला तोंड देण्यासाठी आपले तंत्र बदलले. यापूर्वी त्यांनी अवरंग- 
जेबाच्या युद्धनीतीला खड्‌गाने तसेच साखरपेरेपणाला साखर पेरूनच उत्तर दिले 
होते. आता अवरंगजेबाच्या भेदनीतीला, वाटाघाटींचा घोळ घालून काळकाढू- 
पणाच्या तंत्राने उत्तर द्यायचे त्यांनी ठरविले. शाहंजादा अअज्ञम याने शर्जाखानाला 


३० भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


मुघलांच्या चाकरीत पाठविण्याची जी अट घातली होती तिला त्यांनी, आज उत्तर 
देतो, उद्या उत्तर देतो, अशी टोलवाटोलवी करीत जानेवारी ते एप्रिल १६८२३ 
पर्यंतचा काळ साधारणपणे घालवला. दरम्यानच्या काळात त्यांनी अंतःस्थपणे 
संभाजीशी मित्रत्वाच्या वाटाघाटी सुरू केल्या. या वाटाघाटी विजापुर दरबारातील 
यशवंतराव नावाच्या सरदारामाफंत सुरू झाल्या. हा यशवंतराव कोण ते उपलब्ध 
ऐंतिहासिक साधनांवरून समजत नाही. बहुधा विजापूर दरबारी जी जुनी मराठे 
घराणी होती त्यांपैकी एकातील तो असावा. मराठा असुनही सिही मसऊद याचा 
तो विश्‍वासू होता, हे विशेष. संभाजीवरही त्याचे बऱ्यापैकी वजन दिसते. या 
यशवंतरावाने मियानजी *३ नावाच्या आपल्या नोकराला मध्यस्थ नेमून मदती" 
साठी संभाजीशी बोलणी सुरू केली. संभाजीनेही आपला एक माणूस विजापूरला 
पाठवून दिला. त्याच्याशी मियानजीची बोलणी चाळू असता यशवंतरावाने मियान- 
जीला मध्येच बोलावून घेतले आणि त्याच्यामाफेत संभाजीच्या माणसांकडे संभाजी- 


साठी निरोप पाठविला की, “ तुम्ही (स्वतः) लक्ष घातल्याशिवाय विजापूरचा 
कार्यभाग घडून यणार नाही. ! 9 


यशवंतरावाने संभाजीला पाठविलेले हे निरोपाचे वाक्‍य अत्यंत महत्त्वाचे 
आहे. त्यावरून, १६८० ते १६८३ या काळात संभाजीला दक्षिणच्या राजकारणात 
केंद्रस्थान कसे प्राप्त झाले होते, ते कळून येते. हे मानाचे स्थान त्याला प्राप्त 
व्हायला त्याची धडाडी व पराक्रम या दोन गोष्टी कारणीभूत होत्या. शाहजादा 
अकबर याला आश्रय देण्याचे धाडस दाखवून अवरंगजेबाच्या दृष्टीने त्याने पहिल्या 
क्रमांकाच्या शत्रूचे स्थान पटकावले होते. शिवाय, १६८१ व १६८२ या दोन वर्षांत 
आपला फारसा मुलूख न गमावता खुह्‌ अवरंगजेबाळा व त्याच्या प्रचंड सैन्याला 
टक्कर देऊन, स्वराज्य नष्ट करण्याचे त्याचे प्रयत्न संभाजीने विफल केले होते. 
साहूजिकच त्याच्या या कतृंत्वामुळे, हाच काय तो आपला संकटकाळाचा आधार 
असे बुडण्याच्या पंथावर असलेल्या विजापूरकरांना वाटले असावे. दिलेरखाना- 
विरुद्ध शिवाजी जसा आपल्या साहाय्याला धावून आला तसाच संभाजी अवरंग- 
जेबाविरुद्ध आपल्या मदतीला धावून येईल अस! विश्वास संभाजीने सिही मसऊद 
व शर्जाखान यांच्या मनात निर्माण केला असला पाहिजे. 


वाटाघाटींचा घोळ घालून काळकाढूपणा करण्याचे मसऊद व शर्जाखान यांचे 
धोरण शाहजादा अअझम याला आवडले नाही. तकात त्यांच्या संभाजीज्ी चाली. 
लेल्या गुप्त बोलण्याची त्याला कुणकुण लागलो. त्यामुळे त्याने विजापुरकरांशी 
दीघेकाल चाललेल्या वाटाघाटींचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरविले. ते काम 
त्याने आपल्या खास मर्जीतल्या मुस्तफा काशी नावाच्या एका अफगाण सरदारावर 
सोपविले. मुस्तफा काशी हा विजापुरला आला. त्याने अअझमचा निरोप सिह्दी 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील......नवा प्रकाश . ३१ 


मसऊद याजकडे पाठविला की, “ अमारतपन्हा शर्जाखान याच्या चाकरीबद्दल 
निश्चित कळवितो, असे तुम्ही (आम्हाला) वचन दिले होते. जर तुम्ही उत्तर देत 
असाल तर ठीक, नाही तर मला निरोप द्यावा. ' हा निरोप ऐकल्यावर सिद्दी 
मसऊद याने सय्यद आलम "* नावाच्या आपल्या एका नोकराला मुस्तफा काशी- 
कडे पाठवून त्याला विजापूरच्या किल्ल्यात बोलावून घेतले. मग दोघांनी किल्ल्यात 
एकांतात बसून गुप्त खलवत केले. ही भेट घडवून आणण्यात वर उल्लेखिलेला 
मियानजी हा मध्यस्थ होता. हाच मियानजी संभाजी-विजापुरकर वाटाघाटीतही 
मध्यस्थ होता. याचा अर्थ असा की तो मुघल, विजापुरकर व मराठे या तिघांवरही 
आपले वजन ठेवून असलेला गृहस्थ होता. दुदैवाने त्याची माहिती इतरत्र 
कोणत्याही ऐतिहासिक साधनांत आढळत नाही. 


विजापुरच्या किल्ल्यात सिही मसऊद आणि मुस्तफा काशी यांच्यात झालेले 
संभाषण म्हृणजे राजकीय भाखाड्यात श्ाव्दिक पेच टाकून एकमेकावर मात करू 
पाहणाऱ्या दोन राजकारणी मल्लांची कुस्तीच होय. मुत्सही लोक राजकीय वाटाघाटी 
करीत असताना त्यांचे अंतरंग आणि प्रत्यक्ष शब्दांची फेक यात किती तफावत 
असते याचे चित्र मसऊद-मुस्तफा संवाद वाचून उभे राहते. संभाषण सुरू होताच 
मुस्तफाने स्वतःच्या नावे सादर झालेले बादशाही आज्ञापत्र मसऊद याला दाखवून 
म्हटले, ' बादशहाकडूने मला ताकीद आलेली आहें की जोपर्यंत तुम्ही शर्जाखानाला 
(आमच्या) भटीला पाठविणार नाही तोपर्यंत तुमचे भले होणार नाही. ' या 
गभित धमकीला मसऊद याने उत्तर दिले कीं, ' (अजूनपर्यंत) आमच्या मागण्या 
(तुमच्याकडून) पुर्ण होत नाहीत. तेव्हा आम्ही शर्जाखानाला (तुमच्या) भेटीस 
पाठविण्याची अपेक्षा कशी धरता ?' यावर मुस्तफा काशी बोलला की, ' शर्जा- 
खानाने जाऊन प्रथम भेट घ्यावी, म्हृणजे लगेच तुमच्या मागण्या पुर्ण होतील. ! 
या संभाषणावरून दोघांच्या ओठात एक व पोटात दुसरेच कसे होते ते दिसुन येते. 
दोघेही एकमेकांचा हेतु जाणून होते. पण स्वतःच्या अंतरंगाचा दुसर्‍याला पत्ता लागू 
न देता त्याला चकवून त्याच्यावर कुरघोडी करण्याची प्रत्येकजण शर्थ करीत होता. 
मसउदखानाचे म्हणणे असे की, मुघलांनी प्रथम आमच्या अटी मान्य केल्या म्हणजे 
आम्ही शर्जाखानाला त्यांच्याकडे पाठवू. या उलट, शर्जाखानाने प्रथम आमच्याकडे 
आले पाहिजे, म्हणजे विजापूरकरांच्या मागण्या मान्य करू, हा मुस्तफाचा आग्रह 
होता. दोघेही एकमेकाशी प्रामाणिक नव्हते. शर्जाखानाला नंतर पाठवू असे 
म्हणण्यात मसऊदाचा हेतु संभाजीची मदत येऊन पोहोचेपर्यंत कालापहरण 
करण्याचा होता. तर मुस्ताफाचा उद्देश हा की, प्रथम शर्जाखान आपल्याकडे आला 
को, त्याच्यावर हरतऱ्हेचे दडपण आणून आपण म्हणू त्या अटी त्याच्याकडून मान्य 
करून घेणे सोपे जाईल. आणि हे न जमल्यास शर्जाखानाला ओलीस ठेवून घेऊन 


२२ . झा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


त्याच्या बदलात विजापूरच्या किल्ल्याचा म्हणजे पर्यायाने आदिल्शाहीचा सौदा 
पदरात पाडून घेता येईल. यावरून, उभयपक्षांचे खायचे दात व दाखवायचे दात 
कसे वेगळे होते ते दिसुन येते. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे” 
विजापुरकर लष्करीदृष्ट्या मुघलांपेक्षा दुबल असले तरी वाटाघाटींच्या बैठकीत 


ते पडती बाजू घ्यायला सहजासहजी तयार नव्हते. याचे कारण त्यांना असलेला 
संभाजी व गोवळकोंडेकर यांचा सक्रिय पाठिबा. 


आपल्या गभित धमकीला मसऊदखान बधत नाही हे पाहून मुस्तफाने 
आपल्या भात्यातील शेवटचे अस्त्र काढले. तो निर्वाणीच्या स्वरात म्हणाला, 
* शर्जाखानाची भेट स्थगित करण्याविषयी तसेच खर्चाबद्दल मदत करण्याच्या 
(तुमच्या) विनंतीसंबंधी आमच्या नावे बादशाही हुकूम सादर झालेला आहे. 
तसेच (शर्जाखानाच्या) भेटीबावत अत्यंत कडक ताकीद देणारा बादशाही हुकूमही 
येऊन पोहोचत आहे. तेव्हा शर्जाखान आमच्या भेटीस आला तर उत्तम, नाही तर 
त्याच्यासह (शर्जाखानासह) विजापूरच्या सर्व रहिवाऱ्यांवर बादशाही रोष 
ओढवेल. काही झाले तरी कोणालाही (आम्ही) खर्चाच्या बाबतीत अजिबात 
मदत करणार नाही. ' या वाक्यावरून मुघलांची दडपशाही वृत्ती तर प्रगट 


होतेच, शिवाय लाच देऊन मसऊद व शर्जाखान यांना विकत घेण्याचा प्रयत्न ते 
कसा करीत होते यावरही चांगला प्रकाश पडतो. 


मुस्तफाने याप्रमाणे उघड क्मकावण्या द्यावयास सुरुवात केल्यावर, आता 
जास्त ताणून धरण्यात अर्थ नाही, हे सिद्दी मसऊद याने ओळखले. मुस्तफाने 
त्याला सुचविले की, आशिक मुहम्मद नावाचा दिळेरखानाचा सेवक हा स्वतः | 
मसऊद व शर्जाखान या दोघांच्या विशवासातला आहे, त्याच्या मध्यस्थीने शर्जा- 
खानाने दिलेरखानाची भेट घ्यावी. आशिक्र मुहम्मदाच्या नावाचे पिल्लू मुस्तफाने 
मुद्दाम सोडलेले होते. या आक्षिक मुहम्मदाने सन १६७९-८० च्या दिलेरखानाच्या 
विजापुरच्या मोहिमेच्या वेळी भूलथापा मारून शर्जाखानाला दिलेरखानाच्या 
बाजूला वळविले होते.१६ त्यामुळे मसऊद त्याच्यावर मनातून रागावून होता. 
उलट मुस्तफा काशीला मात्र, आज्षिक मुहम्मद पूर्वीप्रमाणे शर्जाखानाचा मासा 
अचूक गळाला लावील, ही खात्री होती. आशिक मुहम्मदाचे नाव सुचविण्यात 
मुस्तफाच्या मनातील कावा मसऊदाच्या ध्यानात आला नाही असे नाही. पण 
मुस्तफाच्या निर्वाणीच्या धमकीमुळे त्याचा निरूपाय होऊन त्याने मुस्तफाची सुचना 
बाह्यतः मान्य केली. 


मुस्तफाने दिलेरखानाच्या भेटीची सूचना केली खरी, पण नंतर त्याच्या 
रूक्षात आले कौ आपली गफलत झाली. कारण दिलेरखान हा त्यावेळी अवरंगा- 
बादेला बादशहाकडे होता. म्हणून तो उद्गारला, ' सध्या दिलेरखान हा बादशाही 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या 'राजका'रणातील......नवा प्रकाश ३३ 


कामासाठी त्याच्याजवळ (बादशहाजवळ) आहे. तेव्हा ही भेट घडवून आणण्या- 
साठी तो आता येथे कसा येऊ शकणार? खेरीज, दिलेरखान हा बाददाहाच्या 
अत्यंत उमद्या सरदारांसमवेत असतो. ते (सरदार) त्याला त्याची (शर्जाखानाची ) 
भेट घेऊ देणार नाहीत. (इतंकेच नव्हें) त्याचे नाव देखील घेऊ देणार नाहीत. 
या वाक्यात, मस्तफा एकीकडे आपली चूक कवूल करत आहे तर दुसरीकडे 

घलांच्या जन्मजात श्रेष्ठत्वाची भावना त्याला गप्प बसू देत नाही. तो मसऊद- 
खानाला असे सुचवीत आहे की शर्जाखानाची आज मुघलांना राजकीय गरज आहे 
म्हणून तुमच्या दारी मी आलेळो आहे. वास्तविक दिलेरखानासारख्या श्रेष्ठ दर्जाच्या 
जातिवंत मघळ सरदाराळा इतरही त्याच दर्जाचे मुघल सरदार शर्जाखानासारख्या 
कनिष्ठ सरदाराची भेट घेऊ देणार नाहीत, मग शर्जाखान विजापूरदरबारी किती 
का मोठा असेना. शर्जाखानाळा मुघल चाकरीसाठी बोलावतात ही त्यांची त्याच्या- 
वर मेहरवानी होय. वंशश्रेष्ठत्वाचा पगडा माणसाच्या मनावर किती जबरदस्त 
_असतो आणि त्यामळे मी मी म्हणणारे राजकारणी पुरुषही प्रसंगी कसे वाहवत 
जातात त्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ! सन १६८० मध्ये दिलेरखानाने शर्जाख्ानाला 
सिद्दी मसउदापासुन फोडून आपल्या बाजूला वळविले होते.' * पण लवकरच मसउ- 
दाच्या खटपटीमळे शर्जाखान परत विजापूरच्या बाजूला आला. तो राग दिलेर- 
खानादि मघल सरदारांच्या मनात सतत धुमसंत असल्याने, त्याचा उद्रेक होऊन 
मस्तफाचा शर्जाखानाला हा वरील अहेर ! प्रस्तुत फारसी कागदाच्या लेखकाने 
मस्तफा-मसऊद संभाषणाद्वारे मानवी स्वभावातील विविध छटांचेही . केलेले हे 
चित्रण पाहण्यासारखे आहें 


मसउदाने मस्तफाच्या टोमण्याकडे दुलेक्ष करून स्वतःची एक सूचना त्याच्या 

पुढे मांडली. तो म्हणाला, ' . (दिलेरखानाला येणं शक्‍य नसेल तर) तुम्ही प्रथम 

शाहजाद्याकडे (अअझञभकडे) अर्ज करून यादगारअलीची* ० (शर्जाखानाशी ) 

भषट घडवन आणावी. नंतर त्याने (यादगारअलोने) आमच्याकडे यावे म्हणजे 

आम्ही तिकडील (मुधलांकडील) हकोगत त्याला विचारूंन घेऊ आणि त्याला 
आमच्या माणसाबरोबर परत पाठवू 


या ठिकाणी ससऊद-म॒स्तफा संवादातील तहासंबंधीचा भाग संपला. मग 
एकदम संभाषणाच्या ओघात, ज्याच्या मध्यस्थीने दोघांची भेट घडून आली, त्या 
मियानजीचा विषय निघाला. दुदवाने मियानजीसंबंधी दोघांचे जे बोलणे झाले 
त्यातील काही महत्त्वाचा भाग फाटलेला असल्याने, मियानजीच्या कथेतील त्या 
भागापुरते धागेदोरे एकदर संदर्भ लक्षात घेऊन कल्पनन जळवावे लागतात. हे धागे- 
दोरे जुळवल्यावर मियानजीच्या कथेची रचना खालीलप्रमाणे होते 


अचि 


9 भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


मुघल-विजापुरकर वाटाघाटी रेंगाळण्याला तसेच विजापुरकरोंचे संभाजीशी 
सुत जमण्यास मियानजी जबाबदार आहे, असा मुस्तफा काशीला संशय वाटत होता. | 


त्याने मसउदाला सुचविले की, मियानजीने संभाजीच्या कारस्थानात सामील होऊन 
विजापुरकरांचा एक किल्ला दग्याने घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे; म्हणून आपणही 
त्याला कपटप्रयोग करून पकडले पाहिजे. पुढे मुस्तफा म्हणतो, * उपर्युक्त किल्ले- 


दारास जिवे मारण्याचा त्याच्या (मियानजीच्या ) नोकरांचा विचार होता. म्हणून | 


त्यानी (नोकरानी) किल्लेदाराचा एक उत्तम 
नावाच्या ख्वाजा सराईस*< 
वाडी देऊ, अशी इच्छा ख्वाजा सराईजवळ प्रदर्शित केली. मुस्तफाच्या म्हणण्याचा 
आशय असा,.को, किल्ल्याच्या बदल्यात आम्ही किल्लेदाराला 
सांगून मियानजीच्या नोकरांनी किल्लेदाराच्या ख्वा 


खान्यावरील प्रमुखाला वश करून घेतले. त्यानंतर किल्लेदाराक्षी बोलणी करण्याच्या 
मिषाने जाऊन त्याला ठार मारून त्याचा किल्ला बळकावण्याचा व्यूह त्यांनी रचला. 


हा किल्ला ते संभाजीच्या हवाली करणार होते. हे कारस्थान पार पाडण्यासाठी 
संभाजीचे साठ मावळे प्यादे 


नोकर असलेल्या मलिक मूदाक 


केली. तसेच ख्वाजा सराईच्या लोकांना त्याने किल्ल्या 


संभाजीला जेव्हा ही बातमी समजली 
फार वाईट वाटले. 


ल्ल्याच्या दरवाजाबाहेर काढले. 
तेव्हा त्याला आपला कट फसल्याबद्दल 


संभाजीच्या या अयशस्वी कटाच्या 
नव्या पैलूवर प्रकाश पडत आहे. दुदैवाने 
अयशस्वी कट केला, त्याचे व त्याच्य 


द्दी मसउदाने त्यांच्या किल्ल्यातील 
या मुघळ-विजापुरकर वाटाघाटींचा 
त्यामुळे विजापुरकर वरून आपल्याक्षी 
शरण जाऊन विजापुरचा किल्ला त्यांच्या 
का त्याला असावी. तसे आपल्यास तो 
शास स्वत:च्या पदरात पाडून घ्यावा या 


हवाली तर करणार नाहीत ना, अशी शां 


आपल्या विश्वासात घेऊन, उपर्युक्त किल्लेदारास । 


दाराला एक गाव देतो, असे । 
जा सराईला म्हणजे जनान- 


करण्यासाठी नेमलेल्या इसमाबरोंवर 


कल्ल्यात दडून बसलेले होते. पण किल्लेदारास या 
ल्यामुळे त्याने किल्ल्यातील साठ मावळे प्याद्यांची कत्तळ 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील,.....तवा प्रकाश ३५ 


उद्देशाने मियानजीला व त्याच्या लोकांना फितवून त्याने आपला कट शिजविला 
असावा. 


अर्थात हा सवे तक॑ झाला. संभाजीचा कट विजापुरकरांच्या दुसऱ्या एखाद्या 
किल्ल्यासंबंधी असण्याचीही शक्‍यता आहे. त्याचा कट विजापूरच्या किल्ल्यासंबंधी 
असो वा विजापुरकरांच्या दुसऱ्या एखाद्या किल्ल्यासंबंधी असो, त्यावरून एक गोष्ट 
निश्चितपणे सिद्ध होते. ती . म्हणजे, सिही मसऊद व अवरंगजेब या दोघांच्या 
हशाहाला काटशह देऊन संभाजीने आपल्या अंगचे मुत्सद्दीपणा व राजकीय संधिसाधु- 
पणा हे दोन गुण १६८३ मध्ये दाखवून दिले. अवरंगजेब हा संभाजीचा उघड शत्रू 
होता. पण सिद्दी मसऊद व शर्जाखान हे दोघेजण मराठे व मुघल या दोन डगरीवर 
हात ठेवून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करीत होते. विजापुरकरांच्या मत्रीचे 
महत्त्व स्वराज्य रक्षणाच्या दृष्टीने ओळखूनही, त्यांच्या धूतेपणाच्या डावपेचाला 
चपखल उत्तर देण्याची वास्तव दृष्टी संभाजीने दाखविली, हे विश्षेष. त्याचा कट 
अयशस्वी झाला हे त्याचे दुर्देव. १६७९ मध्ये शिवाजीचा विजापूरचा किल्ला दग्याने 
घेण्याचा कट अयशस्वी झाला होता त्याची येथे आठवण येते. विजापुरकरांच्या 
किल्ल्याविरुद्ध कट घडवून आणण्यात व्यक्‍त झालेले संभाजीचे राजकारणचातुयं व 
१६८१-८२ मध्ये मुघलांचा रणांगणावर प्रतिकार करण्यात त्याने दाखविलेली 
धडाडी विचारात घेता, स्वराज्यावरील परचक्रनिवारण्याच्या बाबतीत आपल्या 
कारकिर्दीच्या आरंभीच्या दोनतीन वर्षांत तरी त्याने छत्रपतिपदाला साजेसे , कतृत्व 
दाखविले, असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. 


१६८३ च्या पूर्वार्धात या सर्व घडामोडी चालू असता शाहजादा अकबर याच्या 
हालचाली काय होत्या, हें प्रस्तुत कागदाच्या अखेरीस दिलेले आहे. वर दिलेल्या 
संभाजीच्या कटाशी किवा दक्षिणच्या राजकारणाशी त्याचा काहीही संबंध 
नव्हता. तो या वेळी गोवे प्रदेशातील परगणे डिचोली येथे रहात होता. त्याने 
दुर्गावास वगैरे आपल्या नोकरांस बहुतेक सर्वे लष्कराबरोबर छावणीसाठी 
घाटावर * खुदावंदपूर२* तर्फेतील मौजे चिकोहळूळी येथे पाठविले. या सुमारास 
संभाजी पन्हाळयाळा जाणार होता आणि तो तेथे पोहोचल्यावर अकबर स्वतः 
छावणीसाठी डिचोलीहून खुदावंदपूर येथे जाणार होता. खुदावंदपुरला जाण्याचा 
त्याचा हेतु पन्हाळघाला येणार्‍या संभाजीची भेट घेण्याचा होता असे दिसते. 
खुदावंदपूर व चिकीहळूळी ही गावे नकाशात सापडत नाहीत. अकबराचा संभाजीला 
भेटण्याचा उददेश लक्षात घेता, ही गावे पन्हाळ्यापासून जवळ, डिचोली-बेळगाव- 
कोल्हापूर मार्गाच्या आसपास, कोल्हापूर किवा बेळगाव जिल्ह्यात असावीत. 
अकबराने आपला चाकर सुंदर्रासग याच्यामार्फत संभाजीला एक रत्नजडित अंगठी, 
एक कर्णेफूळ, एक पक्क्या काचेचा आरसा, कस्तुरी, अरबी थोडा, वगेरे वस्तू भेट 


$९६॥४९ १ 
छत विंड फॅड, कोडे दॉशणि 
लुळींध्रॉर डोक, बुवि-धशडे न्झ्शे 


३६ - झा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


म्हणून पाठविल्या. उलट संभाजीने विदनूर किल्ल्याच्या जमीनदौराकडून आलेल्या 
नजराण्यापैकी पाच हजार होन अकबराच्या खर्चासाठी देवविले व सुंदरसिंगास 
एक शाल, कानातील कडे व कापडाचे ठाण देऊन त्याची रवानगी केली. 


अकबर-संभाजी संबंधाविषयी इतकी बारकाव्याने माहिती देऊन हा एक 
आगळा व वैदिष्ट्यपुर्ण कागद संपलेला आहे. असे कागद अधिकाधिक प्रमाणात 
सापडत गेले तर इतिहाससंशोधनाला ते एक वरदानच ठरेल. 


टीपा 


स सन १६६० त क्रिवाजीमहाराज पन्हाळघाहून निसटून विज्ञाळगडाळा 
, चालले त्या वेळी त्यांचा पाठलाग करणारा सिद्दी मसऊद हाच होय. त्याला प्रस्तुत 
फारशी कागदात मदार-उल्‌ू-महाम असे संबोधिलेले आहे. 


१. छत्रपती संभाजी महाराज, पृ. २०१-२०२; प्राणा ज&पा'122९0 
शग. 1४, ७0. 340-41; ए55ए१ालाठ्या, ७1102 कैचा 8101012 1]”0110९ए2५6, 
ग्र. प्र. २. €. ७००९6४5, ९०. 7, ७. 103-104. 

२. कित्ता. 

३. विजापूरची आदिल्श्याही, पृ. ५८६. 

* ४. ॥॥895911-6€- 88णा्ा ता, ७. 145. 
५. छत्रपती संभाजी महाराज, पृ. २४१, हिंदवी स्वराज्य आणि मोगल,पृ.४० 
६. शिवचरित्रप्रदीप (जेधे शकावली ) 


। पृ. २२; पोतृंगेज-मराठे संबंध, पु. 
९४-११०; पाड ०01 3018112700, ९ 


०] 1०, ७७. 317-330. 


७. पाड ०01 *॥1812205, ४०), 1५, 9. 340; 1. प. १. ८. 
९॥००८९01125, १०] 7८, ७. 103-.104. 


८. श्िवचरित्रप्रदीप, पृ. ३१. 

९, ॥॥88७1--९- $)६॥ेषट्रापां,. 131, 134. 
१० विजापुरची आदिलशाही, पृ. ५८२-५८५. 
रः ॥॥8७1-€-418॥॥टा, 0. 134, 

१२. कित्ता, पृ. १३५. 

१२. नावावरून हा मियानजी बहुधा मुसलमान असावा, असे वाटते. 


१४. हा शाहजादा अअझम याच्या पदरी असुन 
श्रिया पंथाचा असल्याने अवरंगजेबाची त्याच्या 
चरित्र । मआासिर-उल्‌-उमरा या फारसी 
भाग ४, पृ. ५०३-५०४ ( 


“ह 


' त्याचा आवडता होता. तो 
वर गरमर्जी होती. त्याचे जीवन” 
ग्रंथात दिलेले आहे [ पहा, मुगल दरबार 


मआसिर-उल्‌-उमरा ! च्या हिंदी भाषांतराचा ग्रंथ ] 


संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील .....नवा प्रकार ३७ 


_ १५. सन १६७९ मध्ये दिलेरखान पठाणाने विजापूरच्या किल्ल्यावर हल्ला 
केला त्या वेळी विजापुरचा मुख्य वजीर सिद्दी मसऊद याच्या तर्फे या सय्यद 
आलमने वकील म्हणून दिळेरखानाशी बोलणी केली होती. पहा, विजापूरची भादि- 
ल्याही, पू. ५५५-५६. 

१६. विजापूरची आदिलशाही, पृ. ५२३७-३८. 

१७. हा यादगारअली मुघलांकडील वजनदार सरदार दिसतो. पण त्याचा 
उल्लेख कोणत्याही ऐतिहासिक साधनांत नसल्याने त्याच्याबद्दलची काहीही माहिती 
उपलब्ध नाही. | 

१८. जनानखान्यावरील प्रमुख. 


१९. घाटावर या अर्थी प्रस्तुत कागदात * बालाघाट ' हा शब्द वापरलेला 
आहे. बालाघाट प्रदेशाशी त्याचा काहीही संबंध नाही. १ 


२०. खुदावंदपूर या नावाची पाचसहा गावे वऱ्हाडात आहेत. तसेच 
धारवांडापासुन' सुमारे २० मैलांवर खुदावंतपूर नावाचे गाव असल्याबद्दलचा उल्लेख 
सेतुमाधराव पगडी यांच्या * मोगल दरबारची बातमीपत्रे ' (भारतीय इतिहास 
आणि संस्क्राति, त्रैमासिक, वर्षे १२, अंक ४५ वा, एप्रिल १९७५, पृ. ८०, ८ जुले 
१६९४ चे बातमीपत्र) या लेखात आलेला आहे. ही सर्वे गावे, संभाजीचा मुक्काम 
जेथे होणार होता त्या पन्हाळगडापासून खूप दुरवर तसेच मुघलांच्या प्रदेशात अस- 
ल्याने, शाहजादा अकबर त्यांपैकी कोणत्याही गावी जाणे शक्‍य वाटत नाही. 


सन १६५९ मध्ये शिवाजीमहाराजांनी अफलजलखानाचा वध केल्यावर, 
नेताजी पालकर याने विजापुरकरांचा मुलूख लुटून जी गावे मराठ्यांच्या ताब्यात 
भाणली त्यात क्षुद्रवंद्यपूर नावाच्या गावाचा उल्लेख शिवभारतकार परमानुंदाने 
अध्याय २५, *लोक ५ मध्ये केलेला आहे. हे क्षुद्रवंद्ययूर बहुधा खुदावंतपूर 
असण्याची दाक्‍यता आहे. नेताजीने लुटलेल्या गावांची शिवभारतकाराची यादी पाहता, 
हे क्षुद्रवंद्ययपूर, कोल्हापूर, बेळमाव किवा धारवाड जिल्ह्यांतील वाटते. जेधे 
शकावलीतही (शिवचरित्रप्रदीप, पृ. २३) खुदावंदपुराचा उल्लेख आहे. 


श्र 


कान्हेरी येथील अप्रकाशित त्राह्मी लेख 
शोभना गोखले 


'कान्हेरी मुंबईच्या बोरिवली या उपनगरापासून दक्षिणेस सुमारे १० कि. मी. . 
अंतरावर आहे. येथील पर्वतराजीस * कुष्णशेल ! हें नाव असून या गिरिकंदरात 
सुमारे १०९ बौद्धगुंफा आहेत. सातवाहन काळामध्ये या परिसराचे महत्त्व अधिकच 
वाढले. या गुंफांची वास्तुकला, येथील शिल्पसौंदर्य आणि ब्राह्मी लेख या सर्वांनी 
प्राचीन भारतीय इतिहासात मोलाची भर घातली आहे. कान्हेरीचे ब्राह्मी लेख 
बर्ड), वेस्टर, बर्जेस3, आदी संशोधकांनी वाचले. त्यांनी त्या लेखांचे संशोधनपूणं 
विवेचन केले. त्यानंतर कै. डॉ. मोरेश्‍वर गंगाधर दीक्षित यांनी आपल्या पी.एच्‌.डी. 
च्या प्रबंधात तेथील काही अप्रकाशित लेखांचे वाचन केले, परंतु तरीसुद्धा काही 


लेख अप्रकाशित राहिले आहेत. हें लेख त्रुटित असून तेथील अतिवृष्टीमुळे ते 
झिजलेले आहेत. न 


गेल्या वर्षी तेथील स्मशानभूमीत काही नवीन लेख सापडले आहेत. 


प्रस्तुत लेख गुंफा क्र. ७५ मधील असून डाव्या बाजूस टाक्याच्या वर 
लिहिलेला आहे. ह्या टाक्यावर ८७ सें. मी. ९४ सें. मी. एवढी जागा गुळ- 
गुळीत केली असून त्यावर हा दहा ओळींचा लेख कोरला आहे. अतिपावसामुळे 
रेख झिजला असल्यामुळे त्याचे वाचन करणे अवघड झाले आहे. 


लिपो : कान्हेरीच्या इतर लेखांमध्ये दुसऱ्या शतकातील लिपी आढळून 
येते. प्रस्तुत लेखात तसेच लिपीवैचित्र्य असुन त्याशिवाय एका वॅगळ्याच धाटणीचा 
प्रत्यय येतो. नागार्जुनीकोंडा येथील लेखाप्रमाणे 'अ?, ' क!, ' र ' आदी अक्षरांतील 
उभा दंड लांब असून त्याच्या डावीकडे अकुल्या झाल्या आहेत. वेलांटी ही गोलाकार 
पद्धतीने काढली असल्यामुळे या लेखातील लिपीचा काल दुसर्‍या शतकाचा उत्तराधे 
ते तिसर्‍या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंतचा धरण्यास ह्रकत नाही. 


भाषा : लेखाची भाषा प्राकृत असुन लेखाची सुरुवात “सिद्ध * या श॑ 
झाली आहे. लेखाच्या शेवटी “ सुखाय ' असे लिहिले आहे. 

वणेव्यवस्था : लेखामध्ये लक्षात येण्यासारखे 
लेखाच्या शेवटी मात्र * सुखाय ! या शब्दाच्या ऐवजी ' 
तो कोरक्याची चूक असावी. 


ब्दाने 


विश्षेष आढळत नाहीत. 
सुधाय * असे लिहिले आहे, 


कान्हेरी येथील अप्रकाशित ब्राह्मी लेख | ह 


विषय : कल्याणच्या नंदनाचा पुत्र अचल हा तेथे व्यापारी होता. त्याची 
पत्नी लवनिका हिने आपले माता-पिता आणि सर्वाचे हित आणि सुख यासाठी 
लेणे व स्नानासाठी टाके दान दिले. कल्याणच्या अंबालिका विहारासाठी तीनशे 
कार्षापणांची कायम ठेव दिली आणि त्या निधीतून “ चातुदीससंघाच्या * भिक्षूंच्या 
वस्त्रप्रावरणांची सोय केली. 

हा.लेख कान्हेरी लेखांमध्ये अतिशय महत्त्वाचा आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये 
सह्याद्रीच्या गिरिकंदरात अनेक बौद्धळेणी व विहार आहेत हें सर्वश्रुत आहे. परंतु 
आतापर्यंत त्यातील विहारांपैकी एकाचेही नाव ज्ञात नव्हते. गुंफा क्र. तीन या लेखात 
कल्याण येथील 'अंबालिका विहार? या नावाचा उल्लेख आला आहे, परंतु त्याचे 
निश्चित स्थान आजवर अंधारात होते. ' बॉम्बे गॅझेटियर '* मध्ये मुंबईजवळील ' 
अंबरनाथ येथील देवळाच्या जागीच अंबालिकाविहार असावा असे नमूद केले आहें. 
परंतु अंबरनाथ येथे प्राचीन विहाराच्या अस्तित्वाच्या खुणा दिसत नाहीत. उलट- 


. पक्षी, कल्याणपासून आग्नेयेस ८ कि. मि. अंतरावर असलेल्या आंबिवले या गावी 


प्राचीन विहार आहे. तोच प्राचीन अंबालिकाविहार असण्याची शक्‍यता जास्त 
वाटते. कान्हेरी येथील चैत्यगृहातील लेखामध्ये अंबालिकाविहाराला * उपोस्थ- 
झाला ' आणि “ ओवरक !- ओवऱ्या बांधल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या 
विहाराच्या दालनामध्ये कान्हेरी येथील विहाराप्रमाणेच भितीच्या तिन्ही बाजूस 
बाके कोरली आहेत. कान्हेरी येथील उत्कीण लेखातील पुरावा आणि उभय वास्तूं- 
मधील बांधणीचे साम्य यावरून आंबिवले येथील विहार म्हणजेच अंबालिकाविहार 
हे मत प्रतिपादन करण्यास आपणास सवळ पुरावा मिळतो. आंबिवले येथील विहार 
उल्हास नदीच्या काठी आहे. त्यामध्ये ६"५मी. ४६ मी. ३ १.५ असे मोठे 
दालन असून तिन्ही बाजूस चार-चार याप्रमाणे बारा खोल्या आहेत. 


बौद्ध विहारांना नाव देण्याची प्रथा ही फार प्राचीन आहे. “ ज़ेतवन ' आणि 
£ घोषिताराम ! ही नावे भारतीय इतिहासात सुपरिचित आहेत. कोशांबी* येथे 
घोषिताराम याचा उल्लेख असलेला इ. पहिल्या शतकातील लेख सापडला आहे- 
घोषितारामाची नेमकी जागा जरी आज ज्ञात नसली तरी इ. पहिल्या शतकामध्ये 
घोषितारामाची जागा ज्या ठिकाणी लेख सापडला तीच होती असे म्हणावयास 
हरकत नाही. आराकान येथील चंद्रवंशातील ताम्रपटात ' जेतवना ' चा” उल्लेख 
आहे. अर्थात ' जेतवन ' हें नाव इतके लोकप्रिय होते कौ, नंतरच्या काळातही 
श्रीलंकेत असलेल्या विहाराला ' जेतवनविहार ' असे नामाभिधान असल्याचा 
उल्लेख आहे. र 


कल्याण येथील विहाराला अंबालिका हें नाव वसे प्राप्त झाले, याबद्दलचा 
मात्र कोठेही उल्लेख नाही. अंबालिका एखादी थोर भिक्षणी असावी किवा. संपन्न 


२ 


० भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. रर्‍ड 


व्यापाऱ्याची पत्नी असावी. तिने आपल्या साता-पित्यांच्या आणि सर्द प्राणी- 
मात्रांच्या सुखासाठी हे दान दिळे असण्याची शक्यता आहे. सातवाहन राजांच्य़ा 
अमदानीत कल्याण हे वंदर भरभराटीस आले होते. या वंदराचा पेरिप्टस€ आणि 
टॉलेमी* यांनी उल्लेख केला आहे. 

दुसऱ्या शतकात मान्सून वाऱ्यांचा शोध लागला आणि त्याच सुमारास 
भारताच्या परिचिम किनाऱ्याशी रोमचा व्यापार सुरू झाला. सातवाहनकालात 
नाणेघाटातून कल्याण बंदरास येणे जास्त सुल्भ असल्यामुळे हे बंदर अधिकच 
भरभराटीस आले. त्यामुळे तेथील व्यापाऱ्यांना अमाप पैसा मिळाला आणि या 
पैक्षांचा विनियोग त्यांनी कान्हेरीचे क्िल्प उभारण्यास केली. का न्हेरीच्या लेखांतून * 
केल्याणच्या बारा व्यापार्‍यांचा उल्लेख आहे, ही गोष्ट घेथे नमूद करणे आवश्‍यक 
आहे. १ 

कान्हेरी येथील चंत्यगृहामध्ये असलेल्या लेखात सोपारे, अंबालिकाविहार, 
पैठण येथे देणगी दिल्याचा उल्लेख आहे. ही देणग्यांची यादी प्राचीन व्यापारी 
मार्गानुसार होती, ही गोष्ट चितनीय आहे. 
.:_ सध्याच्या कल्याण आणि आंविवले था गावापासुन वाहणाऱ्या उल्हास 
नदीचा अभ्यास केल्यास असे दिसुन येते की, त्या नदीतून प्राचीन काळी व्यापार 
चालत असावा. कल्याणहून प्राचीन काळी अंबालिकाविहारापर्यंत व्यापारी लोक 


यंत असावेत आणि तेथून ते नाणेघाटातून प्रतिष्ठानाकडे रवाना होत असावेत असे . 
दिसते. 


या लेखात अंबालिकाविहारातीळ चातुदीससंघाला दान दिल्याचा उल्लेख 
आहे. विश्‍वबंधुत्वाची कल्पना ही खुद्द गोतमवुद्धाचीच. अनाथपिडकाने जेतवन- 
विहार चातुदीससंघाला दान दिला होता. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नहपानपवेकालीन 
छप्यातील लेखातून चातुदीस* १ संघाचा उल्लेख नाही. नाशिक येथीळ लेखात 
* भद्रावनीय ' आणि काले येथील लेखात ' महासांधिक्र ' यांचा उल्लेख . आहे. 
नाशिक येथीऴ नहपान राजाच्या ळेखात१२ चातुदीस संघाचा उल्लेख आला. 
परकोयं राजाची सत्ता आणि परदेक्याश्ी व्यापारी दळणवळण या दोन्हीमुळे 
तत्कालीन संस्कृतीची क्षितिजे आपोआप विस्तारली, याचा हा उत्तम पुरावा आहे. 

या लेखाच्या दानकर्त्तीचे नाव ' लवनिका आहे. ती' वहुधा * लोण ! 
म्हणजे सध्याचे ' लोनाड ' येथील रहाणारी असावी. लोनाडचा * लोण ' असा 
उल्लेख शिलाहारराजा अपराजित याच्या भादान*३ खात आणि भल्लिकार्जन 
राजाच्या वसई" ४ येथील शिलालेखात आला आहे. गावापासून नाव देण्याची 
प्रथा फार जुनी आहे. उदा. अवंती नगरीत रहाणाऱ्या स्त्रीचे नाव अवंतिका 
माळव-मालविका इ. ही नावे सुप्रसिद्ध आहेत. ; 


कान्हेरी येथील अप्रकाशित ब्राह्मी लेख 84 


अश्यातऱहेने प्रस्तुत शिळालेखाने महाराष्ट्राच्या प्राचीन इतिहासात मोलाची 
९ भर घातली आहे यात कषंका नाही. 
वाचल 
ओळ-१ सिधं उपासकस कलिअणकस नदणपुतस 
ओळ--२ गहपतिस सेविस अचलस धरिणी 
झओोळ-३ लवनिकाये सपरिवाराय देयधम लेण 
"-ओळ-४ पानियपोटि व्हाणपोढी कलिवाण अबालिकस 
ओळ--५ सधघनिंवासण लेणस अखयनिवि काहापणमिणि 
: ओळ-६ सतांनि तिंणी अखयनिवी भिखुसंघे देयघम 
ओळ--७ सवासतिणी:..-....... तुमिंयागपा........... चि 
ओळ-८ वंरिके ही पानि............ च देयधम चि 
ओळ-९ रिचाक चातुदिस भिखुसघच माता पितुना 
ओळ-१० पुयथ सवसतहित सुघाय. 
टीपा 
1) छा 3., पाजूलांल्या रे९ट्हायो8$ 00. 8. शांट्रांग क्यात 
७पाल)169 01 (118 छेपठता& कात उठाव रिला्टटांणाड, 1099, 1847. 
2) श९5( 8., 33018, ९०. 1] 1862, 0 1.14 
3) उणाहा ७., ॥ला००0पटा०) 8०४०९४ ण फछढडाटया तींच 
४५०]. ४. । 
4) जिजा ॥॥. ख., छाततताश 8टतशालशा$ र्ण छु. पाता 
5) 8०11089 (392९601, शन. टा०, 0. 7. 
6) (खाल्या &., फी. 106. ५५1५ 0. 14. 
7) 87०९ 12. €., फकरा, ्रात., ४०. अशा, 0. 61. 
8) ञयार्जी ७. प्र. प ऐगार्‍105$ ० ९ (1196081) 9९8 ७. 197. 
9) एुण्यातेहा &. ए., ल ात12'5 &॥लं21( 110189 95 (१:५४ 
0५१ एगश]69, 0. 40. 7 
10) 1.00 उउ., ॥]एलातीळ (0 एक. तात. ४०. अ. 
11) &हयाच्चा! ए., ७, हष. शा, ७. 47. 
12) $शाक्या ]., 11. प्रात. ४०. शा, ७. 80. 
13) ४. प्लपठणा ए., ए. प्रात. शन. शरा, 0. 267. 
14) 580ाव्कां2 नि. 1)., ए०॥४४० 8. €., ७७. त. ४०. %॥ा, 
9. 274, 


ठीलाशुक बिल्वमंगलाचे कृष्णक्णीमृत' 
वसुधा गंधे 


भारतातील मध्ययुगीन विचारप्रवाहांमध्ये वेष्णवपंथाला महत्त्वाचे स्थान 
होते. साहजिकच ह्या काळात कृष्णभक्तीपर रचना विपुल झाली. जयदेवाचे 
“गीतगोविन्द* त्यातील लयबद्ध माधुर्यामुळे सर्वश्रुतच आहे. चौदाव्या शतकाच्या 
पूर्वार्धातील असाच एक दुसरा कृष्णभक्तिपर संस्कृत इलोकांचा संग्रह म्हणज 


' कृष्णकर्णामृत.' “ करारविन्देन पदारविन्दम्‌ ' किवा * प्रात: स्मरामि ' हे आपल्याला 
सुपरिचित असलेले इ₹लोक ह्या कृष्णकर्णामतांतलेच. 


जवळजवळ सत्तर हस्तलिखितांचा अभ्यास 
करून श्रीमती फ्रॅन्सिस विल्सन ह्यांनी 
केली आहे. ह्यां संपादित आवृत्तीत 


[स करून पाठभेदांची चिकित्सा 


“ बहुतेक संस्कृत ग्रंथांच्या लेखकांच्या 
माहिती उपलब्ध नसते. कृष्णकर्णामृत त्याला 
हा त्याचा कवी मानला जातो. ह्या क 


अगर कवींच्या कालाविषयी निडिचत 
1] बिल्वमंगल 
1 अपवाद नाही. लीलाशुक बिल 


शतक म्हणजे बरोबर शंभर नाहीत, शंभरापेक्षा 


| सुद्धा इलोक एका शतकात गणले आहेत. चेतन्यांनी 
त्यांच्या दक्षिण भारताच्या यात्रेच्या वेळी हे काव्य बंगालमध्ये नेले, तेथे यातील 


फक्त पहिलेच शतक कृष्णकर्णामृत म्हणून मानले जाते. चैतन्यांचे अनयायी ते 
प्रमाणभूत मानतात. तर दक्षिणेकडे प्र 


जास्तच, म्हणजे ११२ पर्यंत 


लीलाशुक बिल्वमंगलाचे कृष्णकर्णामृत ४३ 


चरित्रातील बहुतेक महत्त्वाच्या प्रसंगांचे उल्लेख यात आलेले आहेत- विशेषतः 
ह्या काव्याच्या दुसऱ्या शतकात. कालियाशासन (२.२), पूतनेचा वध (२.२९) 
रुक्मिणीहरण (२.३३), कंसवध (२.३६ ), सत्यभामेच्या दारात पारिजातकाचे 
झाड (२.४२), गोवर्धन पर्वत करंगळीवर उचलणे (२.२६ आणि २.५२), पांडवांच्या 
घोड्यांना खरारा (२-४७), अन्धकाचा वध (२.८०), पुण्यशील नंदाने स्वत:ची 
मुलगी देऊन कृष्ण प्राप्त करून घेतला (२.९७), चाणूराचा वध (२.९९) हे सवं 
उल्लेख ह्यात आहेत. दुसर्‍या शतकात कृष्णाच्या चरित्रातील ह्या निरनिराळ्या 
घटनांच्या उल्लेखाबरोबरच कृष्णाच्या बालपणच्या खोडकर चाळ्यांचे अत्यंत 
मनोज्ञ वर्णन आलेले आहे. त्यामानाने पहिल्या आणि तिसऱ्या शतकातील इलोकांचे 
स्वरूप काहीसे. निराळे आहे. भक्ताने देवाचे विविध रीतींनी केलेले स्मरण आणि 


गुणवर्णन असे त्याचे स्वरूप आहे. 


कृष्णकर्णामृतामध्ये भक्‍तीचा आविष्कार. निरनिराळ्या प्रकारांनी झालेला 
दिसतो. . श्रीमद्भागवताला अनुसरून कृष्णचरित्रामध्ये गोपींबरोबर कृष्णाचा प्रणय 
सामान्यपणे द्विला जातो, तो येथे आहेच. त्याच्या बोटांना गोपींच्या केसांचा 
वास येतो (३.८९), गोपींना आवडेल असा वेष त्याने धारण केला असून गोपींनी 
त्याला दृढालिंगन दिलेले आहे (२.७९), त्याच्याभोवती गोपींनी फेर धरला आहे 
(३.८१), प्रत्येक गोपीबरोबर स्वतंत्र कृष्ण होऊन अनंत रूपांनी तो नाचतो आहे 
(२.३५) गोपींखेरीज श्री, लक्ष्मी, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा ह्यांचाही उल्लेख 
भाहेच. राधेच्या कटाक्षांमुळे त्याच्या अंगावर रोमांच उठले आहेत, तर विलासा- 
नंतर जाग्या झालेल्या लक्ष्मीने आलिंगन दिल्यामुळे ते रोमांच आणखी दाट झाले 
आहेत. (३.५७). लज्जानत झालेल्या रुक्मिणीच्या सहवासातही तो दिसतो आहे 
(२.१०५).'तो रमावरोधन आहे (३.४४), त्याची छाती “ कमलाविलाससदन ' 


आहे (३.८५). धं 


ह्या प्रणयाच्या वणेनावरोबरच शिशुरूपातील कृष्णाविषयी वात्सल्य आहे. 
इतरांना जगच्चालनामागील गूढ तत्त्व काय शोधायचे असेल ते शोधू दे, आम्ही 
तर यशोदेच्या बाळाच्या कौतुकात दंग होऊन राहणार असे जे कवीने म्हटले आहे 
(२.५५), ते खरे. करून दाखविले आहे. कृष्णाचे मृदु स्मित (१.२४, १.५० आणि 
३.३५ ) आनंददायी आहे. रत्नखचित भूमीवर रांगताना हातांत आपले प्रतिबिब 
येत नाही म्हणून आईच्या तोंडाकडे वघून रडणारा ' बाळ कृष्ण इथे आहे (२.५४) 
अंधार झाल्यावर रात्री दूध प्यायचे असे आईने म्हंटल्यावर डोळे मिटून ' बघ आता 
अंधार झाला. दे दूध! ' असे म्हणणारा कृष्ण इथे आहे (२.६०), माठातल्या 
वाण्यात पडलेले चंद्राचे प्रतिबिब म्हणजे लोण्याचा गोळा आहे असे मानून ते पकडू 


१90 भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. पूड, अं. ३-४ 

च्य १: वि १ 
पाहूणारा कृष्ण इथे आहे ( इतर इलोक क्र. ६, पृ. २२७ ), प्रातःकाळी कृष्णाल 
उठवताना त्याच्याकडे वात्सल्याने पहातच बसलेली यशोदा इथे आहे ( २.६८ )- 


कवीच्या मनात कृष्णाविषयीचा एक प्रकारचा सुहृद्‌ भावही आहे. जो ह 
उपनिषदांचा अभ्यास करणाऱ्यांना दिसतही नाही, तो प्रेमामुळे माझ्या डोळ्यां- 
समोर सतत येतो (१.९४ ), यमुनेच्या तीरी तमालवृक्षाखाली गायी राखणारा तो 
कृष्णसखा आनंदाचा सरळ मागे तुम्हाला दाखवील (२.४३), त्याच्या आश्रयाला 


आलेल्यांसाठी त्याने गोपरूप धारण केले आहे, मग आणखी आपल्याला पाहिजे 
तरी काय? (३.२३). 


अर्थात्‌ ह्या सर्व भावनांच्या मळाशी भक्‍्तिभावनाच आहे. * कृष्णा, तु 


यज्ञाच्या ठिकाणी जायला लाजतोस, पण गोपाळांच्या अंगणात चिखलात खेळतोस, 


स्तुतीलाही दाद देत नाहीस, ! * गोपींचा 
दास होऊन राहतोस पण इंद्रियदमत करणार्‍यांना प्रसन्न होत नाहीस. कळले कृष्णा, 
कौ, तुझे पाय भक्‍तीतच अडकून पडतात, इतर कशात नाहीत. ! (२.८२). भक्‍्ति- 
एुख्य तत्व-असेच आणखी काही इलोकांत 
सांगितले आहे. कृष्णचरित्राचा आस्वाद ज्या क्षणी घेता येईल, तोच क्षण मानवी 
आयुष्यात मोजण्याजोगा मानावा (२.३४). कुष्णावर श्रद्धा ठेवली की साक्षात्‌ 
निर्वाणसुद्धा प्राप्त होईल, मग इतर ईप्सितांची काय कथा ? (३.७१). सर्वेज्ञत्वाचा 


आणि मुग्धत्वाचा हा एकत्र अवतार डोळ्यांपुढे येताच निर्वाण प्राप्त होते. 
(१.८३). 


भगवनचचितनात दंग असलेल्या भक्ताला वेगळे 
एक गोपी दही विकायला बाहेर पडली आणि *दही' 
दामोदर माधव? असेच म्हणू हागली (२.५६). कृष्णा, तू प्रसन्न असलास तर मला 
आणखी वेगळे गुण काय उपयोगाचे ? आणि तु प्रसन्न नसलास तर गुण असून तरी 
काय उपयोगाचे ? पती ग 


.. शुरक्‍त असला अगर नसला तरी स्त्रीचा शृंगार निष्फलच 
(२.१००), स्नान, सध्या, वंदन, देव-पित 


ह "तर्पण सर्वे राहू दे, कृष्णाचे स्मरण असले 
की तेवढे मला पुरेसे आहे (२.१०७ ). कृष्णावर अनन्यभक्‍्ती असेल तर मुक्‍ती 
हात जोडून पुढे उभी राहील (१.१०७ १ 


अश्शा ह्या काव्याला अभिजात काव्यगुणांची 
अनुप्रासादि अलंकार, स्वभावोक्‍ती 


' अतिशयोक्ती आणि त्यां ग ती” 
हे दोलीगत विशेष प पय ॥ण त्यांच्या जोडीला पुनररक्त 


लीलाज्लुक बिल्वमंगलाचे कुष्णकर्णामृत ३ 


नसताना अनेक ठिकाणी येणार्‍्या' त्याच्या व्याकरण नैपुण्याच्या प्रत्ययावरून हे मत 
खरे असावे असे वाटू लागते. 


कृष्णकर्णामृताचे एकूण स्वरूप हे असे आहे. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे 
त्याची जवळजवळ ७० हस्तलिखिते मिळवून प्रस्तुत आवृत्ती सादर केलेली दिसते. 
हया पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत चिकित्सा-आवृत्तीला अनुलक्षून असलेल्या प्रश्‍नांचा 
अभ्यासपुवेक उहापोह केलेला आढळतो. प्रथम हे काव्य आणि त्याचे निरनिराळया 
ठिकाणी प्रचलित असलेले निरनिराळे पाठ, विद्वानांची त्यासंबंधीची मते देऊन 
नंतर कविविषयक प्रश्‍नांकडे लक्ष दिलेले आहे. कवी, त्याचा काळ, त्याच्याविष- 
यीच्या आख्यायिका, त्याच्या इतर रचना ह्या विषयी चर्चा आहे. त्यानंतर ही 
आवृत्ती संपादित करताना वापरलेल्या सवे साहित्यात्रा-हस्तलिखित तशाच छापील 
पुस्तकांचा - तपशील असून हस्तलिखितांचा परस्परांशी कसा संबंध 
आहे हे दाखविले आहे. साहित्यकृतीच्या लोकप्रियतेबरोबरच पाठभेदांची गुंतागुंत 
वाढत जाते आणि चिकित्सा-आवृत्तीचा प्रन विकट होऊन बसतो. प्रस्तुत काव्याचे 
संपादन करताना हस्तलिखितांचे एक मुख्य प्रवाह आणि दोन उपप्रवाह कल्पिले 
भाहेत. केवळ दक्षिण भारतात प्रचलित आणि उत्तर भारतात प्रचलित असे दोन 
ढोबळ प्रवाहू न करता विजयनगर विभागात त्या प्रवाहाने एक कसे स्वतंत्र रूप 
धारण केले आहे, तेही बघितले आहे व विजयनगर प्रवाहाला त्यानुसार मूल्य द्लि 
आहे. दक्षिण भारतातील चार निरनिराळे पाठ व चैतन्यांनी बंगालमध्ये प्रचलित 
केलेला पाठ ह्यांचा एक गट केला असून मूळ पाठ ठरविताना त्याला प्राधान्य 
दिलेले आहे. स्थळ आणि काळ ह्या दोन्हींचे अनुसंधान राखून मूळ पाठ कसा 
निढिचित केला आहे ह्याचे दिग्दर्शन करणारी माहिती ( पृ. ८७ ते ९२ ) अभ्या- 
'सकाला निदिचित महत्त्वाची वाटेल. विद्लेषतः काही हस्तलिखितांना कृष्णकर्णामृत 
असे नाव'नसताही अगर त्यातील निम्मे इलोक सवंथा वेगळे असताही त्यांचा 
सखोल अभ्यास करून त्यांचा इथे अंतर्भाव केला आहे. आपल्याकडे खूप वेळा 
हस्तलिखिते दुलंक्षिली जातात परंतु त्यांचा संपादनासाठी उपयोग कसा करावा 
ह्या दृष्टीने हा भाग बघण्याजोगा आहे. 

१ 

एखाद्या भाषेतील विचार दुसर्‍या भाषेत आणणे ही गोष्ट कठीण आहेच. 
त्यातही संस्कृत समासप्रचुर. संस्कृतच्या विशिष्ट घडणीमुळे साधले जाणारे नाद- 
माधुर्य अगर शब्दालंकार इंग्लिशमध्ये आणणे कठीणच. कृष्णकर्णामृतातील इलोकां- 
बरोबर दिलेल्या भाषांतराकडे बघताना हा वि'चार मनात येतोच. शब्दशः नसले 
तरी पुष्कळ वेळा भाषांतर चांगले साधले आहे. १.२९ (उत्तराध), १.४२, १.४९ 
हे छोटे लोक अगर १.१०९, २३.५७ सारखे दीघे आणि समासप्रचुर इलोक या 


४६ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


दृष्टीने बघता येतील. मात्र एक-दोन ठिकाणी हे भाषांतर खटकते. कृष्णाच्या 
_ मुखचंद्राच्या उदयामुळे खऱया चंद्राची शोभा वृद्धियगत होऊन मांडल्या तृष्णना 
सागर दुप्पट उचंबळून येतो (१.८४) इथे ' ह्विगुणीकरोति 'चे भाषांतर १710058 


असे केले आहे. तेथे अगर पृ. २३१ वरील तिसऱ्या इलोकातील दोवटच्या दोन 


चरणांचा भगदी निराळाच अर्थ करून मुळातील सुरेख आशयाच्या अगदी विरुद्ध 
अर्थ दिला आहे. कृष्णाच 


या ठायी ज्याचे मन लीन झाले आहे अश्या कृष्णभक्‍ताने 
जप, होम, हवन, व्रताचरण, इतकेच काय देवही असे सगळे सोडून दिले आहे. प आ 
मूळ आझय आहे. इथे जप केला, होम केला, व्रते केली आणि देवांना सं 
असा अर्थ केला आहे ! क्रुष्णाच्या ठैपासागरातून निर्माण झालेल्या मुरली-वादनाच्या 


भमृतामुळे माझ्या समाधीचा भंग होवो असा आजय आहे (१.३४), त्या 
इलोकाच्या भाषांतरात गोळा-बेरीज अर्थ येत असला तरी इलोकाच्या अन्वयाशी 
तो जुळत नाही. | 


चिकित्सापाठाचे विचार 
भाषांतर ह्या दोन गोष्टींमुळे 


उस्तकाला जणू गालबोट लावले आहे. ' अरविड्‌ग 

(१.३१). ' कुरुणा ' ऐवजी ' करुणा ! हा शब्द 
असा शब्द हुवा (पृ. २२९, शलोक 
२.७१) झाले आहे. असल्या बारीक सारीक 
आणि त्याच्या रसास्वादात व्यत्यय येत नाही. 


दावननिवेशितम्‌ ' ऐवजी * वृन्दावनैवेशितम्‌ ' असे 
छापले आहे. ३.७२ मध्ये [हा शब्दच गळला आहे. ३.७६ 
मध्ये * कमला ' ऐवजी ' कमल्या ' पाहिजे आहे. १९० च्या चौथ्या चरणात 
* वन्दे असे क्रियापद हवे आहे. वाचताना वृत्तमंग झाल्यावर वाचक 
सग हा पाठच असा आहे का हा मुद्रणदोष आहे हे क्वचित इलोकां" 
नंतर दिलेल्या पाठभेदांच्या सामग्रीवरून किवा क्वचित्‌ भाषांतरांवरून वाचकाला : 
जाणून घ्यावे ढागते आणि कधी ह्या दोन्हीवरूनही काही कळत नाही ! पृ. २३१ 
तिसर्‍या चरणात * दुष्कमंकुलकषणे ' असा शब्द आहे- 
वृत्तान्त हा शब्द खटकतो. तेथे * कूल ' पाहिजे आहे. 


4 
वापरळेळा “कषण. हा. पाब्द पाहिला तरी ' कूल 


त्या इलोकाच्या वसंततिळक 
वृत्ताप्रमाणेच त्या समासात 


लीलाशुक बिल्वमंगलाचे कृष्णकर्णामृत ४७ 


असाच पाठ उचित वाटतो. येथे भाषांतरही “ कुल ' ह्या शब्दाचेच केले आहे. 
पाठभेदांतही उल्लेख नाही आणि इतरत्रही कोठे ह्याची नोंद दिसत नाही. 


उपलब्ध माहितीवरून असे दिसते की कृष्णकर्णामृताचा कवी दक्षिण भारता; 
तील होता. बंगालमध्ये चंतन्यांच्या अनुयायात तर ते काव्य प्रमाणभूत मानतात. 
दक्षिण भारतात कोणत्याही पंथात ते प्रमाण मानले जात नसले तरी ते सर्वांच्या 
तोंडी येणारे आहे. त्यामानाने ते महाराष्ट्रात फारसे प्रचलित नाही. तेराव्या शतका- 
नंतर महाराष्ट्राच्या जीवनात विठ्ठलाच्या भक्‍तीला आणि संतांच्या मराठी रचनेला 
जे स्थान प्राप्त झाले, त्यापुढे पंडिती वळणाच्या संस्कृत काव्यातील भाव कमी 
महत्त्वाचे वाटू लागले. हे बहुधा त्याचे कारण असावे. मराठी संतवाणीइतके उत्कट 
नसले तरी ह्या काव्यात भक्‍्तिरसाचे चांगले दर्शन घडते. म्हणून ह्या काव्याचा 
हा थोडा सविस्तर परिचय करून दिला आहे. 


आकाशमैरवकल्पातीळ साम्राज्यल्क््मीपीठिका : 
एक तांत्रिक यातुधर्मात्मक माहतीसंग्रह 
: गणेश थिटे 
प्रस्तावता 
आकाशभेरवकल्पातील साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका 


आणि के. एस्‌. भुब्रह्मण्यश्शास्त्री, तंजावर, 
सास्राज्यलक्ष्मीची उपासना हा विषय आहे. 


1] 


व्हावे ह्यासाठी करावयाचे तांत्रि 


( संपादक के. वासुदेवशास्त्री 
१९५२) ह्या. ग्रंथात प्रामुख्याने 
: राजाने आपले साम्राज्य वाढावे, स्थिर 
क विधी हृया ग्रंथात वाणिले आहेत. त्या अनुरोधाने 
राजाला उपयोगी असे युद्धश्ास्त्र, धनुविद्या, गजविद्या, अदवविद्या, राजाची दिनचर्या 
ह्यांसारखेही विषय प्रस्तुत ग्रंथात याले आहेत. तसेव वर्षभर निरनिराळचा 
दिवशी करावयाचे उत्सव व व्रते ह्यांचीही माहिती प्रस्तुत ग्रंथात आली आहे, 
.- मात्र ही माहिती जादूटोगा व धर्म ह्यांच्या घटकांनी परिपुर्ण असल्याने प्रस्तुत 

ग्रंथाचे एकूण स्वरूप एक तांत्रिक, यातुधर्मात्सक ( मॅजिकोरिलिजिअस्‌ ) माहिती 
संप्रह ह्या प्रकारचे आत. 


सास्राज्यलक्ष्मीचे स्वरूप व महत्त्व 


सन्मागंवर्ती राजाने मी म्हणजे साम्राज्य 
लक्ष्मी. हिच्या कृपाकटाक्षास पात्र अस 


लेल्या व नीतीने चालणाऱ्या राजांना धन- 


रे सहज प्राप्त होतात. सास््राज्यलक्ष्मी ज्या 
राजाला अनुकूल आहे अक्या व धर्मानुसार वागणाऱ्या राजाकडे वेभव राहते. त्याला 
हत्ती, घोडे, सैनिक, स्त्रिया ह्यांची प्राप्ती क 


होते. मांधातू, राम, युधिष्ठिर हचां" 
यलक्ष्मीची उपासना करूनच मोठे साम्राज्य 


सास्राज्यलक्ष्मीची उपासना 


“ओम्‌ नमो भगवत्ये भ्षाम्नाज्यदाये लक्ष्म्ये र 
आहे. तो मंत्र 'भुक्तिमुक्तिप्रद आहे. 
घालावे (पटल ३ ) 


वाहा ' हा साम्राज्यलक्ष्मीचा मंत्र 
त्या मंत्राचा लक्ष जप करून व्राह्मणभोजन 
साम्राज्यलक्ष्मीचे सोन्याचे किवा 


बा चांदीचे यंत्र तयार करून 
सकट नष्ट होतात. भुते-खेते पळून जातात. (पटल४) 


आकाशर्भरवकल्पातील साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ४९ 


विपुल श्री मिळवण्यासाठी हया यंत्राची वैदिक व तांत्रिक मंत्रांनी प्रतिष्ठापना करून 
पुजा करावी व मग ते यंत्र ब्राह्मणास दान करावे (पटल ७) दीर्घायुष्यप्राप्तीसाठी 
मध लावलेल्या तिळांचा, श्लारीरिक बल मिळावे म्हणून गायीच्या तुपाचा, शत्रू 
मरावेत ह्यासाठी बिव्व्याच्या झाडांच्या समिधांचा होम करावा (पटल ८). 
ह्यांसारखे अनेक यातुधर्मात्मक साम्राज्यलक्ष्मीच्या उपासनेचा भाग म्हणून सांगितले 
गेले आहेत. रू 

तसेच उत्पात घडल्यावर, किवा मोठा लोकसंहार झाल्यावर किवा काही 
चमत्कार घडल्यावर साम्राज्यलक्ष्मीची महापूजा करावी व त्यानंतर साम्याज्य- 
लक्ष्मीला भयनष्ट करण्याची प्रार्थना करावी (पटल १०-१४). तसेच उत्पातांचे 
बाईट परिणाम घडू नयेत म्हणून महाशान्ती करावी (पटल १७-२१) - 


चषभरातील उत्सव, व्रते व उपासना 


राजाने वर्षभरात करावयाची व्रते, सण, इत्यादींची माहिती हे. आकाश- 
भैरवातील सामाज्यलक्ष्मीपीठिकेचे वैशिष्ट्य आहे. चंत्र शुद्ध प्रतिपदेला ब्राह्मणांची 
व पुत्रपोत्रांनी युक्‍त अशा पुरंध्रींची पुजा करावी. निबपत्रे भक्षण करावीत, 
सवत्सरफलश्रवण करावे (पटल ८२). ह्या दिवशी सायंकाळी मल्लयुद्ध, मुष्वियुद्ध 
संगीत, इत्यादी कार्यक्रम करावेत. अशा रीतीने वर्षारंभ केल्यास आयु "य, पुत्र 
हुथांची प्राप्ती होते. (पटल ८३) चंत्र शुद्ध नवमीस श्रीरामत्रत कराव. त्यात 
उपोषण, रामपूजन हे विधी येतात (पटल ८४) वैशाखपौणिमेला तांबूल, गोपी- 
बहन; कर्पेर, जल, शय्या, उसाचा रस, छत्री इत्यादी वस्तू ुंची दाने करावीत (पटल 
८७) ज्येष्ठ अमादस्येळा वषभेव्रत करावे. त्यात लाकडी बैलांची पुजा कलन ते 
धान्याच्या कोठारात ठेवावेत. त्यामुळे पशु, घन, धान्य ह्यांची वृद्धी होते (पटल 
८८). आषाढशुद्ध एकादशीला विष्णुपूजा करावी (पटल . ८९). 


वरलक्ष्मीव्रत करावे. त्यात लक्ष्मी, राजचिन्हे, व कोश्यागार ह्यांची पूजा करावी 


(पट ९० कुष्णजन्माष्टमीव्रत करावे (पटल ९२). 
श्रावण कृष्ण अष्टमीस कृष्णजन्मा 
न हा रौप्य, किवा माती 


भाद्रेपद शुक्ल चतुर्थीस सिद्धिविनायकत्रत करावे. त्यात सोने, रौप्य की 
हैधापासून गणेशमूर्ती तयार करून पूजा करावी. हया मूर्तीत मांडया व पाट 
शाखूड असाव्यात (पटल ९३). ह्याच महिन्यातील चतुर्देशील 7005. 
हयात दर्भापासून अनंत तयार करून त्याची पूजा करावी (पटल ९६ ) . आशविनार 
पेवरात्रब्रत करावे व त्यात उपवास, गायत्रीपाराय ”/ वेदपारायण पर 
हेथा काळात देवीमाहात्म्य श्रवण केल्याने मोक्ष मिळतो (पटल '१७) - क -ाळ 
डगपूजा करावी. त्यावेळी पुरोहिताने राजाला राजधर्माचा उपदेश करावा य 
3-१००) , ह्या उपदेशात ' राजाला तू प्रजेचे हिंतवितन कर, ब्राह्मणांचे सं 
वु भिपग्वर, मंत्रतंत्ररहस्यज्ञ, कवी, गायक, क्षत्रिय, शूद्र, वेश्या स 


९७** 1 


प्‌ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 
ह्यांचे पालन कर; संकर होऊ देऊ नको असे सांगितले जाते (पटल व) 
मगा त्याला तत्त्वज्ञानाचा उपदेश केला जातो ( पटल १०२). विनोद 
राजाने हत्ती व घोडे ह्यांची पुजा करावी (प. १०६). ह्यानंतर वेवर 
म्हणजे करमणुकीचे कार्यक्रम व्हावेत व राजाने ते पाहावेत. त्यात प्रथम यी 
लोकन, व नं ' गाट्य, काव्यगायन, जलस्तंभविद्या, मल्ल्युद्ध, क्ती 
इत्यादी प्रकार व्हावेत. मग शोभेचे दारूकाम पहावे. नंतर कलावंतांचा सर 
करावा. मग राजाने अंतःपुरात जावे. असे 
दिशेने बाण टाकावेत (पटल १०७ 
प्रभावामुळे राजाला विजय मिळतो 


डर मारी” 
(प. १०८-१०९). नवरात्रात दररोज कु 
हजन करावे. ह्या कुमारी ३ते १० 


": मागेश्ीर्षमासात मुद्गाज्ञ व चित्रा ह्यांचा नैवेद्य गागा वी 
(प. .११६). पोषमासात संत्रा *पथ्वी व तिल ह्यांचे दान कर न शुड 
उपवास करावा (प. ११८). फाल्गु , 
चित्र काढून ते नगरात 


*" तो पट जाळावा (प. १२३) 
तोथयात्रा 


नवर्वी मी 
पापनाश व उत्तभ्राप्तीसाठी राजाने तीर्थयात्रा करावी. तीर्थयात्रेपूर्व 
परत येईपयंत मोनी, बह्मचारी राहीन असा संकल्प करावा व शकुन पाट न्याव 
करावे (प. १२५). दररोज एक किवा अर्धा योजन जावे. तीर्थावर गेल ; 
न तीर्थाधिपती देवतेची प्रजा करावी. चांगल्या मुहुर्तावर 

प 


भोजन करवावे (प. १२६). अक्या प्रकारे तीर्थयात्रा केया * 
भइवमेधाचे फल 
शकुन: स्वरूप व फल 
- कार्यारंभी 


र शिक आल्यास ते अनिष्ट आहे. दान करताना. भोजनाच्या तर 
शक शुभ आहे. . रस्त्याने जाताना 


जे आ४8 

र ना देवळूक, तेळी, ससाणा दिसणे शुभ. मांजर 
"ल्यास तीन महिन्यांनी मृत्यू येतो. घरात केबुतर शिरणे धनिकांच्या वी 
अशुभ व गरिबांच्या बाबतीत शुभ (प. २४) असे विषय तसेच दु:स्वप्नाची पीट 
ब (प. २६) अपशकुनांची श्ञांती (प. २५) हेथासारखे विषयही साम्य़ाज्यलक्ष्मी' 


राज्यशास्त्रीय माहितीमध्ये 'आज्याभिषेकविषयक तवशील महत्त्वाचे आर्हित 


ळर शात्रच्या 
नऊ दिवस करावे. दशमीला कि. | 
). ह्या दिवशी असे बाण टाकल्याने तिथीच्या 


। 


॥। 


। 
। 


- मंत्र्यां 
सह सल्लामसलत (प.७६) 


जाऊन वेताळ 
ी वेताळाची पुजा करावी. अंगाला लाल माती लावून 


भाकाशर्भ 
]काशर्भरवकल्पातील साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ५ 


राज्या षि न 
माच कडा. कील दरवर्षी, तसेच संकटाच्या वेळी करण्यास 
पका त्त्व राजकीय नसुन यातुधर्मात्मक आहे. राज्याभिषेका- 
ह के वर एक पट्टा बांधावा, त्या पट्ट्यावर राजाला आवदयक 
गमजा सव उदा. दुष्टांचे शासन, गोदेवव्दिजभक्ती, सत्य, दया 
तारी "र व्य हत्त्व यातुधर्मात्मक दृष्टिकोनातून आहे; राजकीय, भोतिक 
नक जिक ) अन्यत्र राजाची सामुद्रिकशास्त्रानुसार. वणिलेली 
त्वात्मक दृष्ट्या अर्थपुर्ण आहेत. तसेच त्याला आवश्‍यक 


असलेल्या गणांम 
अथंपूर्ण आहे. धील विष्णुभक्‍्तीचा उल्लेख ( प. ६७ ) धर्मे तिहासाच्या दृष्टीने 


राजाचो दिनचर्या 


ह च उपभोगप्रधान असली तरी तीही अनेक यातुधर्मात्मक 
> याता, राजाने सकाळी उठल्याबरोबर इष्टदेवतास्मरण. करावे. 
दाखवल्या तसे 1 'आरत्ता, माला! पोपट, दुग्धघट ह्यांसारल्ता मंगल गोष्टी 
दशन घ्यावे र ( सेच त्याने श्रोतिय, घेतु, अग्निचित, वी गंधकुसुमादी पवित्र गोष्टींचे 
छावणे हीही क ७१) स्नानानंतर पुरोहिताने त्याला तिलक लावावा. तिलक 
देवतापुजनं नक शुभ गोष्ट व य मग राजाने जप करावा ( प. ७२ १ 
न तुलसीमिश्चित तीर्थ प्याव, (प..७२) मर्ग भारत श्रवणं करावे. 


(प.७४) नं 9 ल टं 
) नंतर विद्वद्गोष्टी व संगीत ह्यांचा आतद घ्यावा. (प. ७५) मृग 
ने चालत आलेल्या नियोगी (ऑफिससं) 


औषधोपचार करावेत. तालमीत 
कुस्त्या खेळाव्यात. मग 
नंतर भोजन करावे. मग पोटावरून 


बरोबर कामांची 
बर कामांची चर्चा करावी. हत्ती-घोड्यांना 


पुन: 
ग तय अंतःपुरात जावे (प. ७७). उ 
राजमार्गावरू पावली करावी व पापनाशासाठी रामायणश्रवण करावे. सायंकाळी 
ह्यांची उप न व बाजारपेठेतून फिरून यावे (प. ७८) मग संध्या, अग्नी, द्व्जि 
[सना करावी. भागवत ऐकावे: निरनिराळ्या देशातूत आलेल्या संदेश- 


का वाचाव्यात. (प. ७९ ) क 
येणा सामाज्यलक्ष्मीला स्थैये यावे म्हणून तृत पहावे. ह्यातून .नृत्याचे 
चांदण्या न्य सूचित केले आहे व नृत्याची माहिती दिली आहे. (प. ८०) 
पुजन म ज्योत्स्नाविहार करावा (प. ८१) आषाढातील चतुर्दशीला तालमीचे 
हेसाशान्ती (प.९१) मधून मधून मृगयेस जावे. त्यात विविध पक्षूंना माझून्‌ सग 

करावी, त्यावेळी गाई, सोने, जमीन हंथांचे दान करावे. 


ष्र भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४,-अं, ३-४ 


दुर्गशात्त्र 

: आकाशभैरवाच्या साम्त्ाज्यलक्ष्मीपीठिकेमध्ये राजाला उपयोगी असे दुगेशास्त्र 
आले असून तो विषय फार महत्त्वाचा आहे. त्यात दुर्गाचे गिरिदुर्ग, वनदुर्ग, जलदुर्ग 
'कदमदुर्ग, मिश्रदुर्ग, नरदुर्ग, कोष्टदुर्गे असे प्रकार पाडले आहेत. गिरिदुर्गांचे भद्र, 
अतिभद्र, चंद्र, अधंचंद्र, नाथ, सुनाभ, रुचिर व वर्धमान असे उपप्रकार वणिले 
भाहेत. तसेच ह्या प्रत्येक प्रकारच्या दुर्गात राहण्यामुळे मिळणारे यात्वात्मंक 
फायदेही वाणिले आहेत. उदा. वर्धमान हा किल्ला मर्दैलनावाच्या वाद्याप्रमाणे क्रमाने 
बाढत जाणार्‍या आकारात्ता असतो आणि अशा किल्ल्यात राहिल्याने राजाची 
धनधान्यांनी वृद्धी होते. दुर्गे शुभ दिनी व शुभ नक्षत्रावर बांधावा. वेगवेगळया 
ह्वारात वेगवेगळ्या देवदेवतेची स्थापना करावीं. ह्यासारखे अनेक यातुधर्मात्मक 
दृष्टीने महत्त्वाचे तपश्षील दुर्गशास्त्रातही आले आहेत (प.-३१-३६) तसेच 
पटल ३९ ते ४३ मध्ये आलेल्या राजवाड्याची बांधणी, नगररचना ह्यासारख्या 
विषयातही अंनेक तपश्लील यातुधर्मात्मक दृष्ट्या अथपूर्ण आहेत. 


राजाने नेसमावयाचे अधिकारी 


पटल ६३ मध्ये अधिकार्‍यांची यादी दिली आहे. त्यामध्ये सेनाध्यक्ष, वनपाल, 
धान्यकोष्ठाधिप ह्यांसारख्या व्यावहारिक दृष्ट्या उपयुक्त अशा अधिकाऱ्यांबरोबर 
उपाध्याय, पुरोहित, पौराणिक, ज्योतिषी, ह्यांसारखे अधिकारी उल्लेखिले आहेत. 
ह्यांवरून राज्याची संकल्पना कशी यातुधर्मात्मक होती हे स्पष्ट होईल. 


विविध कला, विद्या 


ह्यांची यादी पटल ६४ मध्ये आली आहे. त्यामध्ये आयविद्या, धनविद्या, 
गांधवे विद्या, चित्रकर्म ह्चांसारख्या उपयुक्‍त विद्या व कलांबरोबर क्रग्विद्या, अथर्व- 
विद्या, परकायप्रवेशिका, अदृ्यविद्या, मरणकारिणीविद्या, उच्चारविद्या ह्यांसारख्या 
यातुधर्मात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या विद्यांचा समावेश लक्षात घेण्याजोगा आहे. 


काही विद्यांचे विवेचन 


भाकाशर्भरवकल्पातील सामाज्यलक्ष्मीपीठिका हा एक विविध प्रकारच्या 
माहितींचा संग्रह आहें हे सुरुवातीला सांगितलेच आहे. ह्या ग्रंथामध्ये रथविद्या 
(प. १३१), गजविद्या (प. १३२) अदवविद्या (प. १३३) धनुविद्या (प. १३५- 
१३६) युद्धविद्या (प. १३४; १२८, १२९, १३७ इ.) ह्यांसारख्या विषयांचे तप- 
ध्ीलवार विवेचन आहे. ह्यांतील बरीचशी माहिती पारंपारिक असुन ती क्िवतत्त्व- 
रत्नाकरासारख्या अन्य माहिती संग्रहस्वरूपाच्या 


ग्रंथामध्ये कमी अधिक प्रमाणात 
आढळते. ह्या विषयांच्या शिवतत्त्वरत्नाकरातील माहितीचे तपशील व त्याचे | 


॥। 
ब्रातुधर्मात्मक महत्त्व मी माझ्या * शिवतत्त्वरत्नाकर : एक धर्मकोष ! 


। 
ह्या लेखात | 


२९ 


भाकादाभैरवकल्पातील साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ५३ 


(पुर्वार्धि-नवभारत, एप्रिल, १९७४, पा. ५१-७९; उत्तराधे-नवभारत, मे १९७४, 
पा. ४१-८०) दिले आहे. ते विवेचन आकाशभैरवकल्पातील साम्ग्राज्यलक्ष्मी - 

: पौठिकेमधील ह्या विषयांच्या बाबतीतही लागू पडत. असल्या ह्या विषयांचे तपशील 
व त्यांचे यातुधर्मात्मक महत्त्व मी येथे वर्णीत नाही. केवळ शिवतत्त्वरत्नाकरावरील 
माझ्या लेखांचा संदर्भच देत आहे. 


निष्कषं 

आकोशभैरवकल्पांतील साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ह्या ग्रंथाची सामान्य 
वैशिष्टये पाहू जाता हे लक्षात येईल की हा ग्रंथात साम्राज्याच्या 
वाढीच्या व स्थिरीकरणाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशी माहिती आली आहे. संस्कृत- 
मधील अक्षा प्रकारची माहिती संग्रहीत करणारे मानसोल्लास (अभिलषि तार्था- 
चिन्तामणि), शिवतत्त्वरत्नाकर ह्यासारखे माहितीकोश्य प्रसिद्ध आहेत. मात्र 
भानसोल्लास व करिवतत्त्वरत्नाकर ह्यांच्याशी तुलना करता आकाशभेरवकल्पातील 
साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका ह्या प्रस्तुत ग्रंथात काही वेगळेपणा जाणवतो. प्रथम म्हणजे 
अन्य ग्रंथांच्या तुलनेने प्रस्तुत ग्रंथातील तपशीलांमध्ये राजोपभोगाची दृष्टी कमी 
आहे. त्यामुळेच प्रस्तुत ग्रंथात पाकशास्त्र, कामशास्त्र, संगीत ह्यासारख्या उपभोग- 
विषयावर अन्य ग्रंथांच्या तुलनेने कमी माहिती मिळते. ह्या उलट राजाने साम्रा- 
ज्याच्या वाढीसाठी व स्थिरीकरणासाठी करावयाच्या धार्मिक कृत्यांची तपशीलवार 
वर्णने ह्या ग्रंथात आढळतात; अन्य माहितीकोशात एवढ्या प्रमाणात भाढळत 
नाहीत. हा प्रस्तुत ग्रंथाचा महत्त्वाचा विशेष आहे. त्या विश्ेषाचे मूळ प्रस्तुत 
ग्रंथाच्या तांत्रिक स्वरूपामध्ये आहे. प्रस्तुत ग्रंथामध्ये तांत्रिक माहिती अन्य तांत्रिक 
ग्रंथाच्या तुलनेने कमी असली तरी ग्रंथाचे एकूण मूळर्प तांत्रिक आहे व माहिती- 
कोश हे दुय्यम स्वरूप.आहे. राजाने वर्षभर करावयाचे सण, व्रते इत्यादींची 
माहिती, तसेच तीर्थयात्रेचे तपशील अन्य माहितीकोशात आढळत नाहीत, ते प्रस्तुत 
ग्रंथात आढळतात हा दुसरा विशेष. बाको धनुविद्या, गजविद्या, अश्‍वविद्या, 
ह्यांसारखे विषय अन्य माहितीकोद्यांमध्येही आलेले असल्याने प्रस्तुत ग्रंथाचे महत्त्व 
त्या विषयाच्या दृष्टीने फारसे नाही. मात्र संस्कृतमधील इतर माहितीकोशा- 
प्रमाणेच हाही एक राजोपयोगी माहितीकोश आहे आणि त्यात अनेक यातुधर्मात्मक 
दृष्टीने महत्त्वाचे विषय आढळतात. प्रत्येक विषयाकडे पाहण्याची दृष्टीच 
(अन्य ग्रंथांप्रमाणेच ) यातुधर्मात्मक असल्याने प्रस्तुत ग्रंथाचेही महत्त्व (अन्य 
ग्रंथांप्रमाणेच) शास्त्रेतिहास किवा कलेतिहास हया दृष्टीने फारसे नसून धर्मेतिहास 
हया दृष्टीनेच आहे असे वाटते. 


अहाल्ट शभोशजके ररक 
१६६१ ॅदाशिज पेड, शडे धाडा 
हत्या बुरशीशर बोळ, | र्य.) ०हे9 


प्रभुवंश $ एक अध्ययन 
उषा रानडे 


सुमारे एक वर्षापुर्वी “ प्रभुवंश ' काव्याची एक हस्तलिखित पोथी 
लेखिकेला अभ्यासासाठी मिळाली. ही पोथी वाईचे श्री. अ. म. देव यांच्याकडे 
होती. या संस्कृत काव्यात श्रीमंत सवाई माधवराव' पेशव्याच्या जन्मापासुन तो 
त्याच्या विवाहापर्यंतचे वर्णन अतिशय रसाळपणे केलेले आहे. सदर काव्य इ. स. 
१८८० च्या सष्टेंबर महिन्याच्या “ काव्येतिहाससंग्रहा ' त प्रसिद्ध झालेले आहे ही 
माहिती म. म. द. वा. पोतदार यांनी लेखिकेला दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार 
मानावयास हवेत. हे काव्य प्रसिद्ध झाले असूनही श्री. देव यांच्याकडील हस्त- 
लिखितातील काही नवी माहिती आणि पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या काव्यात. असलेली 


पण संशोधकांच्या नजरेस फारशी न आलेली काही माहिती अभ्यासकांसमोर 
ठेवण्यासाठी हे टिपण लिहिले आहे. 


या काव्याच्या रचनेचा व लेखनाचा काल यासंबंधी प्रस्तुत हस्तलिखितात 
स्पष्ट निदेश आहे. तो म्हणजे शक १७१६. किवा इ.स. १७९४. कवी गोविद किवा 
टीकाकार अनंत हे दोघेही सवाई माधवरावाचे समकालीन होते असे यावरून दिसते. 
कदाचित दोघांचाही पुण्याच्या दरबाराशी निकटचा संबंध असावा. 
पर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांत गोविद नावाचा कोणी कवी 
दरबारी असल्याचा उल्लेख नाही. 
.__ काव्येतिहाससंग्रहात ही 
करताना ती कोठे व कोणाकडून 
नाही. कदाचित यामुळेच तिच्या 


मात्र आता- 
पेशव्यांच्या 


पोथी १८८० त प्रसिद्ध. झाली. परंतु प्रसिद्ध, 
उपल्ब्ध झाली यासंबंधी काहीही माहिती दिलेली 


1 विवसनीयतेबद्दल शंका येऊन सवाई माधव- 
रावांच्या पुढच्या कोणत्याच चरित्रकारांनी तिची दखलही घेतलेली नाही. सम- 


कालीन श्ाहीरांच्या पोवाडे-लावण्यांतील अनेक वर्णनांचा, ( विशेषतः रंगाच्या 


सोहळ्याच्या वर्णनाचा ) मुक्तहस्ते उपयोग करणाऱ्या लेखकांनी या काव्याकडे 
का दुलंक्ष केले असावे हे समजत नाही. 1 


मुज, विवाहसमारंभ यांची अत्यंत सविस्तर वर्णने यात आहेत. मराठी, 
सामाजिक चालीरीतींच्या अभ्यासकांना ती खचितच उपयुक्त ठरतील. सवाई 
माधवरावाच्या राजकीय जीवनाविषयी फारच थोडी माहिती या काव्यात आली 
आहे. पण जी आहे त्यात अशा एका गोष्टीचा उल्लेख आहे की, जो अन्यत्र नाही. 


प्रभुवंश : एक अध्ययन . - पष 


सवाई माधवरावाचे पालकत्त्व करण्याची जबाबदारी नाना फडणीसावर- पडलेली 
होती. राजकारणातही तो नानाच्याच सहाय्याने चालत असे. तरीही मूळात त्याचा . 
स्वभाव बालिश व काहीसा हड असा होता. त्यातच नानाविरुद्ध सतत कारस्थाने 
चाललेली असत. याला कंटाळून केव्हातरी नानाने सर्वसंगपरित्याग करून काशी- 
यात्रेला जाण्याचे ठरविले. यावेळी माधवराव आणि नाना यांच्यात झालेला एक ह 
संवाद प्रस्तुत काव्यात दिलेला आहे. या संवादातून सवाई माधवराव व नाना यांचे 
स्वभाव, दृष्टिकोन, आणि परस्परसंबंध यांवर फार मनोरंजक प्रकाश पडतो. 


पहिली गोष्ट म्हणजे माधवरावानी नानांना विचारले की आपण काझीला 
गेल्यावर शत्रूंशी संधिविग्रहू करू शकेल, विद्वानांचा आदरसत्कार करील असा कोणता 
मंत्री आपण माझ्याजवळ ठेवणार आहात. यावर तुझ्या वडिलांच्या वेळेपासून सर्वात 
श्रेष्ठ, बुद्धिमान अस्त्रज्ञ व यशस्वी योद्धा असलेला हरिपंत. (फडके) याची नियुक्‍ती 
केली आहे असे नानांनी सांगितले, यावरून नानांचा हरिपंत फडक्यांवर पूणे विश्वास 
होता असे दिसते. परंतु नानांसारखा राजकारण धुरंधर हातचा जाऊ नये . म्हणून 
माधवरावाने त्यांना काशीला न जाण्याची विनंती केली व नाना आणि हरिपंत यांना 
जोडीने राजशकट चालवण्यास सांगितला. जसे आकाशात झेप घेण्यास गरुडाला 
दोन्ही पंख लागतात किवा रथाला दोन्ही चाके लागतात, तसे तुम्ही दोघे कोरभार 
करा असे माधवरावाने. सुचवले. यावरून माधवरावाची गुणग्राहकता दिसते. . 
कदाचित माधवरावाचे आपल्याविषयी काय मत आहे हे जाणून घेण्याकरिता किवा 
राज्यकारभारात त्याने स्वतः लक्ष घालावे, परावलंबी राहू नये .म्हणून नानांनी 
काक्षीयात्रेचे निमित्त काढले असेल. कारण पुढे माधवरावाच्या विनंतीनुसार नानांनी 
काशीयात्रेचा बेत रद्द केला. मात्र या प्रसंगाचे निमित्त साधून त्यांनी माधवरावाला 
उपदेश. केला आहें की जशी ब्राह्मणभोजनाशिवाय ब्रताची सांगता होत नाही किवा 
पूर्णाहुतीशिवाय यज्ञ पुणे होत नाही. तसेच तू राजकारणात लक्ष घातल्याशिवाय 
ते मार्गी लागणार नाही. या संवादातुनच दक्षिणदिग्‌जेता हरिपंत ह्याचा माधव- 
रावाचा उजवा हात म्हणून व उत्तरदिग्‌जेता महादजी शिदे याचा माधवरावांचा 
डावा हात म्हणून उल्लेख आढळतो. 


* प्रभुवंश ' काव्यात स. माधवरावाचा जन्म, मुंज, विवाह या तीन प्रसंगांचा उल्लेख 
आहे. पैकी जन्माचा शक व इतर माहिती ही ऐतिहासिक पुराव्यावरून बरोबर 
ठरते. परंतु मुंजीचा शक काव्यात दिलेला नाही. फक्त पवेती परिसरात मृंज 
झाल्याचा उल्लेख आहे. पेशवे बखरीत शक १७०४ मध्ये मुंज झाल्याचा उल्लेख 
आहे. मराठी रियासतीत वैशाख शु. ५ हा मुंजीचा दिवस दिला आहे. ' प्रभुवंश ' 
काव्यात विवाहाच्या प्रसंगाचे वर्णन आले असले तरी विवाहाचा शक दिलेला 


५६ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं; ४-४ 


नाही. पेशवे बखरीत माघ शु. ९ शक १७०४ दिला आहे. प्रभुवंशांत स. माधव- 
रावाची पत्नीःही थत्ते यांची मुलगी असा उल्लेख आहे. यावरून स. माधरावाच्या 
पहिल्या विवाहाचे हे वणन आहे ही गोष्ट उघड आहे. परंतु वधूचे पूर्वाश्रमीचे नाव 
दिलेले नाही. तसेच तिच्या वडिलांचे नाव दिलेले नाही. फक्त कक्ष्मीपूजनानंतर 
“रमा ' असे नाव ठेवले आहे. तसेच मेव्हण्याने ( इवशुर्यक, शालकेन) स. माधव- 
रावाची लग्नापुर्वी पूजा केली असा उल्लेख आहे. या वरून वधूचे वडील तेव्हा हजर 
नसावेत किवा ह्यात नसावेत. पेशवे बखरीतील वर्णनावरून स. माधवरावाची 
पत्नी * केशव नाईक थत्ते! यांची मुलगी होती असे दिसते. * पेशवे कालीन 
महाराष्ट्रात '. बाळाजी बहिरव थत्ते यांची ही मुलगी होती असे म्हटले आहे. हा 
लग्नसमारंभ कृष्णाजी. नाईक थत्ते यांच्या वाड्यात झाला असे बखरीत वणंन 
आहे. त्यामुळे वधूच्या पित्याच्या नावाचा उलगडा होत नाही. पेशवे दप्तर, बखर 


हानपणी स. माधव- 
म दाजी पटवर्धन त्यांचे सहकारी यांचा 
दजी शिदे (औदीच्य राजजेता) यांचे 


मध्ये उल्लेख आहे. तसेच गणपत हरिहर पट- 
'भट्टवशकाव्य ' आहे. पण ते बाजीराव ते चिमाजी 
अऱ्पाचा मृत्यू यथपयंतच्या काळाचे असल्याने प्रस्तुत काव्याचा व त्याचा संबंध 
रावाची कारकीर्द सांगणारे शाहिरी वाड्मय 
साध वरावाच्या जन्माचा पोवाडा प्रसिद्ध आहे 
(ऐतिहासिक पोवाडे, य. न. केळकर १९२८) यांत माधवराव परशुरामाचा 
असे तयाचा जन्म, मुंज, विवाह याचे वर्णन आहे. 
स. माधवराव रंग खेळत वानवडीपर्यंत गेले त्याचे वणन * रंगाचे पोवाडे म्हणून 
प्रसिद्ध असलेल्या पोवाड्यांतून आढळते. होनाजी बाळ, प्रभाकर शाहीर, महादेव 
गुणराज छंदी यांचे रंगाचे पोवाडे ह्‌ 


स. माधवरावाच्या मृत्यूच्या प्रसंगी पोवाडा केलेला आहे. 


प्रभुवंश : एक अध्ययन ५७ 


तेव्हा सवाई माधवरावाच्या जीवनातील एका कालखंडावर भाधारलेले हे 
काव्य १८८० मध्ये प्रसिद्ध होऊनही त्याचा इतिहास-साधन म्हणून उपयोग का 
केला नाही ? सवाई माधवरावाच्या जीवनावरील वर निदेश केलेल्या लेखनात या 
काव्याचा उल्लेखही येऊ नये ही आइचर्याची गोष्ट आहे. निदान सवाई मांधव- 
रावासंबंधीच्या ऐतिहासिक माहितीला आधार म्हणून तरी राजकीय व सांस्कृतिक- 
बाबतीत यातील तपशील उपयुक्‍त ठरावा. 


संपादकीय खलासा 

तरैमासिकाच्या अंक ५४ भाग १ व २ मध्ये डॉ. बा. ना. मुंडी यांचा 
*““श्रीमंत रघुनाथराव पेशवे यांची वनयात्रा या नावाचा निबंध प्रसिद्ध झालेला 
आहे. त्यात उद्धृत केलेली कागदपत्रे यापूर्वीच प्रसिद्ध झालेली आहेत असे मंडळांचे 
सदस्य श्री. प. के. जोशी यांनी निद्शंनास आणून दिले. डॉ. मुंडी यांनीही पत्र 
पाठवून हा निबंध संमेलनात वाचला त्याचवेळी सवे खुलासा झालेला असल्याने 
निबंध प्रसिद्ध झालेला पाहून आश्‍चर्य व खेद व्यक्‍त केला. वाषिक संमेलन व 
वाढदिवस याप्रसंगी वाचल्या जाणाऱ्या निबंधांना त्रैमासिकात प्रसिद्धी देष्याची 
प्रथा आहे. त्यानुसार या पुर्वीच्या संमेलनातील काही निबंध निवडण्यात आले. 
त्यात डॉ. मुंडी यांचा निबंध होता. त्यावेळच्या - चिटणिसांनी निबंधावर कसलेच ' 
टिपण केलेलें नसल्याने या (चर्चेची कल्पना कायकारी संपादकांना येऊ शकली 
नाही. डॉ. मुंडी याजकडे आम्ही दिलगिरी व्यक्‍त करतो व श्री. प. के. जोशी यांचे 


आभार मानतो. 


कार्यकारी संपादक 
१॥४॥७६ 


भा. इ. सं. मंडळ, बासष्टावे बाषिक संमेलन 
वृत्तान्त 
दि. ३१ मे, १ व २ जून १९७५ 


रा. पां. गोस्वामी 


निबंधवाचनास पुणे विद्यापीठाच्या संस्कृत-प्रगत- 
डॉ. ग. उ. थिटे यांच्या निबंधाने सुरुवात झाली. “ भाकाडभैरवकल्प : एक अध्ययन 
असा त्यांच्या निबंधाचा विषय होता. आकाशर्भरवकल्प हा एक ज्ञानकोश वजा 
तांत्रिक स्वरूपाचा ग्रंथ असुन यात धार्मिक व राज्यास पोषक असे अनेक विधीं 
सांगितलेले आहेत. गायन, नर्तन, कामोपभोग इ. कित्येक राजोपभोग हे राजाने 
यात्वात्मक परिणाम साधण्यासाठी म्हणजेच पर्यायाने राज्यलक्ष्मीच्या अभिवद्धीसाठी 
करणे आवड्यक असल्याचे सांगितले. आहे. तसेच इतरही. अनेक मंत्रतन्त्रान्तगंत.. 
गोष्टी आहेत. यातील काही भाग तंजावर येथून साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका या नावाने 


प्रसिद्ध झाला असून इतर भागातील मंत्रतंत्रविषयक लहान लहान प्रकरणांची 
हस्तलिखिते अनेक ठिकाणी -उपलब्ध होतात. 


अध्ययन-केन्द्रातील संशोधक 


रास्ते यांची मुलगी बाळाजी बाजीरावास गोली 
त्यांची मुले स्वार्‍्यांवर गेलेली दिसतात. 


ष्ठ 
) रघुनाथराव दादा इत्यादींचे 
- पेशवे राक्षसभुवनवर असताना त्यांच्या 
प हे. निजाम-पेशवे तहाच्या वाटाघाटी, बुसी 
यंत असल्याची वार्ता, निजामास पा 


रघुनाथरावाचे एक लग्न झाल्याचे वतमान 


स्वारीवरोवर असतानाची बातमीपत्रे आहेत 


संमेलन वृत्तान्त फ़ ५९ 


बालापूर नजीक घाट येथून लिहिलेली असुन नजीबखानास गोळी लागली असाही 
यात उल्लेख आहे. 


डेक्कन कॉलेजमधील वस्तुसंग्रहाचे क्युरेटर श्री. मा. रा. कंटक यांनी 
: संभाजीकालीन दक्षिणच्या राजकारणातील मृत्सद्देगिरीवर नवा प्रकाश हा निबंध ' 
वाचला. हा निबंध डेक्कन कॉलेजमध्ये उपलब्ध झालेल्या एका पशियन कागदावर 
आधारलेला होता. यात संभाजीकालीन तीन महत्त्वाच्या बातम्या असुन मोगला 
कडील लेखकाने त्या लिहिल्या असाव्यात. अन्तर्गत पुराव्यावरून हा मे-जून १६८२ 
चे दरम्यानचा कागद असावा. विजापूरकरांकडील सिही मसोद व शर्जाखान या- 
दोन मातब्बरांस हरप्रयत्नाने मोगलांच्या चाकरीत आणवून विजापूरकरांचा कणा 
मोडावा या उद्देशाने गुप्त बोलणी करण्यासाठी मोगलांकडून आलेल्या मुस्तफा 
काझी याचे व विजापूरकरांकडील मियांजी यांचे जे गुप्त व राजकारणी .बोलणे 
झाळे त्याचा तंपश्लीळ पहिल्या बातमीत आहें. यात त्यांच्यातील प्रत्यक्ष संवाद दिलि 
आहे. मियांजी या व्यक्‍तीची माहिती प्रथमच येथे मिळत आहे. दुसऱ्या बातमीत 
संभाजीने विजापूरकरांशी बोलणी करण्याचे निमित्ताने काही लोकांना पाठवून 
किल्ला ताब्यात घेण्याचा डाव केला व तो विजापुरकरांच्या दक्षतेमुळे उधळून 
लावला गेला याची माहिती आली आहे. संभाजी गोव्यात डिचोलीस असताना 
औरंगजेबाचा मुलगा अकबर हाही दक्षिणेत होता. खुदावंदपूर येथे आपली व 
संभाजीची भेट व्हावी या उद्देशाने त्याने संभाजीस पत्र लिहिल्याची हकीगत 
तिसऱ्या बातमीत आहे. यामुळे अकबराच्या हालचाली व संभाजीशी झालेला 
त्याचा पत्रव्यवहार या संबंधी बरीच नवीन मा हिती उजेडात येत आहे. व 


सायंकाळच्या निबंधवाचनास श्रीमती शालिनी कुलकर्णी यांच्या “१८ व्या 
व १९ व्या शतकातील मराठी राज्यातील काही दुष्काळ * या निबंधाच्या वाचनाने 
सुरुवात झाली. यात त्यांनी इ. १८८७, १७९२, १८०२-४, १८०५, १८२५-२६, 
१८३२, १८५३-५४, १८७६-७७ व १९०० या सालांतील दुष्काळांची माहिती 
सांगितली. दुष्काळाच्या कारणांची चिकित्सा करून, निसर्गर्निमित व मानवनिर्मित 
दुष्काळ सांगून त्यावरील उपाययोजनांचीही माहिती त्यांनी दिली. इ. १७९३त 
बंगालमधून धान्य आणल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. त्याबरोबरच धामिक उपायं, 
तसेच धरणे बांधण्यासारखे प्रत्यक्ष उपाय हेही केल्याचे संदर्भ त्यांनी सांगितले. 
त्याचबरोबर दुष्काळ व सुकाळातील काही भागांची त्यांनी तुलना केली. दुष्काळात 
सरकारची भूमिका जनतेला असुकूल असे व जनताही स्वावलंबाने उपाययोजना 


करी असे त्यांनी सांगितले. 
पुण्यातील भाऊमहाराजांचे बोळात रहाणारे श्री. गो. वि. करंदीकर यांनी 
त्यांचे वाड्यात जून्या लाकडी पेटीत सापडलेली एक जुनी कट्यार व एक जुने 


६० भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. शर्यत न 


पिस्तुल सभेपुढे दाखविले. कट्यारीवर अरबी भाषेतील काही धार्मिक मजकूर 
(बहुधा कुराणातील) कोरलेला आहे. 


प्रा. रा. वि. ओतुरकर. यांनी ' शिवकालीन सामाजिक? प्रेरणा या.विषयावर 
निंबंध वाचला. या सामाजिक प्रेरणा शिवाजीचे कार्यास कितपत अनुकूल वा 
प्रतिकूल होत्या याचा परामशं घेणे हा त्यांचा हेतू होता. यात लोक राज्याविषयी 
कसे उदासीन असत, जातीच्या हक्‍्कांबद्दल अधिक दक्षता घेत, वतने व मिराशी 
यांविषयी लोक अधिक दक्ष असत, स्थानिक लोकांत द्रव्यसंचयाची प्रवृत्ती नसे, 
नावलौकिकासाठी लोक प्रयत्नशील असत पण तो वर्णावर अवलंबून असे, पिढ्यान्‌ 
पिढ्या घराण्यांचे वैर असे, धर्माकरता कोणी लढल्याचे वा प्राण दिल्याचे उदाहरण 
नाही, संतांची इहलोकाकडे दृष्टी नसे, संतांमध्ये समर्थाची फक्त क्िकवणूक वेगळी 
दिसते, वाड्मयात पारमाथिक वाडूमयच होते. लोकात मराठेपणाची भावना होती 
पण ती भाषिक नसुन जातीय होती इत्यादी गोष्टी सांगून ही सव भूमिका शिवा- 
जीस अनुकूल नव्हती. तसेच शिवाजीस कोणा अन्य व्यक्‍तीचीही प्रेरणा नसुन 


शिवाजी स्वयंसमर्थ (5811-18 ) होता. स्वतःची भूमिका स्वत: पाहणारा होता 
असे त्यांनी सांगितले. । 


सुप्रसिद्ध संशोधक श्री. देवीसिह चौहान यांनी ' वाकाटक हे इराणी होते हा 


निबंध वाचला. वाकाटक वंशातील, वराहदेव, मिहिरक, रोह-आर्य, मद्य-आयं, 


वृष्णिव्ध त्यांचे 
दाखविते. विष्णुव्धन हा उत्तरकालीन विठ्न ग होले कर हळ: 
उपपद ते क्षत्रकुलातील म्हणून 'त्रेवांणकातील ' या. बर्थ “घ्यावयास हवे. क्षिरपूर 
येथील तीन शिलालेखांत आढळणाऱ्या वल्खात * या शब्दावरून त्यांचा इराणशी 
संबंध समजतो, ते वल्ल्रवंद्याचे होते. यातील मूळ शब्द वृक असून ते वक जातीतील 
वृक >वकाट > वाकाटक अशी या वंशनामाची 


संमेलन वृत्तान्त ६१ 


झ्ापडली. रांजणगाव हे जुच्चर-प्रतिष्ठान मार्गावर असल्याने व्यापारी केन्ध भथवा 
नाके असावे. यात चार नाणी पुळुमाविची असुन ती पद्चिम महाराष्ट्रात प्रथमच 
सापडत आहेत. याशिवाय काही क्षत्रपांची नाणी काही नवीन कालनिदेशासह 
प्रथमच सांपडत आहेत. एकूण चौदा राजांची नाणी असून द्वितीय रुद्रसेन, भतृंदामन 
व विशवसेन यांची नाणी बहुसंख्येने आहेत. एकूण नाणी १५१८ आहेत. यातील 
निंवडक नाण्यांची छायाचित्रे प्रत्यक्ष पडद्यावर दाखविण्यात आली. 


डेक्कन कॉलेजच्या पुरातत्त्व निभागातील डॉ. म. के. ढवळीकर. यांनी 
“इनामगाव उत्खनन ! या विषयावर सदीप व्याख्यान दिले. गेली सहा वर्षे चालू 
असलेल्या या उत्खननात दरवर्षी नवीन माहिती उजेडात येत आहे. येथे इ. पू. 
१६०० ते इ. पू. ९०० या काळातील माळव्यातून महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांची 
संस्कृती नांदत होती. या वर्षी या उत्खननातील सर्वांत.मोठे घर सापडले. हे इ. पू. 
१२०० ते ११०० चे काळातील होय. यात पाच खोल्या असून त्यांची रचना 
अवदोष स्थितीतील व काल्पनिक उभारणीच्या चित्राद्वारा स्पष्ट करण्यात आली. 
या घरांच्या अंगणात कच्च्या मातीच्या रांजणात भांडी व इतर अवदोषांचे द्वारा 
केलेले सांकेतिक दफन (अनैसगिक मृत्यूचे निद्षेंक) सापडले. याच घराचे ७-८ 
फूट वरील भागात मानवी शरीराकृतीच्या कच्च्या रांजणात केलेले २५ वर्षांचा 
माणूस व ३ वर्षांची मुलगी यांचे प्रत्यक्ष दफन सापडले. बाजूच्या वस्तुत तांब्याचे 
मणी ओवणीच्य़ा दोऱ्यासह सापडले. घराला लागून धान्याचे कोठार असून त्यात 
दोन मोठी अग्निकुंडेही होती..येथे राहणारा हा धर्मगुरू व वसतीचा प्रमुख असावा. 
गावाक्षेजारील प्राचीन बंधाऱ्याचे या वर्षी उत्खनन करण्यात आले. त्याचा उद्देश 
पुराचे पाणी वळवून मोठा तलाव करून त्यावर गव्हाची देती करणे हा असावा. 
हा तलाव ३५०' > ३० लांबरुंद असावा. या वर्षी तांदुळाचे काही जळके कणही 
सापडले. 


रविवार दि. १॥६॥१९७५ रोजी सकाळच्या सत्रात श्री. रा. पां. गोस्वामी यांती 
* शंभुदत्तकृत नाथचंद्रोदय ' या विषयावर निबंध वाचला. इ.स. १८०३ ते १८४३ 
या काळात जोधपूरवर राज्य करणाऱ्या मानसिहांचा आश्रित शंभुदत्त जोशी याने इ. 
स. १८०९ मध्ये भतू हरि, विक्रम, मैनावती इत्यादींच्या नाथपंथीय कथांवर आधारित 
सुमारे २७०० दलोकांचे नाथचंद्रोद्य हें संस्कृत काव्य लिहिले आहे. याचे हस्त- 
लिखित पुणे विद्यापीठाच्या जयकर ग्रंथालयात आहे. मानसिहावरील नाथसंप्रदायाचा 
प्रभावही या काव्यामागील प्रेरणा आहे. मानसिह्ाचा गुरू व कारभारी देवनाथ 
याचा आदरपूर्वक उल्लेख यात आहे. यामध्ये नाथसंप्रदायाचे काही प्रमाणात बहि- 


रंगदर्शंन घडते. 


६२ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. पुड, अं. ३-४ 


सुविख्यात संशोधक श्री. अ. ज. करंदीकर यांनी ' नरदेवाचा परिचय. हा 
निबंध वाचला, महाभारतासंबंधीच्या नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं 
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ या इल्रोकातील नर, नारायण व सरस्वती ही 
तीनही नामे देशवाचक, छोकवाचक व देवतावाचक असून असीरिया, बाबिलोन व॑ 
सुमेर. संस्कृतीशी यांचा संबंध आहे. जय ही त्यांची वीरकाव्ये होत. यात नर याची 
अनर, इनर, अरुण, नेरथस, नित्रदेति, नेरगळ इत्यादी देशकालपरत्वे भिन्न खूपे 
आढळतात. अर्जुन ( एरेजून, नेरजुन ) व नकुल ( सुमेरी निकल, नेरगल ) 
या नावांतही नर शब्दाचे रूप सापडते. नरदेवाच्या मूळ आख्यायिका पुढे अर्जुनास 
जोडण्यात आल्या. उलूपी ही सुभेरची असून शाची ही पौलोमी ( पेहेलवी > 
पालायमान ) म्हणजेच इराणकडील़ असावी. नर-निक्रेंतिया मृत्यूदेवतांचा मंगळ- 


शनी यांचेशी संबंध जोडण्यात आला. मेरू ( नर > नेरू ) पवंतास पुरुष ही संज्ञा 
त्याचे नर रूपाशी साम्य दाखविते. 


/ 


झाला व नवीन वाचनाल्येही कमो - संस्थानातील ग्रंथालयांवरही 
काही प्रमाणात निर्बंध घातले गेळे असे दिसते. 


संमेलन 'वृत्तान्त १४.7 र - ६३ 


व्यांपार वृद्धिगत झाला. गणपतीपुजा प्रचलित' झाली. मराठ्यांनी € अढाई दिन का 
झोपडा ! यांसारख्या इस्लामी धर्मस्थानाचीदेखील॑ डागडुजी करून संरक्षण दिले. 
राजपुतान्याच्या इतर भागात मराठ्यांविरुद्ध चळवळ. होऊन त्यांना बाहेर हाकल- 
ण्याचे प्रयत्न चाळू असता अजमेरचे लोक मराठ्यांच्या आधिपत्याखाली दांतता व 
समृद्धी अनुभवत होते. मेड जातीच्या लुटारू लोकांचा उपद्रव . शमविण्यात 
मराठे कसे अपयशी ठरले हेही त्यांनी सांगितले. 


यानंतर पुण्यातील. श्री. बाबासाहेव ठकार व त्यांचे बंधू यांनी त्यांचे वडील 
कै. रघुनाथ गणेश ठकार यांचे स्मरणाथे त्यांचा सुमारे ४५० ग्रंथांचा संग्रह; ज्ञाने- 
इवरीची एक प्रत प्रतीकात्मकरीत्या मंडळाचे उपाध्यक्ष म. म. द. वा. पोतदार यांचे 
हाती देऊन मंडळास दान केला. मंडळातर्फे कार्याध्यक्ष प्रा. ग.ह. खरे यांनी संग्रहाचा 
मंडळातर्फे स्वीकार केला. या प्रसंगी ठकार परिवारातीलःमंडंळीही मोठ्या प्रमाणात 
- उपस्थित होती. श्री. बाबासाहेब ठकारांनी वडिलांच्या स्मृतिप्रीत्यथे छोटे भाषण 
केले. 1. 


इतिहासात पदव्युत्तर संशोधन करणारे श्री. जॉर्ज हॅरी यांनी “ हैदराबादचे 
नाव भाग्यनगर ' होते अशा अर्थाच्या शीर्षेकाचा इंग्रजी निबंध प्रस्तुत केला. फेरिस्ता 
आणि कुतुबेमास्करी यातून उल्लेखिल्याप्रमाणे हैदराबादचा संस्थापक पाचवा कुतुब- 
दाहा याने भाग्यमती या आपल्या स्त्रीचे नाव राजधानीस दिले असे सांगून त्यांनी 
“ हेदराबाद हे भाग्यनगर म्हणून कधीही ओळखले जात नव्हते या प्रा. शेरवानी 
यांच्या मताचे खंडन केले. 


पदश्‍चिम विभागीय भाषा शिक्षणकेंद्रातील प्रा: कल्याण काळे यांनी ' हंसराज 
“स्वामींचे दोन अप्रकाशित ग्रंथ ' हा निबंध वाचला. गेल्या शतकात परांडा येथे 
वास्तव्य करणारे, समथ सांप्रदायिक व शांकराद्वैताचे पुरस्कर्ते हंसराज स्वामी यांच्या 
१४ ज्ञात ग्रंथांपकी १० प्रकाशित असून दोन अनुपलब्ध आहेत. उरलेल्या पुर्वा- 
रंभगाथा व तत्त्वझाडा या दोन अजून अप्रकाशित ग्रंथांचा त्यांनी परिचय करून 
* दिला. पहिला ग्रंथ हा समर्थकृत पूर्वारंभया प्रकरणावरील गद्य टींका असून त्याचे 
हस्तलिखित धुळे येथील समर्थ वाग्देवतामंदिरात उपलब्ध आहे. मूळ ग्रंथातील 
विषयाची टीकेत स्वतंत्र मांडणी असून त्यात उपदेश्याचा अधिकारी, आत्मस्वरूप, 
गरुकूपा, साधकभेद, आरंभ, परिणाम व विवतंवाद, अन्वयव्यतिरेक व्याप्ती इत्यादी 
ी विषय आले आहेत. तत्त्वझ्ाडा या दुसऱ्या ग्रंथाच्या हस्तलिखितांच्या दोन प्रती हंस 
मंडळात असून अह्वैतवेदान्तातील वर अनुल्लिखित असे देह, कमंत्रय, वेदान्तातील 
* काही परिभाषा, तत्वमसि वाक्‍्यविवेचन, पूर्वाभ्यास व उत्तराभ्यास इत्यादी विषय 
यात आले आहेत. भाषा संवादात्मक आहे. होह ७170) 


दड _ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 
आंबेजोगाई येथील प्रा. श्री. वि: चितळे यांनी वझूर-राजूर येथील एका 
यादवकालीन स्तंभलेखाची माहिती दिली. एका मंदिरात असलेल्या या स्तंभलेखा- 
मध्ये “ माधाव व त्याचा मुलगा या दोघांनी मिळून हा स्तंभ घडविला; त्याचा 
खर्चे दहा गद्याण झाला या अर्थाचा मराठी भाषेत मजकूर आहे. हे पितापुत्र 
युंतार होते. लेखाखाली काही पुरुषाकृती कोरलेल्या असून त्याचा लेखाशी काही 
संबंध असावा काय असा संशय त्यांनी व्यक्‍त केला. 
डेक्कन कॉलेज या संस्थेत पदव्युत्तर संशोधन करणार्‍या श्रीमती उषा रानडे 
यांनी वाई येथील श्री. अ. म. देव यांचेकडे उपलब्ध झालेल्या गोविद पंडितकृत 
प्रभुवंशकाव्य या अनंत पंडितकृत टीकेसहित संस्कृत हस्तलिखित ग्रंथाचा परिचय 
करून दिला. ११४ इलोकांच्या या मूळ ग्रंथात सवाई माधवरावांच्या जन्मापासुन 
विवाहापर्यंतची हकीगत आली आहे. विवाहूवर्णन विशेष असुन नाना व महादजी 
यांचा वादही आहे. टीकेचा काल शके १७ १६ आहे. 
डेक्कन कॉलेजमधील पुरातत्त्व विभागात काम 
हे गेल्या वर्षी संशोधनार्थ ऑस्ट्रेलियात गेले होते. 
सदीप व्याख्यान दिले. ऑस्ट्रेलियातील मरे. 
शुष्क तळ्याचे काठी दाह्संस्कार करून 
,मिळाले. शिंपले व मासे यांच्या उपलळ 


क्वचित्‌ बुलडोझरनेही सुरुवातीचे उत्ख 
चित्रांचे सहाय्याने दर्शविल्या. - 


वरुणाचा त्याग करून नारायणाचा अंगिकार 


गोय. ठ्ि तील 
अनेक भूप्रदेशांची नावे ही वैदिक क्रषि ह]य. पश्‍चिम आशिया 


गोतमकुलीन लोक समुद्र उल्लंघून गोदावरी काठी 


रूपे म्हणजे चार देश असावेत. ही 
त्यांनी सांगितली. वेत. इत्यादी माहित 


संमेलन वृत्तान्त ६५ 


श्री. कृ. रा. जैतली यांनी ' वेद आणि नाग संस्कृती” हा निवंध . वाचला. 
त्यात इंद्रवृत्रकथेसारखी जुनी आख्याने केवळ रूपके नसून ऐतिहासिक पक्षाने 
त्याचा विचार केला पाहिजे असा विचार त्यांनी प्रामुख्याने मांडला. वृत्र हा अहि 
असून त्याची आई दन्‌ म्हणजेच ग्रीक दनई होय. ग्रीकांच्या पूर्वजांनी धरणे बांधून 
नद्यांचे प्रवाह बदलले. इन्द्राने त्यांना ठार मारून नद्या मोकळया केल्या. बिलस्वग 
हा भूमध्य समुद्राजवळील प्रदेश असावा व दानव हें भूमध्योत्तर ग्रीकांचे :पुर्वज 
असावित. मीडिया व मेसापोटेमिया हें गरुडवंशी देश असुन इजिप्ती हे नागवंशी 
होते. प्राचीन काळी संपुर्ण भूखंडावर नागांचे वर्चस्व असावे असे विचार त्यांनी: 
मांडले. 6 

डॉ. ग. उ. थिटे यांनी ' कौटिलीय अर्थशास्त्रातील प्रिमिटिव्ह या आपल्या 
निबंधात भ्रिमिटिव्ह म्हणजे श्ञास्त्रपूर्व, मागासलेले व विशेषतः यातुप्रधान विचार 
असे स्पष्टीकरण करून अथर्ववेदीय उपचारांचा ज्ञाता व मायायोगवित्‌ अशा पुरो- 
हिताची राजास आवद्यकता असून धर्मरक्षण व अधर्मनाशासाठी यातुविधींचा 
उपयोग करावा असे कौटिलीय अर्थशास्त्रातील विचार सांगितले. या ग्रंथातील 
अनेक यातुविधींचे उल्लेख करून हे सर्वे यातुविधी मूळ ग्रंथात प्रक्षेप असावेत या एम्‌ 
सी. देठ यांच्या मताचे त्यांनी अशा विधींचा अथवंवेदातील राजखंडात उगम 
असावा असा विचार मांडून खंडन केले. शा! 

डॉ. अ. प. भांडारकर यांनी “ सारस्वतांचा कट : कऱ्हाड्यांवर वहिष्कार' हो 

निबंध वाचला. सारस्वतांच्या कोकणातील आगमनाची व वस्तीची पारवंभूमी 
सांगून कुडाळ प्रांतामध्ये त्यांचे उपाध्येषण करणाऱ्या कऱ्हाडे ब्राह्मणांविरद्ध सार- 
स्वतांनी त्यांचे उपाध्येपण (वृत्ती) कट करून नाकारली (इ. १७९८-१८०० ) 
व क्रियावंत अथवा सारस्वतांकडून कृत्ये करवली. खेमसावंताने कऱ्हाड्यांचे बाजूने 
हस्तक्षेप केला असता वानवडीस असलेल्या दौळतराव शिंद्याचे माफत खेमसावंता- 
वर्‌ दडपण आणवले. अखेर खेमसावंताने कऱ्हाड्यांस बाहेर जाऊन उपाध्येपण 
करावे असा सल्ला दिला व अक्या रीतीने सावंतवाडीतील सारस्वतांच्य़ा उपाध्ये- 
पणास कऱ्हाडे लोक कायमचे मुकले. 

श्री. शां. ग. महाजत यांनी ' मोफत वाचनालये आणि त्यांचा पुणे शहरातील 
प्रसार!या निबंधात या विषयावरील १९१० ते १९२१ या काळातील परिस्थितीचा 
माढावा घेतला. या काळात पुण्यात स्थापन झालेल्या आठ मोफत वाचनाल्यांचा 
परिचय करून देऊन या चळवळीचा परिणाम म्हणून पुण्यातील किर्लोस्कर थिएटरात 
१९२१ मध्ये महाराष्ट्र मोफत वाचनालय संमेळन भरविण्यात आल्याचे'सांगितले, 
चनालयांनी आपले रिपोटे पाठविले होते. मुख्यतः 


यात महाराष्ट्रातील २०० वार 
ची स्थापना केली. त्यात मुख्यतः समाजकाय, 


तरुण मंडळींनी या. वाचताल्यां 
७०९ ष्‌ 


६६ भा. इ. सं. मं. वरैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


शिक्षण प्रसार, स्वदेशी, स्वराज्य इत्यादी हेतू होते. जागेचा व फनिचरचा खर्च 
देणग्यांनी चालवीत. व्यवस्थेसाठी स्वयंसेवा हे तत्त्व उपयोगात आणले जाई. या 
चळवळीचे फळ म्हणजे ग्रंथाल्य संघाची स्थापना होय. तथापि ही वाचनालये 
नंतर बंद का पडली याचे कारण म्हणजे स्वयंसेवा व आथिक सहाय्य कमी पडले 
हे सांगून ही चळवळ प्रतिक्रियात्मक होती की काय असा संशय त्यांनी व्यक्‍त केला" 


डॉ. प्र. ल. सासवडकर यांनी_ ' नारायणरावाचे कायस्थांवरील निबैध' 
या आपल्या निबंधाचा गोषवारा सांगितला. त्यात पूर्वी घातलेले निबंन्ध 
कायस्थ पाळीत नाहीत, त्यांचा बंदोबस्त करावा अक्षा आशयाचे पत्र सवाई 
माधवरावांकडून खेमसावंतास गेल्याचे सांगितले. पुण्यात कायस्थ व पेणचे ब्राह्मण 
यांच्यात झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख केला. पेशव्यांनी एक परिपत्रक काढून है 
निबंन्ध राज्यात घातले होते. यास नाना फडणीस कारणीभूत असावा. हे निबेन्ध 
दुसर्‍या बाजीरावाने काढून टाकीपर्यंत चालू होते. 


श्री. फ़रक पलिन यांनी भारतातील ज्षेतकी व्यवस्था आणि समाजसंस्था 
यांचा आजवर झालेला अभ्यास काहीसा वरवरचा असून, भूधारणा, खंडभागाची 
व्यवस्था, अशासारख्या तपश्ीलाचा उत्कृष्ट परिचय करून घेणे जरूर आहें असें 
प्रतिपादन केले. आतापर्यंत भारताच्या आथिक जीवनावर प्रसिद्ध झालेले साहित्य 


मुलगामी नसुन काही गृहितकृत्यांवर आधारलेले, त्यांचाच प्रपंच करणारे आहे 
असे त्यांनी सांगितले 


हा ' लेखन-वर्णन कार ज्ञानदेव कोण ? 


सु धी कानडे 


तंजावरच्या सुप्रसिद्ध सरस्वती महाल ग्रंथालयात ' लेखन-वर्णेनम्‌ * या 
नावाचे एक छोटेसे हस्तलिखित प्रकरण उपलब्ध आहे. प्रकरणाची ओवी संख्या 
५३ असून अखेरीस लेखक व लेखनकाल यांचा स्पष्ट निर्देश आहे. ' ज्ञानदेवेन 
विरचिले ' हा लेखकाचा उल्लेख सहज दृष्टीस पडणारा आहे. त्याचबरोबर भानुवार, 
फाल्गुन वद्य चतुर्थी, विभव नाम संवत्सर शक १७३० असा कालोल्लेख आहे. 


प्रकरणाचे स्वरूप ' पत्र' आणि * पत्रिका ! अक्षा दोन्ही शब्दात सांगितलेले 
आहे. प्रकरणामध्ये जो आशय आहे त्यावरून वैचारिक दृष्टीने काही विश्षेष हाती 
लागण्यासारखे नाही. शेवटच्या भागात नाथ पंथातील आदिनाथापासुन मत्स्येंद्र- 
नाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्तीनाथ आणि ज्ञाननाथ यांची जी परंपरा 
निदिष्ट केली आहे ती अधिक लक्षणीय आहे. जे 


निवृत्ती ज्ञानदेवांच्या बरोबरच त्यांच्या सोपात्रदेव आणि मुक्‍ताई या भावं- 
डांचाही उल्लेख आहे. ज्ञानेदवरीत आढळणाऱ्या गुरुभक्तीच्या अनुकरणाने प्रस्तुत 
प्रकरणातही निवृत्तीनाथांच्या कृपाश्रसादाचा निरनिराळया प्रकारे आदरपूर्वक 
निदेश केल्याचे दिसून येते. नाथपरंपरा, चारी भावंडांचा निर्देश आणि गुरुकृपा 
यांच्या एकत्रीकरणातून १-४ व्या हशतकातील वातावरणाचा आभास निर्माण कर- 
ण्याचा लेखकाचा प्रयत्न असावा. 


अखैरच्या कालनिर्देशावरून प्रकरण १८ व्या शतकातील असल्याचे स्पष्ट 
आहे. भाषाही उत्तरकालीन असल्याचे सहज प्रत्ययास येणारे भाहे. प्रकरणात 
मध्येच एका ठिकाणी, ' प्रतिष्ठानचे येकनाथ- हे पत्र वाचतील ' असाही मजकूर 
आहे, तो पाहिला म्हणजे प्रकरणाची रचना एकनाथक्रालात झाली होती की काय 
अश्लीही शंका येते. मग शेवटच्या कालोल्लेखाचे काय ? का तो लेखनकाळ नसून 
प्रकरणाची नक्कल करून घेतल्याचा काळ आहे ? 

गीता-टीका (ज्ञानेश्‍वरी), अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी आणि अभंग ही 
ज्ञानदेवकुत रचना आता सरवेमाऱ्य आहे. परंतु त्याखेरीज अनेक लहान-मोठी 
प्रकरणे ' ज्ञानदेव ' नामधारक ठेखकांनी लिहिलेली उपलब्ध झाली आहेत. ज्ञान- 
देवांच्या लोकोत्तर विभूतिमत्वाच्या प्रभावामुळे त्यांच्या नावाचे अनुकरण करण्याची 


६८ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


इच्छा उत्तरकालीन सामान्य लेखकांच्या मनातही निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. 
“ तथापि अभ्यासकांच्या दृष्टीने अश्या लेखनाची अंतरंगाच्या व बहिरिंगाच्या 
दृष्टीने पाहुणी करून त्याचे स्थान निश्चित करणे अवश्य आहे. 


ज्ञानदेवकृत लेखन-वर्णनम्‌ 


श्रीगणेशायनम: । श्रीसरस्वत्ये नम: ।। 

श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीसदाशिव निवृत्तीदेवाय नम: 1 श्रोरामकर्ता ॥। 
नयनाच्या अंजनि । देखणीचि लेखणि । 

माजि देखण्याचि मिरवणी । या निवृति होतें ॥ १॥ 

कैसें हे पत्र । स्वानंदमय स्वतंत्र । 

' हे शुद्धश्‍वेत । असें ग माय ॥२॥ - 
या नयनाचें अंजन । माजि देखणि लेखणी करून | 
माजि देखण करि लेखण । नवलावो ग माय 1३॥ 
नवलानवल । या डोळियाचि बोल 
भबोलण बोल । उठताती वो माय ॥४| । 
अवो माय अवो माय । या माजि सामाय । 
अगम्यागम्य सोय । निवृतिराज लिहिवी ॥ ५ 
नयनाचें अंजन नवल ३ हे या प्रि खळिलें । 
अखळुखळा आलें । देखणीया गे माय । ६॥ 
शवेताती इवेतलें । देखणीयाचें काळे । 
डोळियाचे खळिलें । अखळू वो माय ॥ ७ ॥| 
अव्यक्त रे खण । यया परि देखण | 
रेखाटिलें यण । निवृत्तिराज ग माय ॥ ८ 1। 

, रेखणीया पाठीं । अलक्ष रेखा उठी | 

असि हे गोमटि । निज पत्रिका ग माय ॥९॥ 
अवो माय अवो माय । न बोलतें बोलों काय । 
असीया निवृत्तिराज हे। बोलिलें ग माय ॥ १०॥ 
चहु रकानियावर । माया अलक्षदकार | 
निवृतीचा कर । चपल मिरवे ग माय || ११॥ 

- मिरचे चपळपणी । चहुं रकानियांमाजि' देखणी । 
माजि डोळियांचे पाणी । खेळतसे ग माय ॥१२॥ 


नवला नवल करणें । नवलानवल केणें । 
कसें लिहिलें डोळियान । हे पत्र ग माय ।॥ १३॥। 


हा ' लेखन-वर्णन 'कार ज्ञानदेव कोण ? ६९ 


अक्षर डोळा आणि । अवीनाश लेखणी । 
माजि बरवाल्ि (?) देखणी । लिहितसे ग माय ॥ १४॥ 
पाहाते पाहातेस या र्पार । पाहाण्यातील सरी । 
या अक्षरे मोहरी । वरियलि ग माय ॥ १५॥ 
चहुं रकानियावरिळना । सहज उध्वे काना । 
हा देखणियच्या मना । उतरला ग माय ॥१६॥ 
हेतेतेहेना। समरसी हामाना । 
डोळियाच्या लेखना । निवृति लिही ॥। १७॥ 
चपळपण डोळा । अव्यक्त अक्षर सोहळा । 
चपळपण लिहिला । जाणीवी ग माय ॥ (८॥ 
हा निरजि निज निवृतिनाथ । अनक्षरें उमटवीत | 

- चपळपण हातें । मिरवे ग माय ॥ १९॥ 
सहजाचा हा तुळा । घेताचि माथुला । 
अव्यक्‍त बुद्धि वोळला । हे पत्रिकेवरी ग माय ॥ २०॥ 
तौ ते लेखना अतोतलें । हे पाहणें वोळलें । 
या निवृतिचे बोलें । लागे ग माय ॥ २९ ॥ 
आतां अक्षरें पत्रिके वरी । कीं पत्रिका या अ्क्षारि । 
भागागि अक्षरें सारी । हें पत्रिकाचि ग माय ।। २२॥ 
तेवि निजी निजवोळि । उमरलिया स्वमेळि । 
हे देखणि आली । लेखणी ग माय ॥ २२ ॥ 
देखणि देखे देखणिया । होऊनि लेखणि लिहितया । 
चपळपण मिरवतया । निवृती राज करी ग माय ॥ २४॥ 
अक्षरें लिहिती करासी । कर मिरवे अक्षरासी । 
हा निवृति रासि । आगांगसि, ग माय ॥। २५ ॥ 
मौनाचे निज मौन । अलक्ष गहन । 
शुन्यि शुन्यि शुन्य भाजोन । देखणिचि देखणी लिहितसे ग माय ॥ २६॥ 
अनंगाच्या वदनि । अनिर्वाच्या बोलणि । 
हे मौन विसर्जुनि । लेखन ग माय ॥ २७॥ 
प्रवण पदीचिंया वोळि । अव्यक्त मांडणि आलि । 
तें च्यारि शून्य पुसिलि। या बोलि गे माय ॥ २८॥ 
आतां न बोलोनि बोलें । हें धवळ पत्र आलें । 
घवळ्या धामीं उगवलें । धवळसि गे माय ॥ २९॥ 


भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. २-४ 


धवळिय़ा वोळि । अवळिया बोलि । 
धवळि धवळा चपळि । हें गुरु देवणि ग माय 1 ३०॥ 
आतां शब्द निःशब्द बोभाट । या टाकिलें परतट । 

निवृति कर सुभट । खेळतसे ग माय ॥ ३१॥ 

जेथें तेथें नवानव रस । हा दाहावा देहे सुरस । 

येकादश निवृति राजहंस । ग माय ॥ ३२॥ 

हंसा हंस करोनि निरास । परापर सुरस । 

त्या आंतु वे । ग माय ॥ ३३ ॥ 

अनाक्षरी वोवाळिला । हेतु निरहेतु केला । 

लेखकु लेख सारिला । अलक्षा परि ग माय ॥ ३४॥ 
अलक्षालक्ष । असें हे अपरोक्ष । 

दिसाटले स्वक्ष । संरक्षणालागि ग माय ॥ ३५॥ 

या गैनिनाथें पचिकावळि । मंगळधाम वोवाळलि । 
निवृतिराज आणिठी । देखणी लेखना ग माय ॥ ३६॥ 
पत्रिका हे उमानाथ । शुत्ध बृत्ध सवेत । 

पाठि पोटी घोटी । ते देखणीया ग माय ॥ ३७॥ 
भआविंनाथे पाहिली । केवळी लाविली । 

अव्यक्त मुद्रिका केलि । सगौजरी ग माय ॥ ३८ || 

निज मुद्रिका केली । परि जि जो नाही दिधली । 

मु (१?) सता आलि । आदिनाथें ग माय ॥ ३ ९॥ 

अनंगा निज मुद्रक या पत्री उमरलि देखा । 

हा भादिनाथें सिका । केला ग माय ॥ ४० || 

गेबिआ हात । धरी मळंद्रनाथ । 

हे पत्रिका शुरू होत । तीय ठाई ग माय ॥. ४ १॥ 

असी शुरू जाली । शुरू करूं पाहिली । 

तवं पाहण पाहुं आलि । पाहातीया माजि ग माय ॥ ४२॥ 
सहज मछंद्रनाथ । पावलि गोरक्षातें । 

हे निश्यान निजाचतें । करूनि वाचि ग माय ॥ ४३ ॥ 

मग गोरक्षीकरें । हा गेनिपंथ उतरे । 

सहज मोहरी मोहरे । निवृति वरी ग माय ॥ ४४ 


र ॥ 
निवृति उफराटी । पत्रिका करोनि उलटि | 


' ज्ञानिया समसाटी । अंबर भरी गे माय ॥ ४५ ॥ 


हा * लैखन-वणेन (कार ज्ञानदेव कोण ? १ ७१ 


सहज ज्ञाननाथ । मुक्‍ताईस दावीत । 

सोपानासि म्हणत । वाचु ये बा ॥ ४६ ॥ 

भनिर्वाच्य वाची । हे पुरवणी विनंतीचि । 

अैसीया पत्रिकेची । मानुरेय़ा ॥ ४७ ॥ 

हें विनंती किविनता । ना अनिर्वाच्य विनविता । 

अगम्या गम्य डोळां घालितां । हें विनंती नव्हे ग माय ॥ ४८ ॥ 

अव्यक्‍ताचिय चौकिवरी । हे पत्रिका ठेविली असीय परी । 

मुक्‍ताबाई म्हणे वाचु सारी । न करडं स्वारी जनासि ग माय ॥ ४९ ॥ 

जनवन निरंजन । या माजि असें लेखण । 

हे गुरु देखणीचें लेखन । असें ग माय ॥ ५० ॥ 

गर्जोनि निवृति ज्ञाननाथ । असें अबोलण वाचित । 

हे पत्र प्रतिष्टानि येकनाथ । वाचिल वो माय ॥ ५१९ ॥ 

स्वति श्री विजय श्री जयश्री । या ठाकलिया निवृतितीरी । 

तै हे पत्रिका सारी । लिहि डोळा ॥ ५२॥ 

हे अगम्य कल्याण पत्र । असी रेखणी अनंगाचे नेत्र । 

पत्र वाचितया मंगळधाम स्वतंत्र । अपिल ग माय ॥ ५२ ॥ 

दति श्री निवृति प्रसाद । ज्ञानदेवेन विरचिले । 

लेखन वर्णनंक्नाम । प्रकणं संपूर्णमस्तू ॥ 

शालीवाहन शेके १७३० ॥ विभव नाम सवछर । हस 

फाल्गुण वद्य चतुथि भानुवारी अंथ समाप्त 0 दुशेतिअर्क ख्वा 
ददरे घाण 


॥ श्री सदाशिवापेणमच्य ९! क्या 1६९ ०९० 
राजे श्रीरामस्वामी मोहिते यांचा ग्रंथ व्शा बरणी. 


[ ह्या प्रकरणाचा तपशीलवार अभ्यास व्हावयास हवा. पूर्वी काही प्रयत्न 
जझञाठेळे आहेत. ( डॉ. पेठे कृत श्रीज्ञानदेव याग्यज्ञद्शन, पृ. २५० ) तथापी सवें 
विवाद्य प्रश्‍नांचा निणेय झालेला नाही. म्हणून मूळ संहिता प्रसिद्ध केलेली आहे. ] 


ग्रंथपरीक्षण व परिचय 


“स्टडीज इन इडालॉजी अँड मिडिव्हुल हिस्टरी ' 
प्रा, गणेश ह्री खरे गौरव ग्रंथ 


संपादक :- म. श्री. माटे आणि गो. श्यं. कुलकर्णी 
प्रकाशक :- जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुणे, १९७४ 
पृष्ठे, ३०४ । चित्रसंख्या १६ ॥ किमत रु. ४० 


स्टडोज इन इंडॉलॉजी ऑड सिडिव्हूल हिस्टरो! हा प्रा. गणेश हरी खरे 
यांचा गौरवग्रंथ त्यांच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी प्रसिद्ध ज्ञाला ही गोष्ट औचित्यपूर्ण _ 
आहे. प्रा. खरे यांचा इतिहास क्षेत्राच्या विविध शाखांतील व्यासंग आणि अधिकार 
भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही सर्वांना ज्ञात आहे. या ग्रंथामध्ये प्रा. खरे 
यांच्या भारतातील व भारताबाहेरील चाहत्यांचे आणि शिष्यांचे लेख समाविष्ट 
आहेत. ग्रंथामध्ये एकूण तेवीस इंग्रजी आणि सहा मराठी लेख आहेत. प्रागैतिहासिक 
काळापासून पेशवेकाळाच्य़ा अखेरीपर्यंत, बंगालमधील भआदिसानव, महाजनपद, 
“महाभारतातील सुर्याचे मृतिस्वरूप, *अजिष्ठा आणि समकालीन शिल्प, ' * विदर्भा- 
तील बौद्ध अवश्षेष ', ' छत्रपती संभाजी आणि राजपुत्र भकबर', * गोव्याचे कागदपत्र, 
* खाजगी कागदपत्र !, लोकसाहित्य-ऐतिहासिक खुणा! इ० विविध विषयांवरील 
लेख या ग्रंथामध्ये अंतर्भूत करण्यात संपादकांचे परिश्रम आणि योजकता दिसून 


सुर्याच्या रथाचे सारथ्य केळे हा पुरावा सादर करून लेखकाने भहिच्छत्र येथे 
तश्याच तर्‍्हेंवी मृण्मय मुद्रा सापडल्याचे नमूद केळे आहे. सांची आणि भारुथ येथील 
शिल्यपरंपर; दक्षिणेकडे प्रसृत करण्याचे महान्‌ कार्थ विदर्भमागे झाले याचे पुरावे 
पौनी येथील उत्खननात सापडले. तेथे सापडलेला स्तूप, लेख आणि छिल्पे यांची 
साक्षेपी चर्चा ' विदर्भातील बौद्ध अवशेष? या लेखात केली आहे. स्थानाच्या 
ऐतिहासिकतेला सांस्कृतिक इतिहासात फार महत्त्वा 


र क > क & हुत््वाचे स्थान आहे. स्थानांचा 
इ तहास, त्यांच शासकोय यंत्रणेतील महत्त्व, त्यांची नावे या सवे गोष्टींचा नव्याने 


अभ्यास होऊ लागला आहे. ज्योतिषविद्‌ भास्कराचार्यांचे जन्मस्थान विज्जलविद ' 
म्हणज मराठवाड्यातील बीड होय हे लेखकाने धाधार दाखविळे आहे. गजानन 


अंथपरीक्षण.व परिचय | ७३ 


हे महाराष्ट्रातील एक आवडते दैवत आहे. त्या देवतेचे प्राचीनत्व वैदिक काळापर्यंत 
होते ही गोष्ट “ श्रीगणेश-गजानन-पुरातत्त्वीय मागोवा ' या लेखावरून दिसुन येते. 
याशिवाय ' विष्णुकुंडीच्या इंद्रपूर दानपत्रावर नवीन प्रकाश ', “ पंढरपूर-कल्पित 
आणि सत्य!, ' मोगलाच्या हेरखात्याची नवी बाजू ' इत्यादी लेख उल्लेखनीय आहेत. 
सर्वच लेखांचा दर्जा उत्तम असल्यामुळे सर्वांचा परामर्श घेणे स्थलाअभावी 
शक्‍य नाही. 

० शोधता गोखले 


-०५&>- _ “$>- 


प्राचीन भारतोय ताणकक्षास्त्र 


लेखक:-मधृकर केशव ढवळीकर 
प्रकाशक :- महाराष्ट्र ग्रंथनिर्मिती मंडळासाठी काँटिनेंटल प्रकाशन, पुणे. १९७५ 
पृष्ठे २९०, चित्रे ९, किमत रु. २५. 

मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे तत्त्व विद्यापीठांनी मान्य केल्यावर महाराष्ट्र 
विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाने. पदव्युत्तर विद्यार्थांसाठी त्तिरनिराळ्या विषयां- 
वरील ग्रंथनिमितीची जी योजना हाती घेतली तिला आता चांगलीच. गती 
आलेली आहे. प्राचीन इतिहासलेखनामध्ये प्राचीन काळातील नाण्यांचा; अस्सल 
साधने म्हणून अंतर्भाव करावा लागेल. नाणकक्यास्त्रावरील सवे ग्रंथ इंग्रजीत आहेत. 
मराठी भाषेत या विषयावर आत्तापर्यंत कोणताही ग्रंथ उपलब्ध नव्हता. “ प्राचीत 
भारतीय नाणकशास्त्र' ह्या ग्रंथाच्या प्रकाशनामुळे मराठीतून इतिहासाचा 
अभ्यास करणाऱ्या जिज्ञासूंची फार मोठी सोय झाली आहे, इतकेच नव्हे तर 
सर्वसामान्य वाचकांनाही नाणकशास्त्राची रूपरेषा समजावून घेण्यास हा ग्रंथ 
उपयुक्‍त ठरेल. . 

पदव्युत्तर परीक्षेचा अभ्यासक्रम डोळ्यांपुढे ठेवून या ग्रंथाची रचना झाली 
आहे. या ग्रंथात भारतीय नाण्यांचे प्राचीनत्व, नाणकशास्त्राचे महत्त्व, आहत नाणी, 
विदेशी राजांची नाणी, सातवाहनांची नाणी, क्षत्रपांची नाणी, जनपदांची नाणी, 
गुप्तसम्गराटांची नाणी, दक्षिणभारतातील नाणी इत्यादी विषयांचा उहापोह 
केला आहे. याश्षिवाय नाणी पाडण्याचे तंत्र आणि प्राचीन भारतीय मुद्रा 
अक्षी दोन परिशिष्टेही जोडली आहेत. नाणी पाडण्याच्या तंत्राच्या या 
परिशिष्टामधे प्राचीन काळी नाण्यांच्या टांकसाळी कशा होत्या याचे विवेचन 
लेखकाने केले आहे. त्यासाठी रोहेतक आणि पंजाबमधील सुनेत या गावी सापड- 
लेल्या साच्यांची चित्रे दिळी आहेत. सातवाहन आणि क्षत्रपांच्या नाण्याचे साचे 
कोण्डापर येथील उत्खननात सापडले 'आहेत, यावरून प्राचीनकाळी नाण्यांची 


बनावट कशा तऱ्हेने होत असे याची वाचकांना पूर्ण कल्पना येते. 


७४ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


निरनिराळ्या राजवंद्यातील राजांच्या नाण्याच्या दर्शनी बाजू आणि मागील' 
बाजूचे 'लेखकाने बारकाव्याने वर्णन दिले आहे. त्यामुळे नाण्याची यथार्थ कल्पना 
येते. महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या दृष्टीने सातवाहनांची नाणी व क्षत्रपांची 
नाणी अतिशय महत्त्वाची आहेत. सातवाहन वंशातील प्रमुख राजांची नाणी 
ग्रंथात वर्णन केली आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मांडलिकांची नाणी पुस्तकात 
समाविष्ट केली आहेत. क्षत्रप राजांची नाणी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर 
सापडतात. वाकाटकांचे किवा राष्ट्रकूटांचे स्वतंत्र चलन असल्याचा पुरावा भान 
तरी उपलब्ध नाही. या काळात क्षत्रपांचीच नाणी प्रचलित होती. क्षत्रपांची नाणी 
त्यावर राजाची प्रतिमा, संवत्सर, राजाचे ब्राह्मी लिपीत नाव असल्याने देखणी 
दिसत आणि ती चांदीची असल्याने त्याचे मूल्य सववसामान्य लोकांनाही 
पटणारे होते. त्या दृष्टीने या ग्रंथात सातवाहन आणि क्षत्रपांच्या नाण्यांची चित्रे 
जास्त दिली असती तर या नाण्यांचे स्वरूप कळण्यास अधिक मदते झाली असती. 


शोभना गोखले 


पुराभिलेख विद्या 


छेखिका ! शोभना गोखले 
प्रकाशक : महाराष्ट्र ग्रंथनिर्मिती मंडळासाठी 
काँटिनेंटल प्रकाशन, पुणे १९७५ 
पृष्ठे २८६, तक्ते १५, चित्रे ३६, कि. रु. ३५ 


मातृभाषेतून दिलेले शिक्षण उपयुक्त आणि जास्त प्रभावी ठरते ही गोष्ट 
तत्त्वतः सर्वमान्य आहे. या तत्त्वानुसार महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथर्निमती मंडळाने 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी निरनिराळ्या विषयांवरील ग्रंथनिमितीची जी योजना 
हाती घेतली भाहे त्यातील प्राचीन इतिहास विभागाशी संबद्ध असा * पुराभिलेख- 
विद्या ' हा ग्रंथ आहे. अश्या तर्‍हेचा मराठीतील हा पहिलाच ग्रंथ आहे. प्राचीन- 
काळी भारतात ग्रीस, इटली आणि चीन या देशांप्रमाणे इतिहासकार नव्हते. 
पुराणाच्या कर्त्यांनी सत्य व कपोलकल्पित यांची अशी सरमिसळ केली आहे की 
इतिहासाचे साधन म्हणून त्यांचा उपयोग फारसा होत नाही. त्यामळे शिलालेख 
आणि ताम्रपट ही प्राचीन भारतीय इतिहासळेखनाची अस्सळ साधने ठरली 
आहेत. या साधनांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास व्हावा हा हेतूने भारतातील बहुतेक 


विद्यापीठांनी पुरातत्त्व व प्राचीन भारतीय संस्कृती या विषयांमध्ये * पुराभिलेख- 
विद्या हा विषय अंतभूत केलेला आहे. 


ग्रंथ परीक्षण व परिचय ७५ 


प्रस्तुत ग्रंथ मुख्यतः परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार लिहिला आहे. या ग्रंथामध्ये 
पुराभिलेख म्हणजे काय ? भारतातील लेखनकला, ब्राह्मी लिपीची उत्पत्ती, लेखन 
साहित्य, अंकलेखन, भाषा, कालगणनापद्धती इत्यादी विषयांचा समावेश असून 
सम्तग्राट्‌' अशोकाचे गिरनार येथील लेख, याक्षिवाय भारतीय इतिहासाच्या पुनरंचने- 
मध्ये जे इतर महत्त्वाचे लेख आहेत ते या पुस्तकात घातले आहेत. महाराष्ट्राच्या 
इतिहासाचा घाट ठरविण्यात ज्या लेखांचा मौलिक वाटा आहे अशा लेखांचाही 
या ग्रंथात समावेश केला आहे. 


प्रतिपाद्य विषय स्वभावतः सोपा नाही. परंतु लेखिकेला गेली अनेक वषें 
हा विषय शिकविण्याचा अनुभव असल्यामुळे सवे विवेचन केवळ सुलभ नव्हे तर 
मनोरंजकही झालेले आहे. लेखवाचन कष्टसाध्य आहे, पण ती विद्या एकदा हस्त- 
गत झाली म्हणजे किती नव्या नव्या दालनांत आपण प्रवेश करू शकतो हे सम- 
जते, औत्सुक्य उत्पन्न होते. यातच लेखिकेचे यश सामावलेले आहे. 


-4७- “> 


छाराग॥8॥ 01.0४ 119 1४1०1. 


1858-1905 0१ 8, ०08 
(0801011020 एणांएहा 71298 
एका०ण 1965, एतावाः एता 1975 


1106 : २४. 50/- 


1857-58 गाक्मा($ 106 5700168801 008 76४०], छा [1९6 
एव्टटांणप१0्ट [७८7 0 [0९ छेडा (० (1810018060 [16 1ए16 
ली ४8७. पाती (0१191१ 10 एता, 8 ए७७था. 00०७, “ छा 
एगा०9 1 पतीां2 ” 1858-1905, 06815 फा) [18 हाडी. 06९106१ 0०. [॥€ 
छापपओा ०९, तीट] एषा 00: [10 10885, 0०॥०ं8$ 8710 1ी€- 
लागा$ 0 पढ पीळ 9901181015 800. पाताळ. गाढ शा फणा 
13 099९0 0॥ 1808९15, त०्ण्णण ९15, 9०01 नाटत ह्यात एप जा8त, 01 [16 
311151 8181251181 85 त्त2]] 85 10 शा0९0०%5 द्यात 00 टा 90॥11115(181015 
800720 09 10 (00७11 (0 1॥]॥भाहा. 110 10९89 01 ०॥श७७ 0०1 
88 010 १106709 57000९९065 [॥6 0॥॥७' ए7७ 
1068 एट तोंडली. ट18189 त ताट दत १०००ाता॥््र (0 [९ शांटफ$ 
हाहा 0 018 1७टाच ७४ 01 0 [0८ (टजा58'४१ए७ ७१५ 1 6880058 
छा 109 पतींध्ा 110108, ताठा] 116 1800108 0165९00 0५१ 8 


[118 छातीला ?२8111981101. 


७६ भा. ६. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं. ३-४ 


६01101 1 9006915 (08. [0188 ए९82 (७४० 6153 लट. 5०10015 01 ॥॥०पष१्ट| 
018 760185९111 [1७ (:0150108106, (18 01161 1,1081815 12815. 
गृ॥७ !ष्टांगा७७ 0 81 [16 शाट्हा095 1806 0९९ 6150055860 त०प१ 
2 छा शा8७ 00171 0010. ॥॥७ 871001 185 [1९00 ७०१५ पण 
१०0] 118 0७५ हात तेठण्णा$ 18 1102181 ००) 5णीटा€त 810 (16 
7638018 107 (08 ९008 0 एक्ा०य$ शाट्ह०9$ 1182 )॥8%०, ए०1(॥७1००८ 
8 11858 0881 ४७]१ ७52 पॉ. पढ 185 ट्ा]र्‍ ९ा0त९111९0त 116 
७०ालळ ० 1.४ ग 169080. 0 116 €त०8९त 1161815 910 16%9508ौ 
0९8. ॥॥15 ७०० 01 .श”खिाि छ8 ०. व्िट्या 1] 0५१ (01865(016 
पाहार्थाठा& ॥8 00९117 355हा(€त 118. ' एता ए००]त ७९ ९०५९1०१ 107 
18 800त ० 8 पातां्या 0९0012 ह्यात हाचा, ० 0018819101 01 
_ इशीझञा जिरॉथि०$ फ०पात वाऱया ९ छान तीला शाझा शा$ 9101185. 
कठ. * छे एि” 98६8], । 1९28756 0 [18 ७50181 1111811015 
०. (06 शाट्थ०५१, गड छपााली]185. 5णीढाटत. 8 6५९९5९. १ 19 एटा 
8080 गाठा& (0 (8 शता ९ (01580810९5 [1181 01 118 १)४१ 
एका. एए$ [1७ 10065 80 1089153 0 ॥6 1150१] ७1. १७6 
06180, 
17००1०७४९१ 5१ 1)0णीटापा, ॥1९ 1607 (ह १९१७ 111९ ७8५ त] हात 
- एपापक्षंपप2्ट 7011 [18 0 ० शण ली ०0 [012 ]09॥165. ॥॥6 
1108181 16९815 छा2 ॥0( 8 81] प य ला तट, 39 1898 (201 
७१85 5९. 89 शंत्टा09 हाते ॥७ 785020 (८ गाढा 8885 00 [॥८ 
॥॥890 एता शड ९118100900 छातओा 101211 गातां, ९ ४७७८0 
प 108 8008१ णावे0पलार्‍ एप 0९ टा०्फ्रणा ठी ए०॥॥०१] 5७८ 
८००६ल००७॥855 0808100९0 तएत्ट ॥18 11889६ [९ ती९९ १९85 तात ॥0 
४1४७ (0201 [018 तात ्ी2०.. * ०८11 80॥111115॥81101 18 101 8 
जिवा पॉ. 8 0100655 81 [158 ७४७ ७89010 ॥॥16 प्पतराडशाती शट 
०. पाप. “त 8ए९१००त५ ए०्पणात ट्थाद्या]9 इष्टा8ढ फा (16 
७901015” 0010115101 8007 (11201. 
शअतीठा' (20 ए९ तीत [॥८ ०11०81 इटा या ताचे लाहयाशाष्ट 
ए७॥४ 188. ॥॥९ 811101 11211]9 खा त्ात९5 118. ' [आताच जीला 1905 
छते ॥९% (8655 8910 00]९0(19/25 ८५००॥७॥६त ॥७७/ 1105 ० छापा 
7०००४. 
1९ 538 दा 169९119101 00 ॥2 50] ९ल. गाठा 185 ए८ट 
पा8082 1109 (0185112 09 ॥॥९ 00 ठा, &0 118 ट्थांध्ण]7 8 ४0०१ 


ध्रंथ परीक्षण व परिचय शश 


जेवता (० 0९ ढ्काड82८्ट 0००७३ 0५ छेडा 1153019 उ ती, 00- 
टण] प प्यातदाडाध्याठेपा१टर (18 छा151 025 ए0पॉ. 0 शं 118 
टृ०शथपपा02्ट प९ा : 1ता 2९0 111101 9 185९11 0९०७16. ' । 

छ. ॥'. हणा एवाणा 


इतिहास विचार तरंग 
लेखक, प्रा. दि. के. देशपांडे, 
प्रकाशक, लेखक, पुणे, 

अंमळनेर येथे वीस वर्षाहून अधिक काळ इतिहास अध्यापनाचे काये करणारे 
प्रा. देशपांडे यांनी वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या निबंधांचा हा संग्रह आहे. सगळे निबंध 
संशोधनात्मक नाहीत, विंतनपर, इतिहास या विषयाच्या अध्ययनासंबंधी, संशो- 
धनासंबंधीही आहेत. १८५७ च्या उठावावरील लेख मीमांसात्मक आहे, सरदेसाई 
ब आळतेकर हे गुणग्रहणपर तर १७१४ चा अहमदाबाद येथील हिंदू-मुसलमान ' 
दंगा हा लेख माहितीपर आहे. एकंदरीने सर्वेच पुस्तक वाचनीय झाले आहे, व 
त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लेखकाची वितनक्ीलता हेच होय. 


विदर्भ संशोधन मंडळ वाषिक १९७५ : संपादक म. रा. जोशी, विदर्भ 
संशोधन मंडळ, नागपुर. पृ. २५० मूल्य रु. १०1- | 
प्रस्तुत वाषिकात दरसालप्रमाणे संस्कृत, संस्कृती व इतिहास यासंबंधीचे 
अभ्यासपुर्ण निबंध संग्रहित केलेले आहेंत. यज्ञयागातील विधी व त्यांचा अन्वयाथे 
ब्याकरण, शिल्प, प्राचीन मराठी साहित्य या सर्वांवरील निबंधांच्या जोडीला 
प्रा. ग. ह. खरे यांनी नागपुरला गुंफलेल्या * मुवलमानकालीन महाराष्ट्र ह 


व्याख्यानमालेचे सविस्तर इतिवृतहिं यात दिलेले आहेः 


5०2 एऐ. ह., ए९ ञपर्शपा2 ल परक 5ण्लंशॉए, (१'0४॥७॥8(80 
000) 1168 3६0४६ फॉ ध्या श०तप्रलींणा क्यात 0085 0१ &॥ता€ 


6९11८) . 
0116011 1201 


कया 11९001९810 0 118 
0९8 09 10 180 एप. ट्र. 9056. 871 3056 ए89 ७ 81101000100टा$8 


8110 113 ४९१ 61056 ४९१५१18106 1 ४9४५0१५ 8९01-0(011200 [11069 
खी पठ ॥]0० 112 1111045 810 (1९ 12015 8४७ क्ीणितहत पापा 


हाणका, ०0 थाय, 1975, 0. 171, ९. 35-00 
पात 5००8] 8एट 0215 लीत 


७८ सो. इ. सं. म॑. प्रमासिक घ. ५४, अँ. ३-४ 


शठ्यपी०8 शाणार्‍5605 [0 छाट पाध्याणाल' 0 एणांला तण 80ल०१ 
१६५१७१०७९१. 5९०8119 1100118111 818 1115 0096४81018 1 0011801011 
छा 18 हात 8४००१ 00 [08 परा09 101६018 8९808 01 [18 
प्र्रात) 5००८9 शट. 118 ९8998-59७९11. ॥'॥७ 5५४1111655 05008), 
७" 90 180) छशा0ण5 ज्यात विताठाड 6९08211 |) (16 0886 
59७811 15 ७४61] ७0पष5ट्टा| 0०, ए0०फ 3 ७४७९१ ७166177९11 0181182609 
81] ॥॥8 [110 80001कााष्ट (0 [18 एटचपा 6९15 00 8 00१1 १प!ए 07 
[0९ [181 1180 (008 ऑट््ठा9(20त 0 (081 180 0181200 8 1016599101 
क्यात ए8. फ& 118 टप[शांध ठा 89इटण१्ट 9 कुवाणीलचा डॉ्वा08 
(0 8 00पाणा ११ 15 56. 000] ९ोब्वा[9 01 0. 94. 95. कात ७. 99. ॥'॥९८ 
४०७ ००्पाहि$ 82 णित्त एटा एष्लीण] क्षात |पटा९$112 1100111810 
8000 8 [1818 810 ९050115 16९8161 811012 ४81008 095९8. 1118 
18 ७९11॥0]19 ०111526 (० (180९ [8 0ए5्टा) 0 ४1005 पागतप 06591०818 
॥ऱ8 “001. 81000पट8्टा 51181] (5154 एट ॥0पट 00० फण. 


क्््स्क्त्््््् स्स्स त्यया य्यक कस्का त डी 1 शकय वे कत शिन डो डकल 


भा. इ. सं. मंडळाच्या स्वीय ग्रंथमालेतील' 
क्र. १०६ चे प्रकाशन 
प्रसिद्ध झाले ! 


ऐतिहासिक फार्शी साहित्य 
सहावा खंड 
संपादक : प्रा. ग. हु. खरे सहसंपादक : डॉ. गो. घ्य. कुलकर्णी 
प्रा. ग. हू. खरे आणि त्यांचे सहकारी यांनी बिकानेर येथील दप्तरातून 
नकलून आणलेल्या कागदांपैकी प्रस्तुत खंडात औरंगजेबाच्या कारकीर्दीतील 
पहिल्या २० वर्षाचे (इ. स. १६६५ते इ. स. १६८५ या काळातील) अस्सल 
अखबार (बातमीपत्रे) संग्रहीत करण्यात आले. आहेत. मळ पशियन अखबार 


व त्यांचा मराठी अनुवाद अक्या प्रकारे अत्यंत महत्त्वाची अशी ६०० बातमीपत्रे 
या खंडात अभ्यासकांना वाचावयास मिळतील. 


(पृष्ठसंख्या ४४०, मूल्य १५ रुपये) 


कक क्म पी 


चिटणिसांचे निवेदत- 


) वािक संमेलन, हक १८९८ 

) श्रीज्ञानदेव चरित्रविषयक चर्चासत्र 
) शिवराजनीतिविषयक चर्चासत्र 

) वाषिक वगणी 


(१) प्रतिवर्षाप्रमाणे मंडळाचे वाषिक संमेलन, शनिवार दिनांक २९ मे, 
रविवार दि. ३० मे आणि सोमवार दि. ३१ मे १९७६ असे तीन दिवस साजरे 
होईल. नेहमीप्रमाणे निबंधवाचन, व्याख्याने, सदीप व्याख्याने इत्यादी कायंक्रम 
होतील. संशोधक-अभ्यासकांनी निबंध पाठवून आणि प्रत्यक्ष उपस्थित राहून, 
चर्चेत भाग घेऊन संमेलन यशस्वी करावे अशी विनंती आहे. 


संमेळनातील निबंध शक्‍य तो त्रैमासिकात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न 
असतो. या दृष्टीने, आपले निबंध, टीपा इत्यादि सहित परिपूर्ण, मुद्रण प्रत म्हणून 
उपयोगात येतील असे पाठवावेत. 


(२) संमेलनाबरोबर या वर्षी मंडळाने आणखी दोन चर्चासत्रे आयोजित 
केलेली आहेत. शक १८९७ हे संत ज्ञानदेवांच्या सप्तम जन्मशताब्दीचे वर्ष. मंडळाने 
यानिमित्त आपल्या परंपरेस अनुसरून श्रीज्ञानदेवांच्या चरित्रविषयक विविध 
समस्यांचा साधार परामशे घेणारे चर्चा-सत्र दिनांक २६, २७व २८मे७६या 
तीन दिवस घेण्याचे ठरविले आहे. श्रीज्ञानदेवांच्या वाड्मयाचे सुमारे पंचवीस 
अभ्यासक त्यासंबंधी तपद्षीलवार चर्चा करून या समस्यांचा उलगडा करण्याचा 
यत्न करतील. 

(३) जून १९७६ च्या पहिल्या आठवड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 
राजनीतीचा विविध दृष्टिकोनातून परामशं घेणारे दुसरे एक चर्चासत्र घेणाचा 
मानस आहे. या सत्रातही भधिकारी विद्वानांच्या निबंधांचे वाचन आणि त्यावर 
चर्चा असा उपक्रम होईल. 

संत ज्ञानेव आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकार्याविषयी 
आस्था असणाऱ्या सर्वांनी या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून सक्रीय भाग घ्यावा 


अशी विनंती आहे. 


चर्चासत्राचा वृत्तान्त, परगावच्या अभ्यासकांचा प्रवास व निवास खर्चे, अ्या 
शोष्टीसाठी बराच खर्च करावा लागणार आहे. शिवराजनीती चर्चासत्राला महाराष्ट्र 


८० झा. इ. सं. मं. त्रैमासिक व. ५४, अं; ३-४ 


शासनाने काही अनुदान दिले आहे. ज्ञानदेव चर्चांसत्राला अनुदान मिळवण्याचा 
यत्न चाळू आहे. या शासकीय सहाय्याच्या जोडीला, चर्चासत्रे यक्षस्वी करण्यासाठी 
विद्याप्रेमी धनिक आणि संशोधन संस्था पुढे येतील असा विश्‍वास वाटतो. आथिक 
सहाय्ये मिळवण्याचे यत्न सुरूच आहेत. मंडळाच्या सर्व सभासदांनी व हितच्वित- 
कांनी आपल्या शक्‍तीप्रमाणे आथिक सहाय्य पाठवून चर्चासत्रे यशस्वी करण्यास 
हातभार लावावा अशी प्रार्थना आहे. 


शक १८९८ ची वाषिक वर्गणी सर्व सभासदांनी सत्वर भरावी अशी विनंती 


आहे. 


वैद्याख शु. १ हश. १८९८ चिटणीस 
(३॥४॥ १९७६) 


121150) 5311181168 : 


(1) हणा ७. प, शात द्दा ॥. १., खा ]ताठणय झा 
एपीघा०फप १६०१8 पाट उ ॥॥ा८2टटा] 520006 कापागष्टा 8॥1४811/5. 
(168. ए॥]6 0१ शां 0001820ठा व्टव्ातताषट्री ७ शाप 0 
१181811898 1811111285, ८0[९001वचा9 (0.५९ 


क्ष, ७॥० 190 ३०००९१ 
5९०8 "०08 118 ॥॥021815. 


ग 15 0३8९ ठा ॥॥॥०॥5॥८१ छाटांए€8 
"प्र ८ 0056९89001 9 8 ह्यातच शितल] (3006101121. 0९ 
87018 20001002 ॥॥8( ]॥॥८ [12 1280081) 3018118168, (९ ]॥ एटटाण815 


१150 तरदयातै8त ए९४०७/ खा एट डाल 0! 10241 टपाली घात 
गी ला6ता(8/ 110765 00 ॥९ ॥७॥६१7१(॥३ 180, 


(2) हला्ा ४. प., उ१०॥॥॥४8७ "' 
016 01 ९ 188तट 8911108 01 गुणा 
7०४1९८१॥४, 
1012 68117 


1110816910 उ०2181८81. 


द्वा ९७१8 छ83 द्रा ठी 00९८ 
गाड 8 हया ४०८ 0! ॥९ ६९ ०! पाव विणा तण 


ऐक्षा; ली ९ शष्टाटट त पद्य 585९0 ख्या त०्लागाहा8 
9१४8118018 फॉ 18 880119, 018 शिपा]ऱ 90)9 5९४९ ॥॥८ 0680ए788. 


(3) ६७०81 ]॥. 7१., पढ ट्रा! खा हहे 0०७१ 
० ॥8 1280081 0097618 काप 8 |गा€8 60 5811011811. ' 
8०९० ० ॥॥ ७०1०8] ॥181060101९9 01 (8४९1005 00/618 


7861810118 
115 18 छ्या 
11४0०01४९0 


< 


ग [८ डॉ ट्टाढ ठि पफाशया809 प. 08 136008 ग्णा९तीचाटा9 कीटा 
(16 0९811 0 501१2. ॥॥९ ८४६5 62500९0 1806 (81081 11800 800010 
1683 ह्यात [18 त०टणा ९६९ 01 एपांला (160 18१8101 15 08520 18 07०0- 
9019 8 18७5 1९00071 5९11 09 8 00॥त61119] 82९९11 01 156 ॥॥ए१९॥०1॥७. 


(4) झाग॥8या8 0]!ता8]९, &1 पणाचा छापा] आडात 
पटणा १९६], ॥॥6 15टर][01 1600105 8 टा 01 8 0806, 8 एटा 
ए०॥त क्यात 8 &ण0्णा 710169 (09705 8 छातत015। 25(90115111९011 ११ 
०७ 1.8४9१08, 1९08 गाटाला80्-1108 पीठा) १९819७8. 

(5) ४४ञागाळ हक्षातेट, ए॥८ एरपळयाचातयाव्यायापीा खी [९808 
31]10911812919. 1 911010018100 ०४ [18 लां[०) हवाय 0 पटत 
1९11911111 00002. 00 ७9 छाळाटांऊ ७115०2. 7॥2 8070101 1185 8150 
ट्ांएशा 8 010 1३7३११ 0ताट101 (0 [९ 10९1 11590 

(6) ठद्माह्ा एट, ८ 58॥0१1991910501॥01॥10010010-१ हीण 
%18101181190191[)8-811 610901000169 0० ॥1180॥00-161008 101॥11- 
०1९8. &11 (313000०101 158 [16 णावष्टांउ०-ाषट्राठण$ ॥8[॥78 0 18 शला 
७॥101 183 1191011978 ७४011 01 ०॥(४. 

(7) ए्ाड 1१91802, ए९॥8090५ए9115189, 9 900५४. & ७॥ ७009 
ली एवणा 0४18508, 9 ]0शींट 890००0 07 ॥॥8 ॥७. ० $७]४ 
॥॥॥१॥080180. &०००त]]४्ट (0 1881101 1118 8000011 18 00॥(2॥1[001819 
10 ॥॥९ ?९91%७ 8110 (0101868 000 8४९१8 101 ॥ोट्या[ञा९त जा ठ0ाला 
8001085. 

(8) ७० ]रे. ?., 1२९० 010 [116 81519 520016, ' 11081 ! 
॥ फोर्थ 1110१एलीाठयया (0 110 एक्ांण्प७ 190९5 1080 द्यात. ताइला55९6 
तणांप्रष्ट 00८ (0120 0895, 31 8 ॥॥8४, 1 8. छात 2 0 उणा8 1975. 

(9) 1९81802 ॥॥. 8., ॥॥८ 1१80119 ० ग98180608, १0101 
1.९10181-४81181811, 1)15018810॥1 00 [1९ 0688 क्यात 1९11119 1९ 
81107, 11११180९09 ०. 8 आड] 1181008011 181106 -1,201811- 
१७18120] 1) [18 1'91]0102 88185008 ॥॥81181 1101919. 

(10) 80००७ 1००९5 810 160180/5. 


चि. क आरग 


भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रेमासिकासंबंधी केंद्र 


शासनाच्या नियमानुसार द्यावयाची माहिती [ १९५६ चे नियम ८ नमुना ४ ] 


१. 
२. 
३. 


३०-४-७६ 


प्रकाहन स्थळ : भा. इ. सं. मंडळ, १३२१ सदाशिव पेठ, पुणे ३० 


प्रकाशनकाल : त्रैमासिक (सध्या वाषिक) 


मु्रकाचे नाव, राष्ट्रीयत्व व वत्ता : चि. ना. परचुरे, भारतीय, 
चिटणीस, भा. इ. सं. मंडळ, १३२१ सदाशिव पेठ, पुणे ३० 
मुद्रणस्थळ : ज्ञानविलास प्रेस, पुणें २ 


* प्रकाशकाचे नाव, चि. ना. परचुरे, भारतीय, चिटणीस, भा. इ. सं. मंडळ, 


राष्ट्रीयत्व व पत्ता : १३२१ सदाशिव पेठ, पुणे ३० 


* संपादकाचे नाव, म. श्री. माटे, भारतीय, कार्यकारी संपादक. 


राष्ट्रीयत्व व पत्ता : भा. इ. सं. मंडळ, १३२१ सदाशिव पेठ, पुणे ३०. 


* पालक व पत्ता: भारत इतिहास संशोधक मंडळ, १३ २१ सदाशिव पेठ, 


पुणे ३०. 


मी चिटणीस प्रगट करतो की, माझी माहिती व विदवास याप्रमाणे वर 
दिलेला तपशील अचूक आहे. 


चि. ना. परच्रे 
[ चिटणीस ] 


